मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्ष रवे ] जुळे १९६७ [ अक १० 


पंचायत-राज्य : काही विचार प्रा. एस्‌. जी. नाचण 


अबीचीन मराठीतील प्रारंभीचे शास्त्रीय वाडाय़ -- 


पहिली पन्नास भर्षे ( उत्तराध ) : : : डॉ. सौ, गार्गी सरदेसाई 
केशवसुतांच्या कवितेतील वे चारिक्रता ः : प्रा. भास्कर गिरधारी 
गोंडांची आडनावे आणि कुलचिन्हे : £ : प्रा. भाऊ मांडवकर 
मराठी नासिक्य : वर्ण, ध्वनी आणि उच्चार : : श्री. व. दा. कुलकर्णी 


बुद्धी, म्रेरणा च क्रांती ले भाई मानवेन्दरनाथ रॉय अनु ०- श्री. बा. रं. सुंठणकर. 
शै 1 .-) 


बाचकांचा-पत्रव्यवहार ड 
सारसंकळन-- पश्चिम आशियातील युद्ध, ऐक्याच्या शोधात, थायलंडचे स्वावलंबन, 
दोन चित्रे. 


27:22 2277222:::77:.--.4_>“।.._.|.| | मः! म “आ 


वार्षिक वगणी ९ रु.] [ किरकोळ अंक ९ रु. 


2 2 


रज डीड 
विडी 'चिघज-चन, 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


वर्षे विसावे जल 
अंक दहावा १९६७ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
*- "७-_ गोवधेन 2. 
प्रा. वि. म. बेडकर-प्रा. गोवधेन पारीख का. संपादक 


पंचायत-राज्य : काही विचार प्रा. एम्‌. जी. नाचण १-५ 
अर्वाचीन मराठीतील प्रारंभीचे शास्त्रीय बाऊमय 

पहिली पन्नास वर्षे ( उत्तराधं ) डॉ. सौ. गार्गी सरदेसाई ६-१७ 
केशवसुतांच्या कवितेतील वैचारिकता प्रा. भास्कर गिरधारी १८-२१ 
गोंडांची आडनावे आणि कुलचिन्हे प्रा. भाऊ मांडवकर २२-२७ 
मराठी नासिक्य : वर्ण, ध्वनी आणि उच्चार श्री. व. दा. कुलकर्णी २८-३९ 
बुद्धी, प्रेस्णा ब क्रांती ले. भाई मानवेन्द्रनाथ रॉय 

अनु०- श्री. बा. रं. सुंठणकर ४०-५ 

बाचक्ांचा-पत्रव्यबहार ५२-५३ 


सारसंकलन--- पश्चिम आशियातील युद्ध, ऐक्याच्या शोधात, थायलंडचे स्वावलंबन, दोन चित्रे, ५४-६४ 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हे मालिक श्री. म. शां. खाठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, बाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर 
यांनी प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केळे. 
पत्रव्यंबहाराचा पत्ता: ९ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत म्रासिक, 
* गणेश भुवन! २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यबस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ! मासिक, 
€८/म प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. बा. बि. कोनकर 
१८८ एफू, भीमराववाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३५४८५४ 


[१] देशाच्या विकासासाठी तीन अत्यंत महत्त्वाची 
साधने हबी असतात. मानवी बळ ( भौतिक आगि 
अभौतिक ), वस्तुसाठा आणि द्रव्यबळ. आपल्या 
देशात वस्तुसाठा आणि द्रव्यसाठा अपुरा आहे, पण 
मानवी बळ भरपूर आहे. या फाजील मानवीबळाच्या 
साह्याने अपुऱ्या वस्तुसाठ्यावर व द्रव्यसाख्यावर 
प्रक्रिया करण्याच्या हेतूने ' समाजविकास योजनांची ? 
कार्यवाही ग्रामीण विभागात पहिल्या पंचवार्षिक 
योजनेपासून करण्यात आली. पण ग्रामीण विभागात, 
-मागासलेल्या विभागात-, फाजील असलेले मानवी बळ 
योजनांच्या कार्यवाहीत भाग घेण्यास तयार नसल्याने 
त्यांच्या त्रयस्थ भूमिकेची चोकशी कै. बलवंतराय 
मेहता कमिटीने १९५७ साली केली. कमिटीने असा 
निष्कर्ष काढला की, योजनांच्या कार्यवाहीत जनतेला 
सहकार्य करण्यास कारणीभूत करणारे एखांदे आकर्षक 
साधन लोकांच्या हातात दिले पाहिजे. त्यांनी सुच- 
बिलेल्या साधनास निरनिराळ्य़ा राज्यांनी योग्य तो 
नीट आकार दिला व त्यास नाव दिले- पंचायतराज्य. 


समाजविकास योजना व॒पंचायतराज्य यांच्यामुळे 
देशातील ७५ टक्के लोकांचे जीवनमान सुधारले 
जायचे आहे. या ग्रामीण विभागातील ३५९ दशलक्ष 
लोकांना चैतन्यमय जीवनमान उपभोगण्यासाठी समाज- 
विकास योजनांमार्फत नियोजनांचे कार्यक्रम कार्यान्वित 
करण्याची पूण जबाबदारी पंचायतराज्याकडे सोप- 
विण्यात आली. 

ग्रांमीण विभागातील लोकांच्याकडे असलेली अपुरी 
ब पावसावर अवलंबून असणारी शेती, त्यांना वर्षा- 
तीळ ८ महिन कंठावे लागणारे बेकार जीवन, त्यांचे 
दारिद्य, त्यांचेकडे असलेला भांडवलाचा संपूर्ण 
अभाव, त्यांचा कजेंब्राजारीपणा, त्यांना बाजारच्या 
लाभणाऱ्या अपुऱ्या सोयी, त्यांच्यावरील पुरातन 
धार्मिक रूढींचा प्रभाव, त्यांची निरक्षरता यामुळे या 
विभागातीळ बहुसंख्य जनता दारिद्य आणि मागासले- 


न, भा, १ 


प्रा. एम्‌. जी. नाचण 


पंचायत-राज्य । काही विचार 


पणाच्या चक्रव्यूहात जी अडकून पडली होती तिला 
स्वावलंब्री-म्हणून विकासाच्या वाटेवर- बनविण्याच्या 
ईं्बेने समाजविकास योजना प्रथमतः विकास गट 
अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक विकास गटा- 
मार्फत कार्यवाहीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला, पण 
या प्रयत्नात जनता सहभागी होत नाही, त्यामुळे 
अपेक्षित विकास होत नाही; असे पाहून पंचायत- 
राज्य-लोकशाही विकेंद्रीकरण प्रयोग'या देशात ५-६ 
वष्रे सुरू आहे. प्रस्तुत निञरध पंचायतराज्याची 
वाटचाल तपासण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

[२] पंचायतराज्य सुरू होऊन थोडे दिवस झालें 
आहित. त्याच्या यशापयशासंजधी विधाने करण्यासाठी 
आणखी काही काळ जाऊ दिला पाहिजे; पण आज- 
पर्यतची या संस्थेमाफतची प्रगती योग्य मार्गावर आहे 
की नाही हे पाहाणे जरूरीचे आहे असे प्रामाणिकपणे 
वाटते. 

[३] पंचायतराज्य ही संस्था ' समाज विकास 
योजना'चे अपयश धुऊन काढण्यासाठी निर्माण 
झालेळी आहे, घटनेच्या ४० व्या कलमाप्रमाणे ग्राम- 
पंचायतींना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम 
करता यावे व तसे अधिकार देण्यासाठी पंचायतराज्य 
स्थापन झाले आहे असे म्हणता येणार नाही; कारण 
तसे असते तर पंचायत राज्यास जास्त अधिकार दिले 
असते, 

ग्रामीण जनतेस स्वावलंबी ( 8011-10181 ), 
जबाबदार ( 13081018101]0 ) ,व राष्ट्रहिताबद्दल 
जागरूक ( 1१७8001187 ) बनविण हे समाज. 
बिकास योजनांचे प्रमुख ध्येय होते. पैकी कोणत्याही 
ध्येयाकडे ग्रामीण जनतेस नेता येणे समाज विकास 
योजनांस जमले नाही. कारण शेकडो वर्षापासून 
स्वतःच्या चरितार्थासाठी निसर्गावर अवलंबून राहा- 
णारी जनता या योजनांमुळे सरकारवर अवलंबून राहा- 
ण्यात आनंद मानू लागली, अशा जनतेस स्वावलंबी 


नवभारत 


बनविण्याऐवजी तिच्या तात्पुरत्या गरजा भागविण्याचा 
कार्यक्रम समाज विकास योजना हातात घेऊ शकली. 
पंचायतराज्याच्या प्रस्थापनेमुळे त्यात बदळ झालेला 
नाही. 

पंचायतराज्याच्या स्थापनेनंतर विहिरी, रस्ते, बी- 
ब्रियाणे, खतपुरवठा, खरेदीविक्री्यवस्था थोड्याशा 
प्रमाणात होत असली तरी त्यामुळे वा इतर .काही 
कार्यक्रमामुळे कृषिउत्सादनात वाढ करण्याचा काही 
मरीव कार्यक्रम पंचायतराज्य हातात घेऊ शकले आहि 
असे आढळून येणार नाही. या अनुरोधाने निष्कर्ष 
असा काढता येईल की, ग्रामीण विभागातील लोकांना 
स्वावलंबी बनविण्याचा प्रयत्न पंचायतराज्यामार्फत 
आजपर्यंत झालेला नाही. लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची 
सोडवणूक करण्यासाठी कार्यक्रमांची आखणी व 
कार्यवाही करण्याची संधी दिळी की लोक जब्राबदार 
बनतात. या विकेंद्रित लोकशाहीच्या सर्वसामान्य 
तत्त्वांचा अवलंब्र ' पंचायत राज्य ' या कल्पनेत केला 
आहे. त्यातील तीन स्तरी ( पण1'०0 शहा'- 
ग्रामपंचायत, ताळका-पंचायत समिती, जिल्हा परिषद ) 
पद्धतीकडे सोपविलेळे अधिक्रार व्यवस्थित तपासून 
पाहिळे तर मोठाल्या शहराच्या कापौरेशन इतकेच 
आहेत. त्यातही महत्त्वाचा स्तर जो ग्रामपंचायत, 
तिच्याकडे येणारी साधनसामुग्री इतकी मर्यादित आहे 
की, स्वतःच्या गांवाच्या योजना आखण्यासाठी सुद्धा 
त्यांचा त्यांना उपयोग होऊ दाकत नाही. दुसरी 
महत्त्वाची बाब म्हणजे पैचायतराज्य ही कल्पना खेडे 
एकजिनसी समूह आहे या कल्पनेवर आधारलेली 
आहे. २५ वर्षापूर्वी व आजही पूर्वी असलेले जाति- 
संस्थेचे प्राबल्य लक्षात घेऊन, व आज तिची पकड 
बरीच ढिली झाली आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करून- 
सुद्धा, खेड्यातीळ, समाज कधी एकजिनश्ी होता 
किंबा आहे हे विधान बादग्रस्त आहे. त्यामुळे पंचायत 
रांज्यामार्फत अधिकार राजविण्याची संधी सबीना व 
सर्वाच्या करिता असू शकेल हे पटत नाही, तिसरी 
लक्षात घेण्याची गोष्ट डॉ. व्ही. के. आर, व्ही, राव 
यांनी कबूल केली आहे की, जिल्हा परिषदांचे सभासद 
कार्यक्षम असतानासुद्धा जिल्हा-योजना अधिकाऱ्यां- 
करंबीचं तयार केल्या जातात, लोकनियुक्त सभासदांनी 
जिल्हा योजना तयांर करण्याची जबाबदारी पार 


1. 


पाडलेली नाही. अमेरिकन समाजश्ास्रज्ञ टेलर म्हणत 
असल्याप्रमाणे “ पंचायतराज्य हा द्यासनाचा कार्यक्रम? 
० जत्राबदारी पार पाडीत असलेल्या लोकांचे प्रतिबिंब 
त्यात दिसत नाही. 


[_ ४ ] अ:- पंचायतराज्य जिल्हा परिषद, ताका 
पंचायत समित्या वा ग्रामपंचायती. आपले अधिकार 
उपभोगण्यासाठी वा कतेव्ये पार पाडण्यासाठी स्वतःच्या 
अधिकारासंब्रंधी कायदे करू शकत नाहीत. प्रांतीय 
सरकार समाज विकास योजनांची कार्यवाही करताना 
उपलब्ध साधनसामुग्रीच वाटप करण्याची कामगिरी 
फक्त जिल्हा परिपदांकडे सोपविते. त्यातही वाटप 
व्यवस्थत अशा तऱ्हेच्या मर्यादा जिल्हा परिषदांवर 
घातल्या गेल्या आहेत की; काही नवे प्रयोग करावे, 
काही नवी व्यवस्था करावी; असे ठखूनसुद्धा जिल्हा 
परिषदा स्वतःच्या निर्णयाची कार्यवाही करू दकत 
नाहीत. म्हणजे आजच्या पंचायत राज्यास लोकशाही 
विकेंद्रीकरण पूर्ण अर्थाने म्हणता येणार नाही. १. 
शा] ४० छाप छुलयाळा'छा छाया असे अन्नमंत्री 
श्री. दिंदे त्याचे जे वर्णन करतात त्यास घोषणेशिवाय 
जास्त अथ नाही, प्रांतीय सरकारमार्फत ग्रामीण 
भागातील लोकांना थोड्या फार प्रगाणात दिल्या 
जाणार्‍या मदतीची मध्यस्थ व्यवस्था म्हणजे आजचे 
पंचायतराज्य, क 

हे पैचायतराज्याचे खरूप 
सामूहिक विकासाचे चेतन्य रुजविणे- बाढीस लावणे- 


हा तात्या स्थापनेचा प्रधान हेतू आहे, पण 
आकाराच्या मर्यादेच्या अनुभवामु, 


बदुणे जरूरीचे आहे. 


रा म ळि- अधिकारावर 
असल्याने वैयक्तिक चंगळ होते हे माहिती असून- 
सुद्धा- जिल्हा परिषदांचे सभासद; पदाधिकारी व 


ताठुक्रा पंचायत समितीचे पद 
सदांची बिकास योजनेत्रह्दळ 
त्यांच्यात शिथिळता अ 


॥धिकारी इत्यादी सभा- 
'ची आकर्षणे कमी होऊन 
ये लिली आहे. लोकांच्या भागी- 
दारीशिवाय कोणत्याही योजना अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी 
होत नाहीत. लोकांची भागी दारी मिळविण्यासाठी त्यांना 
प्रथमतः तसे प्रश्नत्त करावयास हवे व त्यासाठी त्यांचेकडे 
सत्तचे फक्त प्रतिनिधित्व ( ॥गब्टद्लॉपेणा 0! 
०७श'8 ) सोपवून चालत नाही. त्या सत्ता 
( एमाभ'& ) त्यांच्याच आहेत याची खात्री पटली 


पंचाथत.रॉञ्य 


पाहिज, त्या. शिवाय थोजनांना भरीव सहकार्य मिळू 
शकणार नाही. 

(ब ) !- पंचायतराज्याचे लोकनियुक्त स्वरूप 
पाहिळे तर : (१) ग्रामसभा ( २ ) ग्रामपंचायत 
(३) तालका पंचायत समिती ( ४ ) जिल्हा परिषद्‌ 
या चार संस्थांवर निवडून येणारे सभासद यात २ 
व ४ चे प्रत्यक्ष ब ३ वे अप्रत्यक्ष पद्धतीने 
निवडून येतात, एकदा निवडून आले की त्यांच्या सवे 
प्रकारच्या विकासासंबंधीच्या निर्णयास मतदारांची 
: संमती ? असते असे ग्रहीत धरतात म्हणजे याठिकाणी 
“लोकांची संमती असणारी लोकशाही (1201100190) 
७97 ळण.) जी या देशाला नबी नाही, 
तीच कार्य करीत आहे. - प्रत्येक निर्णयात मतदारांची 
भागीदारी असलेली लोकशाही ( 1)भा1०0०'६७ए 
७४ रऱळापल]ळगिया. ) तत्त्वाचा अद्यापिही 
स्वीकार येथे झालेला नाही, मग भागीदारीची अपेक्षा 
लोकांच्या कडून कशी करता येईल ! वास्तविक अत्यंत 
महत्वाचा स्तर जो ' ग्रामसभा की जेथ * लोकशाहीत 
भागीदारी ? खरीखुरी अनुभवास येऊ शकेल त्याकडे 
आपले पूणपणे दुलेक्ष झालेळे आहे, आणि त्यामुळेच 
* होकशाही कारभारास संमती ? व * लोकशाहीतील 
भागीदारी ' यामध्ये असलेले अंतर पंचायत राज्याच्या 
प्रस्थापनेमुळे कमी होण्याऐवजी खालच्या. थरातही 
जाणवू लागळे आहे आणि * लोकांचे सहकार्य ? 
मिळविण्यासाठी कार्यक्षमतेने वापरता येऊ दाकणार 
साधन आजपर्यंत तरी यदास्वी ठरळेळे नाही. 

ग्रामीण विभागातील लोकांचे प्रश्न ग्रामसभांच्या 
वारंवार बैठकांभुळे स्पष्ट होतील व त्यांचे उपायही तेथेच 
नक्की होऊ शकतील. लागणारी जादा साधनसामुग्री 
पुरविण्याची जब्राबदारी, तांत्रिक सहा. फक्त ताळुका 
पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांनी द्यावा. तालक्यांचे 
वा जिल्ह्यांचे सांकलिक प्रश्नांचा विचार मात्र तालुका 
पंचायत समिती ब जिल्हापंचायत यांनी करावा, 

[५] समाज विकास योजनांची कार्यवाही पंचा- 
ग्रतराज्यामाफेत करताना ' योजना आपल्यासाठी ? ही 
भावना ( ७ 180111४8 ) लोकांच्यात निर्माण 
करण्यासाठी कतृत्ववान ब जिद्दीच्या नेतृत्वाची गरज 
महत्त्वाची होती. असे नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी 
काही आकषेगे पंचायतराज्यांनी दाखविळी आहेत, 


: काही विचार 
" (१) लोंकांची कामे करून घेणारा, (२) 


लोकांचे प्र्न सोडबिणारा ( ३ ) लोकांच्यात स्वतः, 
स्वतःचा गाव, तालुका, जिल्हा, प्रांत, देश सुंधारण्यांची 
जिद्द निर्माण, करणारा व त्यासाठी (अ) लोकांच्याबद्दळ 
सहानुभूती बाळगून लोकांचे प्रश्न आपले. मानणारा 
( २७0०1 ), (ब) लोकांच्या प्रश्नामध्ये मध्य- 
स्थांची-निवाड्यांची-भूमिका स्वीकारून ते प्रश्न 
सोडविणारा ( 8101198101 ); (क) बाहेरच्या 
क्षत्रातीळ योग्य असणाऱ्या सुधारणांचा अवलंब लोकांना 
करण्यास भाग पाडणारा (13701761), ( ड ) नियो- 
जक ( 1218117101 ) अशा भूमिका जो नेता घेऊ 
शकतो, त्याच्याकडून समाजविकासाच्या कार्यक्रमाची 
कार्यवाही उत्तमपणे होण्याची शक्‍यता असते. या 
दृष्टीने आजचे पैचायतराज्य : त्यातील . * बहुमताने 
विज्ञयी ' या निकाल्पडठतीमुळे अश्या तऱ्हेचे गुण 
असलेले नेतृत्व वर येऊ शकत नाही. आज ज्याच्या 
जवळ पैसा आहे, जो बहुसंख्य जमातींचे प्रतिनिधित्व 
करू शकतो, ज्याला स्वतःच्या केलेल्या व॒ न केलेल्या 
कार्याची प्रभावीपणे जाहिरात करता येते, असाच 
माणूस निवडून येऊ दाकतो. त्यामुळे उमदा, अचूक 
निर्णय घेऊ शकणारा, बुद्धिमान, निश्चयो, समाज सेवेस 
वाहून घ्रेऊ शकणारा-ज्याची कधीही नव्हती एवढी 
आज गरज आहे-असा माणूत निवडून येऊ शकत 
नाही. शिक्षणाचा प्रसार जसजसा होत जाईल 
तसतसा यामध्ये फरक होत जाईल, असेही वाटत 
नाही. 

त्यासाठी श्री. जयप्रकाश नारायण यानी सुचविलिळी 
अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धती (पंचायत राज्यापुरतीच ) 
अवलंबली पाहिजे असा आग्रह घरावासा वाटतो. कारण 
मी बर म्हटल्याप्रमाणे पंचायतराज्यात कसदार नेतृत्व 
त्यामुळे निर्माण होईल ब पंचायतराज्याचे रूपांतर 
विकेन्द्रित लोकशाहीत झाल्यास शासनयंत्रणेस शासन- 
व्यवस्थेतच फक्त गर्क होणे भाग पडेल, 

[६] १९६१ मध्ये हेदराबाद येथील 'समाज विकास 
योजना व पंचायतराज्य ? या संब्रेधीच्या बार्षिक परि- 
घंदेत पंचायतराज्याची प्रगती खालील कार्यानुरोधाने 
होत राहावी असे ठरले होते. त्यानुसार- 

(अ ) दोतकी उत्पादनास अग्मप्राधान्य (ब ) 
आ्रामीण उद्योगधद्याचा विकास (क ) स्थानिक साधन- 


नवभारत 


सामुग्रीचा विकास (ड ) आथिक दृष्ट्या कमजोर 
वर्गांना प्राधान्य, - इत्यादी बाबींवर पंचायत राज्याने 
विशेषकरून लक्ष पुरवावे असे ठरविले होते. 

यामध्ये शेतकी उत्पादनास अग्रस्थान द्यावे असे 
ठरले असले तरी त्यासंबंधी काहीही भरीव स्वरूपाचे 
कार्य पंचायत राज्याकडून झाळे नाही. औद्योगिक 
क्रांतीला तेव्हाच वेग येतो की जेव्हा कृषि उत्पादन 
क्षेत्रात क्रांती घडून येते. पंचवार्षिक योजनांच्या 
कार्यवाहीमुळे औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादनवाढ हग्गोचर 
होण्याइतकी झाल्याने कृषिक्षत्राकडे दुलक्ष झाले व 
७५ टक्के लोक अवलंबून असणाऱ्या कृषिक्षेत्रात 
देशाच्या गरजेइतके सुद्धा अन्नधान्य उत्पादन होऊ नये, 
याचे आश्चये वाटल्याने सरकारने या क्षेत्रांकडे लक्ष 
देण्याचे ठरविळ आणि त्यासाठी सांधनांची शोधाशोध 
सुरू झाली. पंचायतराज्याची या कार्यासाठी आठवण 
झाली. ( मूळच्या मेहता कमिटीने पंचायत राज्याकडे 
अन्नधान्य उत्पन्न वाढ कार्य प्रामुख्याने सोपविले नव्हेत.) 
या अन्नधान्य उत्पादनवाढ कार्यक्रमाचे मर्म अजूनही 
पंचायतराज्यास सापडले नाही. बास्तविक त्यांनी त्यांच्या 
क्षत्रातीळ जमिनीच्या मगदुरांची ब पाणी पुरवल्याच्या 
उपलब्ध साधनसामुग्रीची शास्त्रशुद्ध पाहणी करावयास 
हवी होती. 


(अ ) पाणीपुरठठा सोय मिळवू शकणारी. (ब) 
अजित्रात पाणी न मिळणारी, त्याबरोबरच जमिनीची 
कसाप्रमाणे गटवारी करून त्या त्या गटास पाणीपुरवठा 
होऊ दाकणाऱ्या जमिनीस योग्य प्रकारचे बी बियाणे, खत 
व तंत्र पुरवावे; किंवा जिराईत जमिनीतसुद्वा तिच्या 
मगदुरात टिकाव धरू शकेल असे वेगळे प्रकारचे 
(उदा० ही संकरपद्धतिद्वारा तयार झाळे आहे ) 
नरियाणे, खत व तंत्र पुरविण्याचा कार्यक्रम हाती घेता 
र शक्‍य होते. तसे निदान आता तरी करावयास 
ह्वे, 


पंचायतराज्यामार्फत-समाजविकास योजनांमाफॅत-पुर- 
बिल्या जाणाऱ्या सेबांमुळे मदतीचा झरा श्रीमत “सघन? 
शेतकऱ्याकडे वळतो आहे, ज्यांना खरी मदत मिळणे 
जरूरीचे आहे, त्यांच्याकडे ती अजूनही पोहोचू शकत 
नाही, त्यामुळे ग्रामीण विभागातील विषमता कमी 
होण्याऐवजी वाढण्यास मदत झालेली आहे. 


पंचायतराज्याकडे त्यासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध 
नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जादा पैसा उभारण्याचे 
मार्ग त्याकडे मर्यादित आहेत. यासाठी चार गोष्टी 
होणे जरूरीचे आहे, 

(१) मध्यवर्ती 
वाढली पाहिजेत. 

(२) पंचायतराज्य संस्थांनीच जनहिताच्या दृष्टीने 
उत्पन्नवाढीचे नेवे मार्ग शोधण्यासाठी लोकक्षोभाची 
भीती टाकून दिली पाहिजे, 

(३) मध्यवर्ती व प्रांतीय सरकारच्या पैसा उभार- 
"याच्या अस्पर्शी मार्गाचा ( नवे कर, कज इत्यादी )) 


अवलंब करण्यांचे अधिकार पंचायतराज्यास मिळाले 
पाहिजेत. 


(४) आजचा पंचायतराज्याचा शासनव्यवस्थेचा 
खच ( एकूण खर्चाच्या सुमारे १५ टक्क रक्कम ) एकूण 
कमी केढा पाहिज, वरील बात्रींची पूतता होण्यासाठी 
या संस्थांकडे असणारा अधिकारीवर्ग शासनव्यवस्थेत 
सापण गुरफटला जाऊ नये. तालुका पंचायत समितीकडे 
असणारा त्री. डी, ओ, हा तांत्रिकदृष्टीने खुजा पडतो, 

७] बी. डी. ओ. हा पंचायत राज्यापूर्वी त्याच्या 
ब्ठाकचा सरकारने पगार देऊन नेमलेला अधिकारी 


होता. "चायतेराब्य स्थापनेनंतर तो, तालुका पंचायत 
समितीचा कार्यवाह म्हणून 


व प्रांतीय सरकारची अनुदाने 


धी. डी. ओ. म्हणजे 
गारा, बी-बियाणे, खते, औषधे 
तपासणारा, अधिकारी झाला 
पादन तंत्राची ज्ास््रशञुद्ध आणि 


र अपण्याची शक्‍यता अल्पश्ीच 
असल्याने पंचायत राज्याच्या प्रधानकार्यांशी कार्य- 


कारणभाबाने त्याचा संबंध 
जवळजवळ शा 
नाही, तरीसुद्धा सरकारने ह जो 


शाळा 
आहे, त्याला कृष्रिउत 
व्यावहारिक माहिती 


त्यास शासनव्यवस्थेबर 
करू थावी ब नव्याने सुच- 
ग्रिकल्वरळ डेव्हलपमेंट 


णे त ४::02:-:35 य जिर 
नरलगपडॉन् 
बरे 2६229: 


पंचायत-राज्य 


ऑफिसर नेमला जावा की, जो पंचायतराज्य कार्य- 
क्रमावर क्षेत्र देखरेख ( एपळात 8पफभ'शांडांगा. ) 
करू शकेल. देतकऱ्याला सहा देणे, मार्गदर्शन करणे 
आणि प्रोत्साहन देणे ही कार्ये त्यालाच करता येतील. 

दुसरा अत्यंत महत्वाचा अधिकारी म्हणजे एस्‌ 
इ, ओ. ( 6ल्लंद्या एवप०8उ०॥ 0शिंन्श' ) 
विकासगट स्थापनेवेळी समाजामध्ये आथिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक विकासाची जिद्द पेटविणारा, 
स्वविकासाथे व्यक्तीस सरकारी योजनात हिरीरीने भाग 
घेण्यास उद्युक्त करणारा म्हणून या एस्‌. ई. ओ. चा 
फार गवगवा झाला. महिला मंडळ, युवक छत्र. 
भजनी मंडळ, खेळ, बालवाडी, यांत्रा, प्रदर्शने, 
सोडाळ कॅम्पस, मनोरंजन वगेरे संधीच्या साह्याने 
ग्रामीण लोकांना भेटणारा; त्यांच्यात स्वतःविषयी व 
सरकारी योजनांविषयी आपुलकी. निर्माण करणारा 
म्हणून त्यांची कामगिरी निश्चित केळी होती. पण 
आज एस. इ. ओ. म्हणजे ए. डी. आय. असे समी. 
करण झाले आहे. आणि पंचायतराज्याचे अत्यंत 
महत्त्वाचे उद्दिष्ट * सामूहिक विकासाची आस हे 
पूर्णपण बाजूला पडले आहे. एस्‌. इं. ओ. खूप खुजा 
आहे. त्याच्याऐवजी या कार्याच्या. तोलाचा कार्यक्षम 
एस्‌, इं. ओ, नेमणे जरूरीचे आहे. 

[८] बर नमूद केलेळे व इतर पंचायतराज्याकडील 
अधिकारी अजूनही जुन्या चोकटीतच काम करणारे 
आहेत. सरकारी नियमांवर बोट ठेवून त्यांची कामे 
चालतात. त्यामुळे तपासणी, हुकूम, मेमो, खालच्या 
अधिकाऱ्यांच्या कामात दोका, या चक्रव्यूहात ते 


: काही विचार 


रंगाळळेळे आहेत. लोकनियुक्त किंवा. शासनसंस्थेत 
असणाऱ्या हाताखालील लोकांना विकासकार्यात सछा 


* देऊन मार्गदर्शन व प्रोत्साहन करणारा अक्यी भूमिका 


अधिकाऱ्यांनी घेतल्याशिवाय ग्रामीण विभागातील 
लोकाश्ी त्याची ' जवळीक ? प्रस्थापित होऊ रकणार 
नाही. _ 

अत्यंत निकडीच्या वेळी लोकांच्या उत्साहास उधाण 
आणण्याच्या दृष्टीने व लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या 
दृष्टीने हे विकासाधिकारी खुजे आहेत ( ॥॥०॥ 
1णर 8 18६पभ्ायय) ग 9 ४ ८भ्ा0श'9- 
ए७॥; ) त्यांची उची वाढविण्यासाठी त्यांना योग्य 
प्रकारचे तांत्रिक ज्ञान देणारे शिक्षणप्रकट्प सुरू केले 
पाहिजेत. सध्याच्या त्यांच्या द्वेक्षणिक सोयीची प्रत 
वाढवावयास पाहिजे. 


९]पंचायतराज्य आणि पर्यायाने भारतीय लोकशाही 
यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी लोकांच्यामध्ये समाज- 
हितासंब्रघी एकजिनसी भावना निर्माण करणे हे प्रथम 
क्रमांकाचे कांय आहे. अद्या एकजिनसी सामूहिक 
विकासाची आस वाढविण्यासाठी आजच्या पंचायत- 
राज्याचे अधिकार वाढविणे जरूरीचे आहे. त्यामुळे 
ब॒ पंचायतराज्याच्या शासनाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षम 
कार्यामुळे लोकांचे योजनांशी सहकार्य वृद्धिंगत होऊन 
योजनांची अपेक्षित उद्दिष्टे गाठता येणे दाक्य होईल. 


आजचा रामरगाडा अपेक्षित फल गाठू शकणार 
नाही. अनपेक्षित अहितकारी बीजाचे वृक्ष फोफावण्यास 
मात्र त्यामुळे मदत होईल, 


महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व 


किं, ९ 


| 
| 


त्यावरील उपाययोजना 


' र्‍सत्र्त््स्त्ल्त्स्त्क्स्त्स्त्क्त्स्स्त्स्त्क्स्च्स्त्स्त्क्यस्त्क्च्क्तच्क्यस्व्स्च्चक््क्््त्च्क्च्च्ट “न 


लेखक-र्‍चा, अ, दाभोलकर 


र्प्ये 


प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाइ ( सातारा ) 
8-5 ४६-८८७>-*--&--&><&--&०--५२>०&-&--*-८७---&---4>-<०>-&>५०८७--&--५-८७०-५--५-८७--&--&-०८&--&-&. 


डॉ. सौ. गार्गी सरदेसाई 


अर्वाचीन मराठीतील प्रारंभीचे शास्त्रीय वाड्मय 
(> चहल > ल: 
पाहला पन्नास वषे (उत्तरार्ध ) 


बेद्यक 

१८२८ पासून पुढील पन्नास वर्षामध्ये या शास्त्रा- 
बर लिहिल्या गेलेल्या ग्रंथांची संख्या बरीच मोठी 
आहे. यात संस्कृताची भाषांतरे, काही पाश्रचाच्य 
ग्रंथाच्या आधारे लिहिलेली व काही खतंत्र आहेत. 
वैद्यक आणि ज्योतिष ही दोन्ही शास्त्रे प्राचीन 
भारतात उच्च अवस्थेला जाऊन पोहोचली असली 
पाहिजेत, या व्यतिरिक्त मराठी भाषेत प्राचीन काढात 
ग्रंथस्चना झाल्याची माहिती कोठे मिळत नाही. 

मुंबईचे' ग्रांट मेडिकल कॉलेज १८३८ मध्ये स्थापन 
झाले. येथे प्रारंभी इंग्रजी वैद्यक मराठी भाषेच्या दोर 
शिकविण्याचे वग असत. यातील विद्यार्थ्याच्या 
उपयोगासाठी तेथील शिक्षकांनी इंग्रजी अरेथांच्या 
आधाराने मराठी भाष्रेत सातआठ पुस्तके लिहिली, 
प्राचीन काळातील वैद्यकविष्रयक विवेचनाची परंपरा 
असल्यामुळे या विषयातील परिभाषेला पूर्वीची काही 
पाश्वभूमी तयार होती. या विषयावर डॉ. जॉन 
मॅकलेनन यांनी १८२८ मध्ये : ओषधकल्पनाविधि 
ब “ निदान ? आणि नंतर १८५२ मध्ये ' शारीर ? 
हा ग्रंथ लिहिळा, या खेरीज ' मानुष शरीरशास्त्र! 
हा भिकाजी अमृत चोमे यांचा १८६३ मध्ये ब 
नारायण दाजी यांचा “ ओषधीविद्या' (१८६५) 
इत्यादी ग्रंथांचा परिभाष्रेच्या दृष्टीने विचार करगे 
अवइय आहे. याखेरीज बापू गंगाधर जोशी यांनी, 
चिंतामण जोशी वैद्य व रामचंद्र भट्ट योग्यी यांच्या 
साह्याने १८३९ मध्ये निघंटप्रकादा या नावाचा 
नऊ प्रकरणात विभागलेला एक ग्रंथ आढळतो. 
याच धतींचा ' निघंटरत्नाकर' हा ग्रंथ १८६७ 
मध्ये प्रसिद्ध झाळा, कृष्णशास्त्री भाटवडेकर यांनी 


१. भा. इ. सं. मं. शके १८३४, पण्मासिक वृत्त-पृष्ठ १३१, 
२. अर्वाचीन मराठी गद्याची पूवपीठिका, ले, प्रा. ग. ब 


२०६-२ ०७, 
३. शारीर, जॉन मॅकलनन- १९५२ पृ. १. 


द 


अनुक्रमणिका 


संस्कृतमध्ये ग्रंथावरून वैद्यकविषयक असे ' वैद्यावतस ? 
(१८६० ), * वैद्यजीवन ? (१८६१ ), ' वैद्यामृत 
(१८६२), ' व्यंबरकी ? ( १८६३ ), इत्यादी पाचसहा 
ग्रंथ लिहिले हे सारे संस्कृतग्रंथाच्या आधारे लिहिले 
गेढे आहेत. या खेरीज डॉ, सखाराम अजुन, गोपाळ 
शिवराम वैद्य इत्यादी लेखकांनीही उछेखनीय कामगिरी 
केली आहे. या व्यतिरिक्त आणखी कित्येक ग्रंथ 
वैद्यकीय विषयावर प्रसिद्ध झाले. या विषयावरील 
परिभाषेची कल्पना येण्यासाठी प्रारंभीच्या दोनतीन 
ग्रंथातील परिभाषेचा उछेल केल्यास या विषयावर त्या 
काळात परिभाषा तयार करण्याचे प्रयत्न कोणत्या 
प्रकारचे होते याची कल्पना येऊ शकेल, 

डॉ. जॉन मॅकलेनन हे मुंत्रई येथे असिस्टंट सर्जन 
व नेटिव्ह स्कूलचे सुपरिंटेंडंट होते. डॉ. मॅकलेनन 
यांच्या प्रयत्नांनी १८२६ मध्ये * मेडिकल स्कूल फॉर 


्े * सामान्य लोकांना या 
% हा हेतूही ळेखनाच्या 
होता, त्यांच्या * शारीर? या चाच ॥] मुळाशी 


प्रस्तुत हेतूच सूचक असे उद्गार आहे व 
फार मोख्ये कामाची आहे. प्रा ने 
मनुष्ये आणि जनावरे कशाने तात, पाहात| 
एकतात व इतर हे या विद्वेवरून क 


व रकती मनुष्यास 
होते. ब सुप्रकृति ठेवण, रोग न येऊ देणे, रोगाचे वळ 


1. सरदार, आदत्ति दुसरी, १ ९५६, पृष्ठ 
1 


2: 
विकी भपक 
"हकक 


पहिली पन्नास वर्षे 


जाणणे ब झालेला रोग दूर करणेही या विद्येने ठाऊक 
होते. या विद्येवाचून कोण कशाचे दमन करील, “ या 
ग्रंथातही वायूची नावे इंग्रजी आहेत. नलक, कपाल, वलय, 
रूचक, अर्धचंद्रास्थि, सीमेतास्थि, रीढक, स्थिरसंधि, 
चलसंधि या सारखे मराठी प्रतिशब्द बनविण्याचाही प्रयत्न 
यात केळा आहे. शरिरातील निरनिराळ्या प्रक्रिया व 
द्रवपदार्थ यास मूळचे इंग्रजी शब्द कायम ठेवले आहेत. 
१८५२ मधीळ ' निदान ' या मध्येही काही रोगास 
मूळ इंग्रजी शब्द तसेच कायम ठेवले आहेत, परंतु 
बहुतेक ठिकाणी संस्कृत अथवा सोपे मराठी शब्द 
बनविण्याचाही प्रयत्न केला आहे. 


रोगांची नावे 

रक्तवाहिनी संबंधी- अबघातादि, सहजविकार, 
रसविकार वगेरे. 

मज्जासंबंधी- इंद्रियभेदक, बुद्धिमेदक, 


इन्टरमिटट - अंतरितज्वर (अंतराने येणारा) 
रीमिटेट  -' निरंतर 

आब्पेस - विद्रधि 

इन्‌पलमेशान - दाह 

न्युमोन्या - फुप्फुसदाह 

चिक्‍्केन्योक्स - कांजण्या 

प्लीथोरा - अतिरिक्त 

टूमर - वाळूक 

अस्थमा - अंतरितज्वर. 


“ एरित्षिपेळस ' अशी एखादी मूळ संज्ञाही कायम 
ठेवली आहे. 

नारायण दाजी यांचा औषधिविद्या हा ग्रंथ 
१८६५ साली लिहिला गेला. हे प्रॉन्ट मेडिकल कॉलेजा- 
तील औषधिविद्या व रसायनशास्त्र या विषयाचे 
प्राध्यापक होते.' त्यांनी आपल्या प्रस्तुत ग्रंथात तेथील 
विद्याथ्यीच्या उपयोगा्थ तो रचिला असे म्हटले आहे. 
यात शास्त्रीय विवरणावर बराच भर दिला आहे. 
कांही ठिकाणी अत्यंत सुटसुटीत शब्द बनविळे आहेत. 
औषधी संज्ञा व कृति यांच्या संज्ञा लॅटीन व इंग्रजीच 
कायम ठेविल्या आहेत. औषधिक्ततीतील पारिभाषिक 
शब्दांचे काही नमुने खाळी दिळे आहेत- 


क्रियाकलाप - ऐए९काला8 णी 
1 2:1:0000-1414 
औषधक्रियाविधि -. सिछा80पागि०8] 
0भ'७0158 
चिकित्सालेखन -_ फजिळडलाक9िंणा. 
औषधंमेलनकर्ता -. 000ए०पातेल' 
औषधी योजना _-. '"ाछ०्पागिठ 
अनुमत औषधीयकल्प - 0शींगंछ्ा 
ए7६॥७00 


इंग्रजी- फार्माकोपिया, ब्ठीस्तर, परकोलेशन इत्यादी 
वैद्यक शास्त्रातील परिभाषा बनविणे सुलभ झाले ते 
आयुर्वेदातील व वैद्यकाविषयक जुन्या विचारसामग्रीमुळे 
होय, पाश्चात्य वैद्यकामध्ये जे नवे प्रयोगसिद्ध असे 
ज्ञान होते त्याची परिभाषा बनविताना मात्र नवे 
मराठी शब्द संस्कृतच्या आधारे बनवावे लागले किंवा 
अशक्य तेथे इंग्रजी अथवा लॅटीन शब्द जसेच्या तसे 
कायम ठेवावे लागले, 

मटेरिया मेडिका ( ॥७॥७॥७ ॥1०0108 ) यास 
* औषधीविद्या ' असा सुलभ शब्द नारायण दाजी 
यांनी वापरला आहे. या विषयावरील शास्त्रीय 
परिभाषानिर्मितीचा प्रश्न आजही मराठीमध्ये या 
विषयावर लिहिणारास मार्गदर्शक ठरणारा आहे. 
भूगोळ व खगोळ 

या विषयावरही १८३२ सालापासून काही पुस्तके 
आढळतात, पैकी बाळशास्त्री जांभेकर यांचे “ भूगोळ 
आणि खगोल इत्यादि विषयक संवाद * हे पुस्तक 
१८३२ सालचे होय. यांनी ' भूगोलविद्या ( १८३६), 
आगि? भूगोल्शास््र-गणितभाग (१८३६ ) हीही 
पुस्तके लिहिलेली आहेत. 

“ मूगोळखगोळ ? ( १८४१) हे पुस्तक 
महादेवशास्त्री पुराणिक यांनी लिहिळे, याचे मूळनाव 
भूगोलखगोल म्हणजे भूगोलविद्रेची ब खगोलविच्येची 
मूलतत्त्वे, 

मेजर कॅन्डी यांनीही भूगोल विषयक पुस्तके स्वतः 
लिहिली आहेत, ब तत्कालीन पंडितांकडूनही लिहून 
घेतली, १८६० साली मेजर कॅन्डी यांचे ' हिंदुस्थानच 
वर्णन हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले, १८६३ साली * भूगोलाचे 


१. अर्वाचीन मराठी गद्याची पूवेपीठिका, - ग. बा. सरदार, ए. २२०, 


.] 


नवभारत 


वर्णन भाग १? हे प्रसिद्ध झाले, भूगोल-खगोलाचा 
अभ्यास शास्त्र्युद्धरीतीने व्हावा म्हणून त्यांनी 
महादेवशास्त्री पुराणिक यांचेकडून “ 8011781175 
७ढ०ष्ः७]]/ ज्ाभ'छां26त? या पुस्तकाचे 
भाषांतर १८५४ साली करविले, 

प्रस्तुत ठिकाणी केवळ तत्कालीन साऱ्या प्रयत्नांचा 
विस्तृत निदेश करण्यापेक्षा परिभाषेकडे अधिक लक्ष 
देण्यांच योजिळे आहे. पुण्याच्या पाठशाळेमध्ये 
भाषांतरकार म्हणून काम करीत असता महादेवक्यास्री 
यांनी हे लिहिलेले आहे. भूगोलासारखा हा विष्रय 
भारताला संपूर्णपणे अपरिचित नव्हता. यातील प्रयोग- 
सिद्ध ज्ञानाची कल्पना मात्र नवी होती. प्रस्तुत 
ग्रेथातील परिभाषा संस्कृत व काही ठिकाणी मराठी 
अशी आहे. क्षेत्रफळ, परिणाम, गति, दिशा, कटिबंध, 
वृत्त यासारले शब्द मेजर कॅन्डी यांनी * भूगोलाचे 
वर्णन ? या ग्रंथात वापरले आहेत. प्रारंभीची दास्त्रीय- 
विषयावरील अनेक पुस्तके संवादात्मक पद्धतीने 
लिहिलेली असत, यामुळे विषयाचे प्रतिपादन प्राथमिक 
विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने सुलभपणे होई, या काळातील 
शास्त्रीय ग्रंथांचा हा एक महत्त्वाचा विशषष होय, 

“ दिग्द्रान ? व ' ज्ञानदर्शंन या नियतकालिका- 
तूनही या विषयावर ळेखन झाले आहे. आणि या 
विषयासंबंधीची परिभाषा तयार करण्यात या दोहोंचेही 
महत्त्व मानले पाहिजे, परिभाषा बनविताना शास्त्रीय 
विषयात दोहोत बहुतेक ठिकाणी संस्कृतनिष्ठताच 
अधिक आढळते. 
ज्योतिष 

ज्योतिषश्यास्त्रावरही या काळात अनेक ग्रंथ झाले, 
भास्कराचार्यावरील एक निग्रंध, बाळकास्त्री यांच्या 
१८२३२ साली प्रसिद्ध झालेल्या “भूगोळवगोल इत्यादि- 
विषयक संबाद * या पुस्तकास जोडलेला आहे. 
फलज्योतिषाविषयी समाजात असलेली आस्था ही या 
ग्रेथनिर्मितची एक मुख्य प्रेरणा होती, शाळेय अभ्यास- 
क्रमात याची योजना झाली हे त्यांचे दुसरे कारण 
होय. १८३६ त सुवाजीबापू याचा ' सिद्धांतशिरोमणी 


१, अर्वाचीन मराठी गद्याची पूर्वपीठिका, 


लिहिंठेछा * ज्योतिषरसार ? हा ग्रंथ उपलब्ध आहे. 
त्यात सारे शब्द संस्कृतातूनच घेतलेल आहेत. १८५६ 
साली वा. कृ, गद्रे आणि कृष्णशास्त्री गोडबोले 
या दोहोनो. मिळून ' महळाघव ! ' या गणेशा 
दैवज्ञांच्या ग्रंथाचे भाषातर केळे. वा. क. गद्रे 
यांनी “ पंचांगसाधनसार ? हे पुस्तक १८७० मध्ये 
प्रसिद्ध केळे, त्या काळातील एक व्युत्पन्न पंडित 
परथुरामक्ास्त्री गोडबोले यांनी १८६३ मध्ये ' पंचांग- 
साधन * हे पुस्तक लिहिले. याखेरीज केरो लक्ष्मण 
छत्रे यांनी १८६० साली “ ग्रहसाधनाची कोष्टके? हा 
ग्रंथ फ्रेंच व इंंग्लश ज्योतिषाच्या आधारे केला. 
कृष्णशास्त्री गोडबोले म्हणतात, “ हा ग्रंथ १८०८ 
मध्ये आर, एस, व्हीन्स याने लिहिलेल्या ग्रंथाधारे 
तयार केला. त्यांत सूवसिद्धांतातीळ वर्तमान घेतले 
आहे आणि ग्रहस्थिती साधन घेतल्या आहेत. तिथि- 
साधनाचा आणली एक ग्रेथ त्यांनी त्िथिचिंतामणी- 
वरून तयार केळा आहे. वरील दोन्ही ग्रथ अत्यंत 
दुर्मिळ आहेत. केरो लद्ष्मण छत्रे हे उत्तम गणित, 
व्योतिपज्ञ, सृष्टिशास्त्रश् होते, पूना केलिजच्या मराठी 
व नॉमेल स्कूलमध्ये सृष्टिशास्र व गणित हे विषय 
शिकविण्याकरता त्यांची नेमणूक झाळी, ज्योतिषावर 
जी काही पुस्तके त्या काळात झाली त्यात केरो लक्ष्मण 
छत्रे यांचे पुस्तक विशेष उछ्ेखनीय आहे. या ग्रेथा- 
प्रमाणे कृष्णशास्री भाटवडेकर यांचे * आकाडासोंदर्य 
(१८६१) हे खगोलविषयक पुस्तकही उल्लेखनीय 
आहे. हा विषय सुलभ व्हावा म्हणून, विशेषेकरून 
पाहतजनास ब मुलास याचा बोध व्हावा म्हणून, 


त्यात सुलभ अशीच परिभाषा घापरलळी आहे आणि 
यथह| सरळ भाषेत लिहिला आहे. 
अर्थशास्त्र 


या विषयावर प्रारंभीच्या कालात १८७१ पर्यंत 
जवळजवळ आठ पुस्तके उपलब्ध आहेत, त्यातील 
१८४३ साळी पहिले ' व्याज २ हे बाळ रघुनाथ यांचे, 
१८४९ मध्ये ' लक्ष्मीज्ञान २ - कामगार लोकांशी 
€ संभाषण ' या ग्रंथाच्या कर्त्यांने केले ळोकहितवादी 
यांचा हा ग्रंथ होय. १८५२ मध्ये नारो बाळकृष्ण 
पटवधन कृत ' संपत्तिविबेचन > १८५४ मध्ये * द्श- 


ल, प्रा, गे. बा, सरदार, आवृत्ति १९५६, प. २१२३, 


२. ज्योतिःशास्त्र, कृष्णशास्त्री गोडबोळे, (१८६२ ), 


द 


पहिली पन्नास वर्षे 


व्यवहार व्यवस्था ? हरि केशवजी पाठारे व विश्वनाथ 
नारायण मंडलीक; १८५५ मध्ये ' अर्थशास्त्र 
परिभाषा ? कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांचे, याखेरीज 
दाकरशास्त्री गोखले यांचे नांवावर १८५४ मध्ये 
५ व्यापारदर्पण २ , व॒ १८७१ मध्ये ' व्यवहारदर्पण ? 
अशी पुस्तके उपलब्ध आहेत. 

* लक्ष्मीज्ञान ? हे पुस्तक छ़ोफ्ट यांच्या '?0ां- 
एटा एठ्या0॥ए' या ग्रंथाच्या आधारे रचलेला 
आहे, तथापि ग्रंथकर्त्याने एतेदेशीय लोकांच्या बोधाथ 
काही लिहिले आहे. याची ८७ पृष्ठें असून एकंद्र 
७ प्रकरणे आहेत त्यांची मांडगी अशी आहे ! 

प्रकरण १ - ज्ञानाविषयीं, 

प्रकरण २ - मेहनतीचे विभाग, 

प्रकरण ३ - क्रयविक्रय, 

प्रकरण ४ - भांडवले, 

प्रकरण ५ - निर्मिति, 

प्रकरण ६ - किंमत, 

प्रकरण ७ - धारानफा- हिंदुस्थानाविषयी विचार, 

दुसरा उल्लेखनीय ग्रंथ म्हणजे * देशाब्यवहार- 
व्यवस्था? हा होय. हरि केशवजी व विश्वनाथ 
नारायण मंडलीक यांनी “' ॥॥ा'ड,. शाला 8 
ठळखाएभ581ला. छत [01118 0७8186 
गा ऐनाकाच्छा एढ्ला०्पाए” या ग्रंथाधारे 
केला, माहिती जुळविण्याचे काम मंडलीक ब भाषा 
जुळविण्याचे काम हरि केशवजी यांनी केळे, या 
दोहोंच्या कामावर ग्रीन नांवाच्या एका साहेबाची 
देखरेख होतीच, ग्रंथ तयार झाल्यावर त्याची तपासणी 
करण्यासाठी जाणता शास्त्रीवग आणि इंग्रजी भाषेचे 
विद्यार्थी यांच्या समोर ग्रीन साहेभांच्या देखरेखीखाली 
तो वाचण्यात आला. पुण्याच्या विद्दन्मंडळाने संतोष 
प्रंगट केल्यावर तो प्रसिद्ध करण्यात आला, या कामा- 
बद्दल डेक्कन व्हर्न्याक्युलर टान्स्ठेशन सोसायटीने हरि 
केशवजी यास रु, ९०० व विश्वनाथ नारायण मंडलीक 
यास रु. ३०० अश्या देणग्या दिल्या, काही विभागाचे 
भांष्रांतर व काहींचे अनुकरण करून हा ग्रंथ तयार 
केला आहे. गुरु दिष्यसंवादरूप अद्या पद्धतीने 
विवेचन केल्यामुळे भाषेत सुबोधता आली आहे. 
एकंदर बावीस संवाद यात आहेत. हा विषय रोजच्या 
व्यवहाराशी निकट असल्यामुळे इंग्रजीतील परिभाषा 


न, भा. २ 


कायम ठेवण्याची गरज यात निर्माण झाली नाही. या 
विषयाचे विवेचन हरि केशवजी पाठारे यांनी अत्यंत 
सुलभतेने केळे आहे, 

कृष्णशास्ती चिपळूणक्रर हे अब्वळ इंग्रजीतील एक 
व्युत्पन्न लेखक असल्याचे मराठी वाचकांस विदित 
आहे. त्यांचा “ अर्थशास्त्र परिभाषा? हा ग्रैंथ- 
शास्त्रीय ग्रंथ-ठेखनाच्या परंपरेत विशेष उलछेखनीय 
आहे. संस्कृत आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांचे गाढ ज्ञान 
असल्यामुळे त्यांच्या लेखनात विषयविंवेचन व दोली 
या दोन्ही बाब्रतीतील प्रभुत्व आळे आहे. व्यवहारात 
ग्रेथ अधिक उपयुक्त व्हावा यासाठी देशातील व्यापार, 
दोतकी, राज्यव्यवस्था इत्यादींच्या ज्ञानाची जरूर होती 
व त्या बाबतीत आपण अनधिकारी असल्याचे लेखकाने 
मान्य केळे आहे. परतु विषयांचे विवेचन करण्यात 
बिलकूल न्यूनता नाही हे लेखकाने स्वतः देखील मान्य 
केळे आहे. वरील सर्व अर्थ्यास्रविषयक ग्रंथातील 
परिभाषा कोठेही बोजड नाही. विष्रयाचे प्रतिपादन 
देखील सुलमरीतीने केलेले आहे. ठं 
संकीणे लेखन 

या विषयाखेरीज इतर अनेकविध विषयावर या 
काळात ग्रंथरचना झाली, यंत्रविद्या, शिल्पशात्र, 
प्राणिशास्र, सृष्टिशासत्र, वनस्पतिद्यासत्र, शोतकी- 
बागाईत, तकंशास्र, इत्यादि अनेक विषयांचा यात 
अंतर्भाव होतो. 

« शिल्यविद्या या विषयाचे नित्रंध? हे बुइल्यम 
हेन्री बेळ यांचे पुस्तक १८३५ सालचे होय. यातील 
परिभाष्रेचे काही नमुने उल्लेखनीय आहेत. 

नित्रंध ३ रा यातील काही नमुंन-घ्रॅण, दोरीची 
अनम्रता, मळसूत्र, कपी, आस, भुज असे सोपे शाब्द 
आहेत. तद्वत भारचेपण, स्थितिस्थापकत्त्व, शिल्प- 
विद्या, साधनशक्ति, कार्यस्थळ यासारखे संस्कृत 
शब्दही बेरेच आहेत. 

संकीणे ग्रंथात बाळशास्त्री जांमेकर यांचा १८३१ 
मधील * सारसंग्रह १, १८५६ मधील सखाराम रामचंद्र 
दीक्षित यांचे * शास्त्रीय ज्ञानदर्शन ?, कृष्णशास्त्री 
भाटवडेकर यांचे १८५४ सालचे “ लोखंडी रस्त्याचे 
वर्णन ' व १८५९ सालचे “वर्तमानवाहक विद्युत यंत्र, 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांचा * अनेक विद्या मूलतत्त्व 
संग्रह * इत्यादि ग्रंथांचा आवजून उल्लेख केला पाहिजे. 


नवभारत 


परिभाषेची निर्मिती व विषयप्रतिपादन या बाबतीत 
या लेखकांची कामागेरी मोलाची आहे. य़ांच्या 
प्रमाणे गोविंद नारायण माडगावकर यांचेही अनेक 
शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथ शास्त्रीय वाड्मयाचा विकास 
व परिभाषा या दृष्टीने अभ्यसनीय आहेत. ' सृष्टीतील 
चमत्कार ( १८५३ ), ' उद्मिज्जन्य पदार्थ ? 
(१८५६), ' बृक्षवर्णन' ( १८५७), इत्यादी. 

प्रस्तुत ग्रंथकारांपैकी एकेक ग्रंथकारही स्वतंत्रपणे 
त्याच्या एकंद्र ग्रंथांचा अभ्यास व्हावा, त्या त्या 
काळातीळ कामगिरीचे मूल्यमापन व्हावे, सूक्ष्मपणे 
त्यांवर वेगवेगळ्या ' दृष्टीने विवेचन करावे अ्या 
तोलाचा आहे. 

“ लोखंडी रस्त्याचे वर्णन? व 'वर्तमानवाहक विद्युत 
येत्र ही दोन्ही पुस्तके मौतिक ज्ञान सामान्य लोकांना 
अधिक व्हावे या उद्देशाने लिहिली आहेत. त्या संब- 
धौचे फायदे-तोटे सांगून विषयाचे विस्तृत वर्णन 
दोन्ही ग्रेथात लेण्रकाने केळेळें आहे. “ वर्तमानवाहक 
विद्युत यंत्र हा ग्रंथ परिभाषा व विवेचन या दृष्टीने 
उलछेवनीय आहे. प्रस्तुत पुस्तक इंग्रजी ग्रंथांच्या 
आधारे रचलेळे आहे. पूर्वांच्या वर्तमानवाहनाची 
पद्धती, वीज कशी उत्पन्न होऊ शकते, यंत्रास कोणती 
कोणती वीज उपयोगी, पाश्चात्य विद्युत्संशोधकांची 
माहिती, इत्यादी गोष्टींविषयी सुब्रोध माहिती दिली 
आहे. 
परिभाषा 
धन-?0810176 
क्रण-प८2४७ १0 

प्रस्तुत ग्रंथात यंत्रासैबरधी लोकविलक्षण कल्पनांचा 
उल्लेख केला आहे. प्रस्तुत विषयासंबंधी देशातील 
ज्ञानाच्या बाल्यावस्थेचाही निर्देश लेखकाने केला आहे, 

बाळशास्त्री जांभेकर यांचे “ सारसंग्रह ? ( १८३१), 
हे पुस्तक अनेक विद्यार्थ्यीना सुबोध व्हावे म्हणून 
लिहिलेळे आहे, पुस्तकाची रचना अतिशय ब्यवस्थित 
व नीटनेटकी केली आहे. पाठांतरास सुलभ होईल 
अशा रीतीने विद्या व शास्रे यांची व्यवस्था संक्षिप्त 
रूपाने देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेजसविद्या, 
दरशनानुद्यासन, पार्थिवविद्या, शिक्षामाला, ( अवयवित्व 
आणि महत्व यांचा विचार करणारे शास्त्र ), असे 


१० 


काही उत्तम हाब्द इंग्रजी पारिभाषिक शाब्दांस प्रति- 
शब्द म्हणून बनविले आहेत. ते सूचक व अर्थबाहक 
आहेत. 

निरनिराळ्या शास्त्रांचे संवादरूपाने वणन करणाऱ्या 
यावेळच्या अनेक ग्रंथात * शास्रीय श्ञानदर्शॉन २ या 
ग्रंथांचे परिभाषच्या बाबतीतील प्रयत्न उल्लेवनीय 
आहेत. प्रस्तुत ग्रंथ दक्षिणीभाषेत पुस्तके प्रसिद्ध 
करणार्‍या मंडळीमार्फत प्रकाशित झाला, सखाराम 
रामचंद्र दीक्षित यानी विष्णु अमृतराव यांच्या मदतीने 
१८५६ मध्ये हा लिहिला. हरि केशवजी व कृष्णशास्त्री 
भाटवडेकर यानी तपासल्यानंतर हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला. 
सृष्टीतील साधारण चमत्कार व त्यांची भिन्नमिन्न कारणे 
यांचे प्रश्नोत्तररूपाने वर्णन केळे आहे, दुर्बोध शब्द 
समजावे म्हणून शेबटी अप्रसिद्ध परिभाषा जोडलेली 
आहे. यात पुस्तकात वापरलेल्या कठीण मराठी शब्दांचे 
अर्थ दिलेल आहेत. उदाहरणार्थ-- 


कोशेटा -- टरफल, 
हंदर - मळ 
झतडी -” कुंडी 
धातुकामाचा - घातुमय. 


सूच्यग्र, गमनमार्ग, प्रस्फुटता या सारख्या संस्कृत 
शब्दाची योजना मधूनमधून केळी आहे. 

ओझोन, लेडनपात्र, क्‍्लारिक ( उष्णतेचे कारण 
अका काही इंग्रजी मूळ शब्दाची 
अथबाहूक शब्द बनणे अशक्‍य वाटले त्या ठिकाणी 
केली आहे. * अनेक-विद्या-मूलतत्त्व-संग्रह ? 
१८६१ साली कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांनी लिहिले. 
इंग्रजीमध्ये * एलिमेंटरी कोस ऑफ रीडींग? या 
नावाचे एक पुस्तक आहे. त्या नमुन्यावर * 
विद्या मुडतत्त्वसंग्रह ? हा ग्रंथ स्चळा आहे. उपयुक्त 
व्‌ चमत्कारिक शास्त्राचे साधारण शान व्हावे हा 
ग्रेथकर्त्याचा उद्देश आहे. मराठीत अपरिचित विषया- 
वर लिहिताना संस्कृत शब्द घालणे भाग आहे असा 
अनुभव ग्रंथकर्त्यांनी दिला आहे. संस्कृत ग्रंथाचे 
विस्तृत वाचेन असूनही सोपे व सुटसुटीत निवेदन 
हा तयांच्या भाषाशेळीचा विशेष आहे, यंत्रशञास्र 
रसायन, दर्शनानुशासन, ज्योतिष, प्राणिघमविषयक' 
शारीरिक इत्यादि पदा्थविज्ञानांच्या शाखचे अति 


बिशानाच्या 


) 


शी योजना नवीन 


3 


हृ पुस्तक 


पहिली पन्नास वर्ष 


प्रसाराने युरोपातील लौकिकव्यवहारात उत्पन्न झालेली 
सुव्यवस्था व प्रगती याची जाणीव तत्कालीन इंग्रजी 
शिक्षित विद्वानास झालेली आहे त्याप्रमाणे जुन्या 
पठडीतीळ विद्वानांसही झालेली आहे. पाश्चात्यांचे 
वैज्ञानिक सामथ्ये हेच त्यांच्या राष्ट्रीय सामर्थ्याचे 
कारण आहे, याची जाणीव या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत 
व्यक्त झाली आहे. 


प्रस्तुत ग्रंथातील विविध विषयावरील विवेचन पाहिले 
म्हणजे शास्रीय विधयाव्यतिरिक्त स्थलवर्णने, थोर 
व्यक्तींची चरित्रे, या विषयांवरही ग्रंथलेखन करण्या- 
इतका आत्मविश्वास त्या काळात कृष्णश्यास्री चिपळूणकर 
यांच्या ग्रेथामुळे निर्माण झाला होता असे दिसते, 


परिभांधरेचा विचार करताना प्रस्तुत ठिकाणी काही 
प्रातिनिधिक ग्रंथांचाच तेवढा निर्देश केला आहे. 

उपरीनिर्दिष्ट * दिग्दर्शन ? व 'ज्ञानदर्शन' या 
नियतकालिकांप्रमाण १८४८ साठी एलफिस्टन हाय- 
स्कूल मधीळ विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेल्या उपयुक्त 
ज्ञानप्रसारक सभेच्या वतीने जे निबंध वाचले जात व 
व्याख्याने होत त्यांचा संग्रह करणारे ' मराठी ज्ञान- 
प्रसारक ? नावांचे जे मासिक चालू होते त्यातही 
शास्त्रीय विषयावर उद्बोधक लेख आढळतात. रसायन, 
पदार्थविज्ञान इत्यादी शास्त्रासंबंधी अनेक लेख यात 
आहेत. परिभाप्रेसंबंधीचे धोरण सामान्यतः असे 
आहे. - विशिष्ट संज्ञा इंग्रजीतील मूळ कायम 
ठेवून सामान्य परिभाषा तयार करण्यासाठी संस्कृताचा 
आधार घेतला आहे. उदाहरणार्थ, - घर्षण, वजन, 
रासायनिक कृती, इयादी. मराठी भांबेच्या लेखना- 
संबंधीचा, तत्संबंधी शद्धाशुद्ध ठरविण्याचा अधिकार 
आपला आहे असा वाजवी अभिमान तत्कालीन काही 
पोडेतांच्या ठिकाणी होता. शाळाख्ात्याचे मुख्य हॉवर्ड- 
साहेब यांनी शालोपयोगी मराठी पुस्तके तयार करण्या- 
करिता आणि बेकनकृत * नोव्हेम ऑगेंनम्‌? नामक 
शास्त्रीय ग्रेथाचे मराठी भाषांतर करण्याकरिता भाऊ 
महाजन यांस सूचना केळी होती, परंतु ही सूचना 
करताना ज्या विदिष्ट मर्यादा घाळून दिल्या होत्या 
त्याबद्दढ भाऊ महाजनांचे म्हणणे अक्ष की, मराठी 
आमची मायभाषा असताना इजमध्ये अमुक रीतीने 
लिहा, अमूक रीतीने लिहू नका, असे सांगण्याचा 


अधिकार मराठी विद्वानांचा आहे. त्यातील शुद्धां- 
शुद्धता आम्हास ठाऊक आहे, त्यात कोणीही ढवळा- 
ढवळ करू नये. शुद्धीकरता आमचे लेख मेजर कॅन्डी- 
साहेबाकडे पाठवू नयेत. हे म्हणणे हॉवर्ड साहेबास 
मान्य झाले नाही; आणि वर्रील ग्रेंथाचे भाष्रांतर होऊ 
शकले नाही. पाश्चात्य विद्येच्या अनुरोधाने नवी विज्ञान- 
परंपरा आपणाकडे आलेली असली, तथापि, एत- 
हेशीय विद्वानामध्ये त्या काळातही स्वाभिमान, 
स्वयंप्रज्ञा यांचा विकास होऊ लागल्याचे दिसते, मराठी 
भाषेत कोणताही विषय आपणास उत्तम रीतीने लिहिता 
येईल असा आत्मविश्वास त्यांच्या ठिकाणी निर्माण 
झाला होता असे यावरून निश्चित म्हणता येते. 


शालेय पुस्तके छापण्याची सरकारी परवानगी 
मिळाल्यानंतर मुंबईच्या नेटिव्ह स्कूल बुक सोसायटीने 
पुस्तके निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला; यांवेळी 
ग्रंथर्चनेच्या आपल्या अटीसंत्रंथीचे एक प्रसिद्धीपत्रक 
मंडळाने प्रसिद्ध केळे. त्यात कोणकोणत्या बिष्रयासंबंधी 
पुस्तके प्रसिद्ध करावयाची त्याची भाष्ातरणी कशी 
असावी इत्यादी महत्त्वाच्या गोष्टींचा नामनिदेश 
आढळतो. त्यातील भाष्रेसंत्रंधीचा निदेश प्रस्तुत 
ठिकाणी महत्त्वाचा आहे. तो असा- “ जी देशभाबषा 
सर्व लोक समजतात ती ग्रंथास द्यावी. प्रोढ भाषेचे 
शब्द घाळून याहून अवघड करू नये. आशि जरत्या 
भाषेत हवेत तसे शब्द मिळत नाहीत तरते त्यांच्या मूळ 
भाषेतून ध्यावे. ते असे की, मराठी व गुजराथी यांस 
संस्कृतातून, हिंदुस्थानीतून, फारशी भाषेतून एकंदर 
प्रयेकी मूळ भाषेचे साहाय्य द्यावे. ?- शास्त्रीय 
विषयांवरील पुस्तके सामान्य लोकांना सुलभ व्हावीत 
अशा हेतूने प्रस्तुत सूचना दिलेली दिसते. तदनुरूप 
शास्त्रीय विषयावरील पुस्तके लिहिताना राक्‍य तेवढे 
सुलभ प्रतिपादन व्हावे याकडे लेखकांचे विशेष लक्ष 
असे, असे तत्कालीन शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथातील 
परिभांषेवरून दिसून येते, 


शास्त्रीय विषयांवरील ग्रंथनिर्मिती ब 
परिभाषेसंबंधी धोरणाचे सामान्य स्वरूप 


मराठीमध्ये प्रथमतः शास्त्रीय विषयावर ग्रंथरचना 
झाळी ती शाळोपयोगाथे होय. पुढे त्यांतून निर्माण 
झालेली कुतूहल्वृत्ती जागत ठेवण्याच्या निमित्ताने 


११ 


मॅबभारंते 


प्रौढ वाचकांकरता. म्हणूनही काही पुस्तके लिहिण्यात 
आली. परिभाषा तयार नाहीं म्हणून त्या विषयावर 
ग्रंथरचना होणे कठीण अक्या तऱ्हेची अडचण 
तत्कालीन लेखकांपुढे उभी राहिली नाही. निरनिरळ्या 
शास्त्रात द्रव्ये, त्यांचे गुणधर्म, घंटक, परिमाण क्रिया 
इत्यादी संबंधाच्या दर्दाक संज्ञा मराठीतून निवडल्या 
आहेत. अथवा संस्कृतातून तयार केल्या आहेत. 
रसोयनश्ञास्त्रात धातु, वायु; वेद्यकशास्त्रात औषधांची 
नावे व रोगांची नावे; पदाथविज्ञानात नव्या संशो- 
धनाने आढळलेल्या नव्या वस्तू , शक्ती इत्यादिकांची 
नावे मुळ लेंटिन अथवा इंग्रजीच कायम ठेविली आहेत. 
जेथे जेथे आवश्यक वाटले तेथे तेथे मराठी व 
संस्कृताच्या आधारे नवे शब्द ब्रनविळे आहेत. व ते 
सुटसुटीत व अर्थबाहक होतील याकडे लक्ष 
पुरविळे आहे. परकीय भाषेतून आलेले नवे शञान- 
भांडार केवळ मराठी भाषेत तत्संतरंधीच्या सूचक 
संज्ञा नाहीत, म्हणून तत्कालीन विद्वानांनी दूर लोटले 
नाही. परिभाप्रेच्या योजनेबाबत निश्चित धोरण कोणते 
असावे यासंत्रंधी तत्कालीन अनेक विद्वानांनीही आपा- 
पळे विचार प्रगट केळे आहेत. शाळास्वात्याने वेळोवेळी 
या संबंधातील धोरण निश्चित केलेळे आहे. डायरेक्टर 
ऑफ पब्लक इन्स्ट्रक्शान हाव, मेजर कॅन्डी, कृष्ण- 
शास्त्री चिपळूणकर इत्यादिकांनी या संबंधाचे घोरण 
वेळोवेळी प्रगट केळे आहे. मराठी प्रतिशब्द 
सुचविताना इंग्रजीतील मूळ संज्ञांचा आडाय स्पष्टपणे 
दिलेला असावा व त्या संज्ञाही तेथे उद्धृत कराव्यात, 
म्हणज एकाच शब्दाला निरनिराळ्या ग्रंथात द्लिल्या 
विविध प्रतिशब्दामुळे सामान्य वाचकांचा गोंधळ 
होणार नाही. निरनिराळ्या ग्रंथांची मराठीमध्ये 
भाषांतरे करीत असताना त्यातील जो भाग स्थानिक 
महत्त्वाचा तो गाळावा, मूळच्या खरूपात जो भाग 
एतद्देशीयांना समजू शकणार नाही त्याचे अधिक 
विददीकरण करावे अशी सूचना कृष्णशास्त्री चिपळूण- 
कर यांनी याबात्रत केल्याचे आढळते.' प्रस्तुत सूचना 
कृष्णशात्री चिंपळूणकरांनी ते दक्षिणा प्राइझं कमिटीचे 
सेक्रेटरी ब रिव्हायजर असतानाही केलेल्या होत्या, 
१८६२-६३ सालच्या दक्षिणा प्राइझ कमिर्टीच्या 


१, अर्वाचीन मरांठी गेद्याची उत्क्तांते, छेखक 
२. अर्वाचीन मराठी गंद्यांची उत्क्रांते, लेखक 


१२ 


वार्षिक इंतिवृत्तामध्ये या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेचा 
सारांश आढळतो. त्यातही एकतर मूळ इंग्रजी संज्ञा 
जक्याच्या तशा मराठीमध्ये आणणे अथवा संस्कृतच्या 
साहाय्याने प्रतिशब्द बनविणे असे दोनच मागग कमिटी 
समोर असलेले दिसतात. तत्कालीन लेषकांनीही या 
दोन्ही घोरगाचा अवलंब केल्याचे दिसते. हॉवईने 
व्यक्त केलेल्या या मुद्यावरीलळ अभिप्रायात या संत्रधात 
आणली एक उठ्लेखनीय विशेष आहे. ग्रंथकारांच्या 
बिचारावीनिमयासाठी योग्य वाटणाऱ्या पारिभाषिक 
संज्ञाची यादी वारंबार प्रसिद्ध करीत रहावे हीती 
सूचना होय. मात्र ही सूचना प्रत्यक्षात अमलात 
आल्याचे दिसत नाही. १८७३ साळी झालेय 
पुस्तकाच्या तपासणीसाठी एक उपसमिती नेमली होती. 
तिने काही प्रादेशिक उपसमित्याही नेमल्या. त्यांतील 
मराठी भाषेतील पुस्तकांसंबंधी नेमलेल्या उपसमितीने 
पाश्चात्य शास्त्रीय विषयांवरील शब्द परभाप्रातून 
ल्हावे असे धोरण स्वीकारले आहे. ही सूचना 
१८९१ साली इंदुप्रकाशाने ( पु. ३० अं. ४१ ) 
मान्य केल्याचे दिसत. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर याचें 
या बादतीळ मत मात्र वरील घोरणापेक्षा वेगळे आहे. 
संस्कृत भाषेच्या संपन्न दाब्दसंपत्तीच्या आधारे परिभाषा 
बनविण्याचे काम सुलभ होऊ शकेल असे त्याचे म्हणणे 
आहे. 


कोणत्याही भाषेतील ग्रंथसंप 
दृष्टीने निरनिराळ्या विषयावर 
ग्रंथाधारे निर्मिती होत रा 
सतत होत राहिली म्हणजे 


्तीची वाढ होण्याच्या 
स्वतंत्र व इतर भाषेतील 
हिली पाहिजे. ग्रंथनिर्मिती 
शास्त्रीय विषयावरील परि- 
भाषेचा प्रश्न अधिकाधिक उलगडू लागेल, प्रारंभीच्या 
मराठी साहित्याचे अवलोकन केले म्हणजे लिहिता 
लिहिताच परिभाषा कशी सरावली याचा अंदाज 
घेता येतो. वैद्यक, रसायन, पदाथेविज्ञान इत्यादी 
शास्त्रातील प्रयोगसिद्ध संशोधनाने प्रत्ययास आलेले 
नेवे पर्याय - उदाहरणार्थ, वैद्यकातील शरीरांतर्गत अनेक 
विभाग, पदार्थविज्ञान व रसायनातीळ विविध द्रव्ये व 
गुणधर्म यासाठी इंग्रजीतील मळ परिभाषाच कायम 
ठेवावी लागली, परंतु शक्‍य तेथे संस्कृत व मराठीच्या 
डो. क़. मि, कुळकर्णी, पृ. २६७-२६९, 

डा. क्र. मि. कुळकर्णी, पृ. २७०. 


पहिली पन्नास बर्ष 


आधारे नवे पर्याय शब्दही तत्कालीन ग्रॅथकारांनी 
वापरलेले दिसतात. 


शिक्षणाचे-माध्यम व 
शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथनिर्मिती 
देशी भाषा हेच;शिक्षणाचे माध्यम म्हणून - स्त्रीका- 
रले तरच शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथाची निपज अधिक 
प्रमाणात होऊ दाकते, . कारण शास्त्रीय विषयावरील 
वाचनाची अभिरूची सर्वसामान्य वाचकांमध्ये 
सामान्यतः फार कमी असते; यामुळे विद्यापीठातून 
देशभाषांना माध्यम म्हणून स्थान लाभल्यावाचून 
शास्त्रीय वाड्याची निपज. देशी भाषांमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात होत नाही, असे म्हटल्यास ते चुकीचे 
ठरण्याचा संभव नाही. 


शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे हा प्रश्न शिक्षणाचे 
साधन म्हणून मराठी भाषेमध्ये पुस्तके तयार होऊ 
लागली त्यावेळी निर्माण झाला नव्हता. वस्तुतः 
१८४२ मध्ये टॉमस अस्किन पेरी हे बोड ऑफ 
एज्युकेशन या संस्थेचे अध्यक्ष झाल्यावरच माध्य- 
माचा प्रश्न तीव्रपणे जाणवू लागला. नंतर त्याचा 
निष्क्षं माध्यम इंग्रजी असावे असा करण्यात 
आला, याचा एक परिणाम असा दिसू लागतो की 
प्रारंभीच्या पन्नास वर्षापेक्षा नंतरच्या कालात 
शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथसंख्या बरीच घटलेली दिसते. 
१८७० साली मराठीला अधेचंद्र मिळाल्यानंतर दहा 
वर्षानंतर १८८० साली सरकारी शाळाखात्याने 
५ अनेंकविद्याविषयक ग्रंथमाले ' सारख्या मालांतून 
निरंनिराळ्या विद्वानांच्याकरबी शास्त्रीय विषयावर ग्रंथ 
लिहवून घेतले, या मालेत बाळाजी प्रभाकर मोडक, 
श्रीयुत नगरकर, श्रीयुत गोळे, श्री, कां. बा. मराठेया 
छेखकांनी भौतिक शास्त्रांपेकी सष्टिज्ञांन, रसायन, 
भूवर्णन, वनंस्पतिशाक्ञ अशा अनेक विष्रयावर । ग्रंथ 
लिहिळे, या काळामधोल शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथात 
जी परिभाष्रा स्वीकारली आहे तिच्या घडणीत प्रारं 
भीच्या काळातील प्रयत्नांचा उपयोग बर्‍याच प्रमाणात 
करून घेतल्याचे आढळते. यापुढील काळातील झास््रीय 
वाड्यय हे एक अत्यंत विस्तृत असे अभ्यासाचे सत 
आहे. त्याचा विचार प्रस्तुत लेखाच्या कल्षत होणे 
अशक्‍य आहे. प्रस्तुत विषयांचा समाराप करण्यापूर्वी 


एका महत्वाच्या गोष्टींचा निदैरां येथे अवश्य केरी- 
वयास पाहिजे, बाळाजी प्रभाकर मोडक या शास्त्रीय 
विष्रयांत ग्रंथलेखन करणाऱ्या एका लेखकाने निर- 
निराळ्या शास्त्रात जाणीवपूर्वक नवी परिभाषा निर्माण 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे, आपल्या ग्रंथातून व 
केव्हा त्यातील प्रस्तावनेतून मराठीत शास्त्रीय ग्रेंथ- 
निर्मितीची आवइयकता, त्यात जाणवणाऱ्या अडचणी, 
त्यांचे अंशतः निरसन कसे करावे यां संबंधी मार्गदर्शक 
ठरणारे उद्‌गार काढले आहेत. त्यामध्ये मराठीत 
उत्तरोत्तर शास्त्रीय ग्रंथनिर्मिती घटण्याचे कारणही 
दिग्दर्शित वेळे आहे. 


युनिव्हर्सिटीच्या स्थापनेपूर्वींच्या दोन पिढ्यांचे 
लेखन १८६७ पर्यंतच्या काढात समाविष्ट होऊ शकते. 
यापैकी जार्ज जव्हिस, बाळशांत्री जांभेकर, हरि 
केशवजी, डॉ. जॉने मॅकलनन ही पहिली पिढी, तर 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, महादेवशास्त्री पुराणिक, केरो 
लक्ष्मण छत्रे, नारायण दाजी, गोविंद नारायण ही 
दुसरी पिढी होय. शास्त्रीय विषयावर लेखन करणाऱ्या 
ग्रेथकारांमध्ये शिक्षक पेक्ाच्या व्यक्ती या काळात 
अधिक आढळतात, तर इतर कित्येक सरकारी कचेरीत 
काम करणाऱ्या अथवा सरकारी खात्याशी संभ्ेधित 
असलेल्या अथवा भाषांतरकार म्हणून मेजर कॅन्डी 
यांनी नेमलेल्या अशा व्यक्तीही आहेत. 


अर्वाचीन ब्रिटिश राजवटीते वावरणाऱ्या शास्त्री- 
वर्गावर पोर्बात्य व पाश्चिमात्य या दोन्ही विद्येचे संस्कार 
झाले होते. यामुळे शास्त्रीय परिभाषा घडवीत असताना 
त्यांना संस्कृत व इंग्रजी या दोन्ही माषांचे साहाय्य 
झाले. कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, महादेवशास्त्री पुराणिक 
इत्यादी लेखकांच्या लेखनात हे संस्कार स्पष्टपणे प्रगट 
झाले आहेत. पुण येथील पाठशाळेत भाषांतरकार 
तयार करण्याचे वर्गही मेजर कॅन्डी यांच्या देखरेखी- 
खाली चालू होते. यामधून * ट्रान्सठेशन एक्झिंबिरां- 
नसे २ नेमून त्यांच्याकरवी उपयुक्त इंग्रजी पुस्तकांची 
भाषांतरे करविण्याचे काम चाळू होते. परीक्षार्थी 
भाष्रांतरकारांची निवड परीक्षा घऊन केली जाई. 
मराठी, संस्कृत व इंग्रजी या तीनही भाषांचे ज्ञान 
भाषांतरकार म्हणून परीक्षा देऊ इच्छिणारांना असावे 
अश्नी स्पष्ट विचारसरणी या पांठीमागे असल्यांचे 


१३ 


नंबभारंत 


आंढळते. पारिभाषिक शब्दांची निर्मिती निरनिराळ्या 
देशी भाषातून व्हावी यासाठी मूळ इंग्रजीतील संज्ञेने 
नेमके काय अभिप्रेत होते हे लक्षात आले पाहिजे; मग 
स्वभाषेमथ्ये त्याचा त्जुंमा उतरविता येईल, मराठी- 
मध्ये कोणत्याही शास्त्रातील पारिमाषिक दाब्द बनवि- 
ताना ते शब्द बनविणारांना संस्कृत भाषेचे ज्ञान 
अवश्य आहे, प्रारंभीच्या काळातील अनेक ग्रेथ- 
कारांच्या ठिकाणी या भाषेचे प्रभुत्व असल्याचे लक्षात 
यते. 

शालेय गरजेतून निर्माण झालेल्या प्रयत्नाचे महत्व 
उत्तरकालीनांच्या लक्षात पूर्णपणे आल्याची साक्ष 
बाळाजी प्रभाकर मोडक यांनी केलेल्या ग्रंथनि्मितीतून 
ब त्यातील उद्‌गारातून पटते, बाळाजी प्रभाकर मोडक 
यांचे शास्रीय विषयावरील लेखन कोल्हापुरास राज- 
कुमारांना शास्त्रीयविषयाचे शिक्षण मराठीतून देत 
असताना झालेळे आहे, १८९५ नंतर दाभोळकर 
ग्रेथमालेसारख्या काही ग्रंथमालांनी शास्त्रीय वाड्यय- 
निर्मितीच्या बाबतीत केलेल्या प्रयत्नांपेक्षा त्यापूर्वीचे 
प्रयत्न विषयनिवेदनाच्या व्यापकतेच्या दृष्टीने प्राथमिक 
स्वरूपाचे बाटले, तथापि परिभाष।निर्मितीच्या बात्रतीत 
हे ग्रंथ आजही मागदशक ठरणारे आहेत. 


विद्यार्थीद्शेनंतर त्या त्या शास्त्रीय विषयासंब्रंधीचे 
कुतूहल जाग्रत राहील अद्या स्वरूपाची पुस्तके 
मराठीत त्यावेळी म्हणजे १८८० च्या आसपास प्रारंभी 
झाली त्यापेक्षा पुन्हा अधिक प्रमाणात निर्माण होत 
नव्हती. प्राथमिक शाळेत मराठीमध्ये शिक्षण घेतल्या- 
नंतर पुढे इंग्रजीतून अध्ययन करण्याचा प्रसंग 
आला म्हणजे त्या भाषेवर प्रभुत्व बेताचे असल्यान 
तेही ग्रंथ वाचले जात नाहीत; शिवाय परी 
भाषेतून साऱ्या विषयांचा अभ्यास करावयाचा म्हणजे 
विद्यार्थ्यावर बोजाही अधिक पडावयाचा, जनतेची 
या. विषयासंबरंधातील अभिरुची कायम रहावी, 
शास्त्रीय विषयाच्या अध्ययनाकडे दुलंक्ष होऊ नये; 
देशात भौतिक ज्ञानाचा अधिकाधिक प्रसार व्हावा या 
हेतूने बाळाजी प्रभाकर मोडक यानी ग्रंथरचना केली. 
१८६७ सालानेतरच्या प्रयत्नात त्यांचे शास्त्रीय ग्रंथ- 
लेखनाचे प्रयत्न, परिभाषा आणि विषयनिवेदन या 
दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. 


१४ 


अनुक्रमणिका 


- याभाग्रेचे शान असणे 


परिभाप्रेसंबंधी बा, प्र, मोडक यानी आपला जो 
अनुभव निवेदन केला आहे तो मराठी भांब्रेत शास्रीय 
विषयावर ग्रंथरचना करणारास आजही मार्गद्दीक 
ठरणार आहे. या दृष्टीने त्याचा उललेख येथे करणे 
अप्रशास्त ठरणार नाही, 

मराठीत शास्त्रीय विषयावर लिहिताना पारिभाषिक 
शब्दासंत्रंधी अडचण भासते. यामुळे कित्येक ठिकाणी 
मूळचे इंग्रजी शब्द कायम ठेवावे लागतात असा 
अनुभव त्यांनी निवेदन केला आहे, रसायन, पदार्थ- 
विशञान इत्यादी हिंदुस्थानात फारशा प्रगल्भ न झालेल्या 
शास्त्रात ही भड'चण तेव्हा अधिक भासे. देशात त्या 
त्या विषयांचा विचार व व्यवहार प्रसृत झाल्याखेरीज 
त्या संग्रेधीच्या संज्ञा निर्माण होणे शक्‍य नसते. अश्या 
प्रकारची परिस्थिती बऱ्याच भौतिक विज्ञानांच्या 
बाभतीत आपणाकडे झाली. मातृभाषेतून अधिकाधिक 
ग्रंथरचना होईल तेव्हाच परिभाषेचा प्रक्ष सुटेल, अश्या 


आशयाचे उद्गार मोडक यानी आपल्या ग्रेथातून 


ठिकठिकाणी काढले आहेत. मराठीतील परिभाषेच्या 
निमितीला संस्कृत भाषा 


1 फार मोठ्या प्रमाणात साहा- 
य्यक ठरते, हे लक्षात घेऊन तेव्हाच्या भाषांतर कर्त्यांना 
याभ न आवड्यक मानले जाई. परिभाप्रा 
निर्मितीच्या केबळ कृत्रिम प्रयत्नांनी कोणत्याही भाषेत 
शब्दसंपत्ती तयार होत नाही; ती परिभाषा रूढ व्हावी 
यासाठी त्या त्या भाषेत शास्रीय विषयावर ग्रेथस्चना 
व्हावी लागते. विद्यापीठाच्या शिक्षणाचे माध्यम 
इंग्रजी झाल्याबरोबर मराठीतील शास्त्रीय विषया- 
वरील ग्रेथर्चना घटू लागली, अलीकडे काही वर्षे पुणे 
विद्यापीठाने मराठीत शास्रीय विषयावर ग्रेथनिमिती 
करविळी, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेनेही शास्त्रीय 
विषयावर परिभाषा निर्माण करण्याचा एक उपक्रम 
केळा होता याचे एकीकरण ' शास्त्रीय परिभाषा कोश? 
या ग्रंथरूपाने आता प्रकाशात आले आहे. शास्त्रीय 
विषयांची परिभाषा निर्माण करताना सुलभता, सूच- 
कता, संक्षिप्तता, ' शब्द्रचनेचा साक्षेप या गोष्टी 
विशषत्त्वाने ध्यानात घ्याव्या लागतात; शास्त्रीय 
विषयांवर लिहिणारांना या क्षेत्रात मार्गददीक होतील 
अशा काही सूचना बाळाजी प्रभाकर मोडक यांनी 
आपल्या * रसायनशास्त्र, उत्तराध - भाग १? यातील 
प्रस्तावनेत दिल्या आहेत. 


पहिली पन्नास वर्षे 


परिभाषा निरमितीसंत्रंधाने बॉम्बे एज्युकेशन सोसाय- 
टीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात मराठी भाषेमध्ये परिभाषा 
तयार करताना संस्कृताचे साहाय्य ध्यावे अशी सुचना 
केळी आहे. परिभाषेत अ्थक्षमता आणि आटोपद्ीर- 
पणा यावा यासाठी सूचना वेळोवेळी पोषक ठरली 
असे अर्वाचीन मराठीतील प्रारेभीच्या सुमारे पन्नास 
वर्षातील ग्रेथनिर्मितीवरून दिसून येते, 

१८४९ साली एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधील विद्या- 
र्यांनी स्थापन केलेल्या मराठी ज्ञानप्रसारक सभेच्या 
वतीने जे निबंध वाचले जात त्यांचा संग्रह करणारे 'मराठी 
ज्ञानप्रसारक ? या नावाचे जे मासिक निघत असे 
त्यात शास्त्रीय विषयावर उदबोधक लेख आले आहेत 
आहेत याचा निदेश पूर्वार्धात केला आहे. या ज्ञान- 
प्रसारकात इंग्रजी व मराठो माध्यमासंब्रधी नित्रंघात 
इंग्रजीचे अनेक फायदे दिळे आहेत. जे विचार आपल्या 
देशात मूलतः उत्पन्न झालेळे नाहीत, ते प्रगट करण्यास 
कोणत्याही देशी भाषेस परभाष्रेचे साहाय्य ध्यावे 
लागते. मराठीतही शास्त्रीय परिभांषकरिता इंग्रजीच 
साहाय्य घ्यावे लागेल, व ते घ्यावे, असा एक विचार- 
प्रवाह या माध्यामासंत्रंधीच्या चर्चेत आढळतो., 
इंग्रजीची या व इतर दृष्टीने तरफदारी याच संदर्भात 
मराठी ज्ञानप्रसारकाने केली आहे. 

विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांच्या नित्रधमालेमध्ये 
: झाषांतर ? नामक निजधात पारिभाषिक राब्द कसे 
तयार करावेत आणि ते कसे असावेत या संत्रंधीचे 
धोरण व्यक्त झालेळे आहे भाषाशुद्धीच्या दृष्टीने परकीय 
शब्दांच्या नाण्याची टांकसाळ विष्णुशास्त्री यांना 
मराठीत येऊ द्यावयाची नव्हती, म्हणून शास्त्रीय 
संज्शिस उद्बोधक संस्कृत संज्ञा तयार व्हाव्यात असे मत 
त्यांनी ध्यक्त केळे, परकीय शाब्दांचा मराठीमध्ये होता 
होईल तो वापर न करण्याकडे शास्त्रीबुबांची प्रवृत्ती होती. 
परंतु शास्त्रीय परिभाष्रेच्या निर्मितीसंबंबात ते 
म्हणतात, * विचाराबरोबर भाषा उत्पन्न होते, असे 
असले तरी मराठीस हे शब्द सहज निर्माण करता 
येत नाहीत ? हेही त्यांना मान्य होते, परंतु याबाबतीत 
इंग्रजीची टांकसाळ कमी करावी, असा प्रभाव त्यांनी 
निर्माण केला. 


शास्त्रीय परिभाषेची निर्मिती, त्यातील अडचणी, 
शास्त्रीय ग्रेथनिमितीच्या भरती-ओहोटीची मीमांसा 
या संत्रंधीचे उद्बोधक विचार बाळाजी प्रभाकर मोडक 
यांनी आपल्या विविध शास्त्रीय विषयांवरील ग्रेंथ- 
निर्मिती व शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्न या दोहोंचे 
संत्रंध अत्यंत घनिष्ठ स्वरूपाचे आहेत हे त्यांनी प्रथम 
स्पष्टपणे मांडले. स्वभाषा हे शिक्षणाचे माथ्यम 
झाल्याखेरीज मरार्ठातील कछ्षास्रीय वाड्मयाच्या 
निर्मितीला उजाळा मिळणार नाही अक्या आडायाचे 


उद्गार त्यांनी काढले आहेत. ह 

शास्त्रीय वाड्य़याच्या या काळातील निर्मितीने 
जीवनातील नव्या मूल्यमापनास वराच मोठा हातभार 
लावला होता असे म्हणता येईल. ब्रिटिश राजवटीतील 
निरनिराळ्या संस्कारानी व साधनांनी तेव्हाच्या 
महाराष्ट्रात एक नवे मन्वंतर घडवून आणळे, कायदा, 
न्याय, दळणवळणाची साधने या निरनिराळ्या 
साधनांनी येथे एका नव्या बुद्धिवादाचे ब्रीज रोवले, 

पोर्वाय़ांच्या अध्यात्मप्रधान आणि ग्रेथप्रामाण्य 
मानणाऱ्या प्रश्रत्तीचे मूळच या नव्या संस्कारांनी 
खिळाखिळे केळे, द्यास्त्रीय वाड्याच्या निर्मितीने त्या 
काळात निर्माण होत असलेल्या वैचा रिक स्थित्यंतरास 
हातभार लावला. यात रोका नाही. तत्कालीन नव्या 
शिक्षणपद्धतीने भौतिकज्ञानाचे लोण येथपर्यंत आणून 
पोहोचवले. जुन्या पारंपरिक समजुती, आंधळी धर्म- 
श्रद्धा, रूढीग्रस्त विचारसरणी यांचे या नव्या 
सामाजिक परिवर्तनात निराकरण होऊ लागले होते. 
या विचार परिवर्तनास शास्त्रीय वाड्मयाचे अप्रत्यक्ष 
साहाय्य झाले. 

प्रथमतः शालेय शिक्षणाच्या गरजेतून निर्माणं 
झालेल्या या ग्रेंथनिर्मितीने प्रोढ अभिरुचीस प्रेरक असे 
वाडूमयही पुढे निर्माण केले. 

पाश्चाच्य देशांच्या मानाने आपल्या देशात क्षास्त्रीय 
विज्ञानाचे कुतूहल बरेच कमी आढळते. याचे एक 
मुख्य कारण म्हणज निरक्षर जनतेचे प्रमाण आपल्या 
येथे फार मोठे आहे; दुसर महत्त्वाचे कारण म्हणजे 
देशी भाष्रेतील या विषयावरील ग्रंथांचा अभाव हे 
होय. शिवाय शिक्षित वर्गामध्ये विज्ञानाचे जे कुतूहल 


१. मराठी ज्ञानप्रसार पु. ३, अंक. १०, प. २९३, 
२, मराठी ज्ञानप्रसारक पु. २, अंक १० प्र्ठ २०५-३११, ३२०. 


१५ 


नवभारत 


आढळते ते तृत्त करणारे ग्रेथ इंग्रजी भाष्रेतून त्यांना 
उपलब्ध होऊ राकतात, 

पाश्चाच्य देशांपैकी अनेक देशांतील विद्यापीठातून 
शिक्षणाचे माध्यम देशी भाषा हेच असल्याचे आढळते. 
यामुळे त्या विषयावर देशी भाषांतून ग्रेंथानिमिती होत 
असेत. विद्यार्थ्यांची अभिर्ची देखील या ग्रेथांमुळे 
आपोआप तयार होत जाते. विद्यार्थी आणि नागरिक 
यांच्या मागणीमुळे शास्त्रीय विषयावरील प्रोढ खरू- 
पाची ग्रंथरचनाही अधिकाधिक होत जाते; या 
प्रकास्च्या ग्रंथस्चनेचे प्रमाण पाश्चात्य देशात फार 
मोठे आहे. येथीळ निरनिराळ्या देशीभाषेतून शास्त्रीय 
वाड्यय़ाची निर्मिती कमी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 
परकीय भाषेतून शिक्षणप्रसार हेंच होय. विद्यार्थ्यांची 
अभिरुची तो विषय इंग्रजीतून वाचण्याच्या दृष्टीने 
तयार झालेळी असे, यामुळे स्वभाषेतून लिहिलेल्या 
अथांस त्यांचेकडून मागणी नाही. प्रोढ जनता 
बहुजनसमाज शास्त्रीय वाड्मय वाचण्याइतकी सुबुद्ध 
झाळेळी नाही, यामुळे कोणत्याही बाजूने शास्त्रीय 
वाड्ययाची मागणी वाढण्यास अनुकूल वातावरण नाही. 

देशीभाषा हे शिक्षणाचे माध्यम बनले तर शास्त्रीय 
विषय स्वभाषेतून वाचणारा विद्यार्थी वर्ग व उच्च 
ज्ञानाभिरूची आपोभाप तयार होईल. स्वमाघेतून 
लिहिलेल्या शास्त्रीय वाड्मयाचा वाचकवर्गही उत्तरो- 
त्तर वाढत जाईल. 


सुंबई विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर विविध 
कलाप्रमाणे शास्रांचे अध्ययन व अध्य़ापन या दोहोस 
महत्त्व प्रात्त झाले, जेव्हा या विषयांचे अध्यवन व 
अध्यापन देशी भाषांतून होत असे, त्यावेळी विद्या- 
थ्यींना मार्गद्शोक होतील अश्ा स्वरूपाची शास्त्रीय 
विषयावरील ग्रंथर्चनाही झाली; पुढे देशीभापा विरुद्ध 
परभाषा यांचे माथ्यमात्राबत जे दृंद्र झाले त्यात देशी 
भाषांची पीछेहाट झाली, उच्च शिक्षण इंग्रजीतून 
होऊ लागले, विद्यार्थ्याकडूनही देशी भाषांतील ग्रंथांची 
मागणी मंदावली. त्यामुळे पहिल्या पन्नास वर्षातील 
शास्त्रीय विषयांवरील ग्रंथाची संख्या घटली, १८८० 
नेतर शास्त्रीय विषयावर जी ग्रंथरचना झाली तिळा 
पूर्वी इतके बाचक लाभले नाहीत. 

गेल्या १०-२० वर्षात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने 
वेळोबेळी अनेक शास्त्रांतीळ परिभाषा निर्माण कर- 


१६ 


अनुक्रमणिका 


ण्याच! प्रमत्न केळा, व त्या सिद्धही केल्या आहेत. 
या निरनिराळ्या पुखिका आता ' शास्त्रीय परि- 
भाषाकोश ? या रूपाने प्रसिद्ध झाल्या आहेत. परंतु 
असे केंबळ परिभाषा निर्मितीचे प्रयत्न होऊनही जो 
पर्यन्त ती परिभाषा ग्रंथांतून वेगवेगळ्या विषयांच्या 
विवरणात रुजत नाही, तोपर्यन्त तिचे अपरिचितत्व 
कायम राहणार, हे स्पष्ट आहे. 


अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र शासनाच्या 
सामान्य प्रशासन विभागाने सव विद्यापीठाकरिता 
एकरूप अश्षी वैज्ञानिक ब तांत्रिक शब्दावली तयार 
करण्याची एक योजना तयार केली आहे. या योजनेस 
अनुसरून ' काही विद्यापीठांनी परिभाष्रा निर्मितीचे 
प्रयत्न सुरू केळे आहेत, असे दिसून येते, या कार्या- 
साठी महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलल्या समितीवर 
पुणे, मुंबई या विद्यापीठांनी आपापले प्रतिनिधी 
पाठविळे आहेत, या कामाला प्रारंभ होण्यापूर्वी 
पुण विद्यापीठाने स्वतंत्रपेण यासाठी एक समिती नेमून 
विविध शास्त्रीय विषयावर परिभाषा निर्माण करण्याचे 
प्रयत्न केळे होते. त्यात गणितशास्त्र, रसायनक्यास्त्र 
तकॅशास्त्र, मानसशास्त्र इत्यादी अनेक शास्त्रांचा 
अंतर्भाव झाला आहे. आता महाराष्ट्र शासनाच्यातर्फे 
हे कार्य चाढू असल्यामुळे पुणे विद्यापीठाने आपले 
कार्य स्थगित केळे आहे. 


शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा हे असावे असा 
विचार आता सर्वमान्य झाला आहे. परंतु अद्यापही 
शास्त्रीय विषयांवरील ग्रंथरचना मोठ्या प्रमाणात 
होऊ लागलेली नाही. उच्च शिक्षणात ज्या ज्या विद्या- 
पीठात शास्त्रीय विषय मराठीतून छ्षिकविण्याचा 
प्रश्न निर्माण होतो, तेथे परिमाबेची अडचण अजूनही 
भासते, परिभाष्रेच्या निर्मितीच्या आणि वापराच्या 
बाबतीत ऐक्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न कसोशीने 
व्हावयाचा असेल, तर त्या त्या भाषेत शास्रीय 
विषयावर ग्रंथ-निर्मिती हाच एक महत्त्वाचा उपाय 
आहे, 
रि उुरोपातीळ शास्त्रीय बाडूमयाच्या 
शिक्षणाचे माध्यम तेथे स्वमाषा अ 
कारण होय. प्रायोगिक साधनांची 
या गोष्टी पाश्चात्य देशातील शास्त्र 


भरभराटीला 
हि, हेच मुख्य 
संपन्नता, समृद्धी 
औय विषयावरील 


"करखगघलचिघजसज) 


पहिली पन्नास वर्षे 


ग्रेथनिमितीस साहाय्यक ठरल्या. ग्रंथस्चनेची दीघ 
परंपरा तेथे निर्माण झाल्याने परिभाप्रेची अडचण 
आपोआप दूर झाली. 

ब्रिटिश राजवटीच्या काळात ज्या विद्वानास आंतर- 
राष्ट्रीय मान्यता मिळवावयाची ते लेखक आपले लेखन 
इंग्रजीतून करीत, जोपर्यंत देशीभाषांना विद्यापीठाच्या 
कक्षेत माध्यम म्हणून स्थान होते, तोपयत शास्त्रीय 
विषयांवरील ग्रेथस्चनेस जोरदार प्रेरणा मिळाली, पुढे 
हे प्रमाण घटले, या प्रयत्नांचे बीजही लोपळे, स्वराज्य- 
प्राप्तीनंतर पुनश्च माध्यमाच्या प्रश्नाळा महत्तव मिळाले, 
पुन्हा एकदा शास्रीय वाडायाला पोषक ठरणारी 
पार्श्वभूमी निर्माण झाली. 

१८२३ नंतरच्या काळात प्रारंभी विद्यार्थ्यास उप- 
युक्त असे शालेय स्वरूपाचे व नंतर प्रोढ अभिरुचीस 
पूरक असे शास्त्रीय विषयावरील वाडूमय निपजले, 
६ दिग्दर्शन, ' “ ज्ञानदर्शन ' यासारखी शास्त्रीय 
विषयांना वाहून घेणारी मासिकेही प्रारंभी निपजली, या 
प्रयत्नांनी तयार केळेळी परिभाप्राविषयक भूमिका 
आजही मराठीतील शास्त्रीय बाड्मयाला प्रेफ व 
मार्गदर्शक ठरणारी आहे. 

झाळाखात्याच्या शिक्षकवर्गाकरिता नेमलेल्या 
परीक्षातून पुढे काही भौतिक विज्ञानांना मराठीतून वाव 
मिळाला. परंतु या विद्याथ्यौना ते विषय मराठीतून 
उत्तमरीतीने शिकवू शकतील अशा शिक्षकांची नेहमी 
वाण भासत असे. पब्लिक साव्ह्स सर्टिफिकेटच्या 
परीक्षा दिंढेल्या विद्यार्थ्यांना या भौतिक विषयांचा 
गंघही नसे. शिक्षणख्ात्यात पब्लिक सव्हिसच्या परीक्षास 
हे विषय ठेवल्याखरीज शिक्षणात खरी सुधारणा होणार 
नाही, ब युरोप, अमेरिका इत्यादी राष्ट्रांनी मिळविलेली 
मान्यताही हिंदुस्थानास मिळणार नाही, अशा आरा- 
याचे उद्गार बाळाजी प्रभाकर मोडक यानी आपल्या 
८ पदार्थविज्ञानश्शांस्त्र - पूर्वीध ? या पुस्तकाच्या 
प्रस्तावनेत १८८१ साळी काढले आहेत. 

जगातील उंपलब्ध॑ ज्ञान आपल्या भाष्रेतून देण्याचे 
सामथ्ये स्वमाप्रेत उत्पन्न करणे हे राष्ट्रीय शिक्षणाचे 


न. भा. २३ 


एक महत्त्वाचे कार्य आहे, उच्चशिक्षित विद्यार्थ्यांची 
अभिरुची ललित वाडू्मयाच्या शाखेत प्रोढ 
होते. त्या संबंधीचे भरपूर वाड्मय त्या त्या 
भाष्रेत त्याना उपलब्ध असते. शास्त्रीय विषय पर- 
भाषेतून शिकल्यामुळे त्यासंज्रंधीची गोडीही उत्पन्न 
होत नाही; ज्यांना उत्पन्न होईल त्यास परभाषेतील 
ग्रंथातूनच ती पुरवावी लागते, ही प्रतिकूल परिस्थिती 
बदलण्यासाठी इंग्रजीसारवी मराठी हायस्कुले काढून 
त्यात इंग्रजीस दुय्यम मह्त्व द्यावे. इतिहास, 
भूगोल, पदार्थविज्ञान, रसायन इत्यादी विषय मराठी- 
तून शिकवावे म्हणजे थोडक्या अवधीत शिक्षण होईल, 
व इंग्रजीचे अज्ञान नसल्यामुळे नोकरीपेशा, उद्योग- 
धंदे यातील प्रतिष्ठाही कमी होण्याचा संभव नाही. 
दुय्यम शिक्षण मराठीतून दिले म्हणजे उच्च शिक्षणा- 
तही स्वमाप्रेचा प्रवेश होऊन ज्ञानाभिरुची अधिका- 
धिक्र प्रगल्म होईल, द्रव्य आणि बुद्धीचे सामथ्ये 
अवास्तव खर्ची घाळूनही किल्येकांना विद्येचा लाभ 
घेता येत नाही, यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या अडचणीने 
वाचनाभिरचीस आळा पडतो आणि ग्रेथनिर्मितीस 
प्रतिकूलता उत्पन्न होते. असे उद्‌गार बाळाजी प्रभाकर 
मोडक यांनी “ पदार्थ विज्ञान-शास्त्राची मूलतत्त्वे ” 
५ उष्णता ? पु. ५, (इ. स. १९००) या ठिकाणी 
काढले आहेत. 

शास्रीय ज्ञानाचा प्रसार व त्यासाठी परिभाषेची 
निर्मिती यासाठी कोणत्याही राष्ट्रात एकभाष्रिकत्व 
आवदयक्र ठरते. यात देशी माषेतून शिक्षण ही 
शैक्षणिक उन्नतीची पहिली पायरी आहे. देशी भाषांतून, 
मराठीतून शास्त्रीय श्ञानाचा प्रसार व्हावा यासाठी 
मराठी माध्यमाचा पुरस्कार करणारे विद्यापीठ हवे. 
केवळ भाषामिंमानासव रचलेल्या ग्रंथांचे भरपूर 
वाचन व्हावयाचे तर मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेला 
विद्यार्थीवर्ग निर्माण होणे आवइयक आहे. 

अक्षया रीतीने शास्त्रीय वाड्याची परंपरा . जग- 
विण्यास देशी भाषेतून शिक्षण हाच एक प्रभाबी मार्ग 
आहे. 


प्रा. भास्कर गिरधारी 


केशवसुतांच्या 
भूमिका 


खऱ्या कवतितून साकार होणाऱ्या अनुभवाचे 
स्वरूप काव्यात्म असते. अनन्यसाधारण वा अलौकिक 
असते. कवितेची अथवा कोणत्याही कलाकृतीची 
व्याख्या करावयाची झाल्यास 010100 1]71)0॥- 
९1108 केंबळ या दोन शब्दातही करता येईल. 

कवितेत अनुभव साकार केलेला असतो. अर्थातच 
हा अनुभव अनेक घटकांचा (व त्यांच्या विशिष्ट 
-कमी जास्त प्रमाणांसह ) बनलेला असतो. विचार, 
संवेदना, भावना हे त्या अनुभवातील सहज लक्षात 
येणारे दोन महत्त्वाचे घटक, 

प्रस्तुत ठिकाणी केशवपुतांच्या कवितेतील वैचा रिक- 
तेचा शोध घ्यावयाचा आहे. म्हणून काव्यानुभवाचे 
हे स्वरूप विशद करणे प्रारंभी मला महत्त्वाचे वाटले, 

ज्या अनुभबामध्ये ' बिचार ! या घटकाला प्राधान्य 
असते, त्या प्रकारच्या अनुभवाला साकार करणारी 
कविता; जिला स्थूळ मानाने वैचारिक कविता आपणास 
म्हणता येइल, ज्या पद्धतीने काव्यानुभवातील घटकांचा 
सुटा विचार विवेचन करीत असताना केला जातो. 
अर्थातच्‌ तसे ( सुटे-अल्ग ) स्वरूप अनुभवातील 
घटकांचे असत नाही, अनुभवातील घटक एकजीव 
"एकात्म असतात, अनुभवाच्या होणाऱ्या जाणिवेच्या 
आधारानेच विचारानुभव ( वैचारिक कविता ) वा 
भावानुभव ( भाव-कविता ) हे आपणास सांगता 
ये 


20 


कावत 


केशवसुत हे मराठी अर्वाचीन कवितेचे जनक- 
कुलगुरु £ त्यांच्या कवितेचा अनेक दृष्टीने विचार केला 
गेढा आणि केला जात आहे. 

मराठी कवितेतील वैचारिकतेच्या परंपरेकडे 
पाहिल्यास त्याही बात्रतीत केशवसुतांची कविता 
वैशिष्ट्यपू्णच ठरते. अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूण असलेळी 
केशवसुतांची कविता ' वैचारिक कविता ? म्हणून 


गील वैचारिकता 


देखील श्रेष्ठ दर्जाची ( समृद्ध ) ठरते. मराठीत खऱ्या 
अर्थाने जिल वैचारिक कजिता म्हणता येईल तिची 
वानवाच जाणवते, या दृष्टीने प्रस्तुत ठिकाणी केदव- 
सुतांच्या कवितेतील वेचा रिकतेवर लक्ष केंद्रित करावयाचे 
आहे. 
कालसापेक्ष गुणधर्म 

“ केशवसुत ' हे कविमन ज्या विशिष्ट काळात 
बावरत होते; त्या काळातील सामाजिक, वैचारिक 
जाणिवाने त्यांच्या अनुभवविश्वाचे महत्त्वाचे अंग 
व्यापलेळे दिसून येईल, आणि तसे होणेही साहजिक 
आहे. केशवसुतांच्या कवितेतील वैचारिकता, सामाजिक 
जाणिवा यामागे हेच संस्कारित मन होते. जीवनातील 
विविध सोंदर्याचा आणि सामर्थ्याचा थ्यासच या 
मनाला भारावून टाकीत होता. 

तत्कालीन महाराष्टर-जीवन अनेकदृष्टीने त्याला 
कारणीभूत असल्याचे केशवसुतांच्या कवितेच्या 
स्वरूपाकडे पाहूनच म्हणता येते. अनेक दृष्टीने संपूर्ण 
समाजातील वातावरण तत्त होते. सगळीकडे प्रमोक्ष 
आव्हान-उपासना त्यागाचीच भाषा | टिळक, 
आगरकर, हरि नारायण यांनी आपापल्या क्षेत्रात जे 
कार्य केले तेच केशवसुतांनी कवितेच्या क्षेत्रात केळे 
असे आढळेळ, कारण हा गुणधम त्या कालाचाच. त्या 
विशिष्ट काललंडाचाच होता, या नव्या दिशेने काव्य- 
लेखन करण्याचा थोडाबहुत; भलाबुरा प्रयत्न केशव- 
झुतांच्या पूर्वीही होत होता- नाही असे नाही, परंतु 
त्यांना नेमकी दिशाच गवसत नव्हती. ह्या प्रयत्नांचे 
स्वर्प काहीसे चाचपडण्याचेच होते असे म्हणता 
येईल. केशवसुतांनी हेच कार्य केठे; जे अनिश्चित, 
असंघटित, क्षीण होते त्याला निश्चित, संघटित केले; 
सामथ्य ॥दुळ, नवीन दिशा प्राप्त करून दिली. 

* फोले पाखडिता तुम्ही 


वि दि निवडितो ते सत्व आम्ही निके ! 
-हे पटवून दिले, 


शट 


अनुक्रमणिका 


कैशंबसुतांच्या कबितेतीळ वैचारिकता 


असे असूनही केशवसुतांनी लिहिलेल्या साऱ्याच 
कविता कलादृष्ट्या भ्रष्ठ आहेत असे म्हणता येत नाही. 
कलादृष्ट्या सरस व नीरस दोन्हीही प्रकारच्या कविता 
केशवसुतांनी लिहिल्या. केशवसुतांनाही प्राथमिक 
अवस्था होती. विशिष्ट अवधीनेतर लिहिलेल्या कवि- 
ताच श्रेष्ठ ठरल्या. त्यासाठी काही काळ जावा लागला. 
अनुभवाच्या आधाराने जीवनाकडे पहाण्याचा खास 
केशवसुतांचा जो दृष्टिकोन आहे तो नंतरच प्रगट 
झाला, 

“ चतकोरीने मला न सुख 
खादाड असे माझी भूक 

-हीच त्यांची जीवन लालसा. या नव्या युगाचे चिंतन 
( काहीसे प्रगट का होईना ) पण त्यांनी केळे होते. 
त्यांच्या कवितेत वैयक्तिक जाणिवा अथवा आत्मपरता 
असली तरी केशवसुतांनी केवळ स्वतःच्याच जीवनाचा 
विचार केला होता असे म्हणता येत नाही. 


अखिळ मानवजातीचा-समाजाचा-त्यांच्या उद्घा- 
राचा एका ध्येयनिष्ठस्वर्पात केशवसुतांनी विचार केला 
होता, एकीकडे समाजविप्रयक जाणिवांचा तर दुसरी- 
कडे 1१01181110181) चा परिणाम केशवसुतांच्या 
वृत्तीवर झाला होता. या वृत्तींनी घडविळेळे कविमन 
स्वाभाविकपणे मानवीजीवनविषयक चिंतनात गढून 
गेल्याचे आढळले. एवढेच नव्हे तर गूढ अनुभूतींचा 
स्वीकार करणे हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा महत्त्वाचा 
धर्म ठरला. यातूनच त्यानी चिंतनिकांना जन्म दिला 
आहे. आक्यावादी आणि निराद्यावादी या दोन्हीही 
प्रकारच्या प्रत्रत्तीमधून केशवसुतांचे गूढगुंजन जन्माला 
आले. तथापि या भिन्न प्रवृत्ती देखील केशवसुतांच्या 
एकसंध व्यक्तिमत्त्वाचेच दर्शन घडवितात. त्यांची 
अनुभव घेण्याची विशिष्ट पद्धती तिच्यात झालेला 
बदल हीच केशवसुतांच्या कवितेची क्रांती. कवितेतून 
साकार झालेल्या त्यांच्या जीवनविषयक जाणिवा या 
खास त्यांच्या बनल्या होत्या, जीवनाला संघटित 
स्वरूपात साकार करणारी त्यांची काव्यानुभूती आहे. 


केशवसुतांच्या चिंतनाचे स्वरूप 

: झपूर्झा ', 'म्हातारी >, 'आमुचा पेला दुःवाचा*, 
“कोणीकडून कोणीकडे? ! 'कुठे जाशी तू' या कवितांचा 
उलेख वरील संदर्भात करता येईल, 


मानवी जीवनविषयक मूलभूत प्रश्नांचा विचार 
केशवसुत या कबितातून करीत असल्याचे दिसून येते, 
जीवनातीळ विविधतेचा, त्यांतील चिरंतन'त्वा*चा, 
जन्ममरणापलीकडील मनुष्याच्या अवस्थेचा शोध 
केशवसुतांची कविता धत असल्याचे दिसते. केशव- 
सुतांच्या संमिश्रभावांना साकार करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वात 
हे सारे सामावळे जाऊ शकते. 

जीवित मिथ्या नसून ते झागडण्यासाठीच आहे हे 
ह्यांनी पुरते ओळखले होते. 

* नाही स्वमन न भास वा बुडबुडा : 

जीवित साचे असे 

या जीवनात * तम अल्प युतिबहु ? असे त्यांना 
वाटे. मात्र त्यांची वृत्ती सतत विकासोन्मुख असल्याचे 
लक्षात येते; त्यामुळेच जीवनविषयक कारण्यपूर्ण; 
अगतिक अशी भावनिक प्रक्रिया त्यांच्या कवितेतून 
जाणवते : 


“ झिजवित नित्य जिणे तयांना आहे का मरणे ! 


-अतेही ते म्हणतात. मानवी प्रश्वत्तीच्या झगडण्या- 
नेच ती अमर होते. “ काट्यावाचून गुलाब नाही? 
या साऱ्या महत्त्वाच्या जाणिवा त्यांच्या व्यक्तित्वाला 
अनुकूळ आहेत. जीवनाकडे वा जगाकडे पहाण्याची 
हीच दृष्टी त्यांच्या अनेक कवितांतून दिसून येते, 


“ अस्मदीय हृदयी ठरलें । 
की जग हे दुःखे भरले ' ( भंग ) 
£ काळोखाच्या जगामधे या । 
मृत आशांच्या चिता वरुनिया * 
* वाटे नाटक शोकसंकुल 
असे जीवित्व हे याजला ? (नैक्रत्येकडला वारा) 
“ आमुचा पेला दुःखाचा ? 
डोळे मिड़नी प्यायाचा ( पद्यपाक्ते ) 
५ मीहि कशाला येथ रहावे? 
कायं असे ज्या मी चिकटावे ( वातचक्र ) 
* तिमिरी आम्ही नित्य रडणे, 
विवंचनांतचि जिणे रखडणे ( फुलपावरास) 
दुःखद-ब्यथा-वेदनांनां साकार करणाऱ्या चिंतन-विचार- 
गर्भ जाणिवा विविध पातळ्यावरून कलापूण रूपानेच 
प्रकट झाल्या आहेत. 


१९ 


नर्वेभारते 


$ सुनीत *हा काव्य. प्रकार याच चिंतनपरंपरेतून 
आलेला आहे. केशवसुतांनी “ सुनीत २ लिहिळे ही 
गोष्टही मोठी सूचक म्हणावी लागेल. केशवसुतांच्या 
प्रतिभेल्य अनुकूळ म्हणूनच * सुनीत ? आलेळे आहे. 
त्यांची मनोवृत्ती चिंतनगर्भ. व अंतःकरण विलक्षण 
संवेदनाक्षम. असल्याचे दिसून येते. त्यांच्या या 
चिंतनाची आविष्कृती काव्यमय असल्यामुळेच केशव- 
सुतांची कवीची. भूमिका अत्राधित राहिली, आणि 
कविताही मराठीतील श्रेष्ठ दर्जाची वैचारिक कविता ठरू 
दाकली, या मराठीतील चिंतक कवीच्या चिंतनाचे 
विषय अव्यक्त अरूप अश्या आतमतत्त्वाचा साक्षात्कार 
घडविणारे आहेत. स्वानुभूती, आत्मप्रचीती या मागे 
असल्यामुळे रसरशीत, अस्सल व जिवंत जीबनानु- 
भवाला केशवसुत यशस्वीपणे साकार करू शकले, 


म्हणूनच मराठी साहित्यात त्यांच्या चिंतनिका मौलिक 
ठरतात. 


तो मज गमले विभूति माझी 
स्फुरत पसरली विश्वामाजी 
दिक्ालासहि अतीत झालो 
उगमी विलयी अनंत उरलो 
विसरुन गेलो अखिल भेदा ( सतारीचे बोल ) 
येथे केशवसुत साकार करतात विभूतिमत्वाच्यां 
उत्कट जाणिवेला आणि आत्मतत्त्वाच्या प्रतीतीला ! 
त्याचा नुसता ओझरता स्पर्शही केशवसुतांनां पुरेसा 
होतो. लगेच ते अंतःकरणातील. भद विसरतात आणि 
अद्वेत पटते. ह्याच ठिकाणी निठ्द्वावस्थेळा साकार 
करणारा श्रेषठ-कळात्मक विचारानुभब साक्षात होतो. 
€ झवूर्झा ? ह्या त्यांच्या सर्वश्रेष्ठ कवितितही ( चिंतनिके- 
तही ) एका गूढ जाणिवेच्या स्पंदनाला त्यांनी शब्दबद्ध 
केळेळे आहे. सुखदुःख निरपेक्ष दद्वातीत अवस्था 
चित्रित करण्याचा केशवसुतांचा झपूर्झा ही कविता 
एक महान यशस्वी प्रयोग आहे असे म्हणावे लागेल, 
* क्षणात नाहिसे होणारे दिव्यभास या कवितेत भम्न 
तन्मयतेच सुंदर चित्र केशवसुतांनी चित्रित केळे आहे, 
बैचारिकतेची बिबिध रूपे 
केशवसुंतोंच्या गाणाऱ्या साऱ्याच चिंतनिका; 
त्यातील चिंतनाचा, विचारांचा आविष्कार भावनामय 
आहे. आणि म्हणून त्या विचारांना विंचारानुभव * तव? 
म्रात्त होते. अशा प्रकारच्या कविता मोजक्या असल्या 


१ 


तरी कबी म्हणून केशवसुतांचे. मोठेपण सिद्ध करण्यास 
पुरशा होतात, त्यांच्या या कवितांना अनेक परिमाणे 
ढाभतात. म्हणून त्याचे भिन्न मिन्ञ अर्थ लावले 
गेल्याचे दिसून येते. त्यात कुठेही विचारांचे प्रतिपादन 
गय्र'8101 नाही, तर सतत चिंतनाने अनु- 
भवले तेच साकार झालेले दिसते. 


इंग्रजी अथवा अन्य भाष्रेतीळ काब्यवाचनातून 
जन्मलेल्या आत्मपरतेला केशवसुतांनी आत्मसात केले, 
खास मराठी परंपरेशी जुळविळे, कलावंताच्या अनु- 
भवाचे संघटन करणारे तत्त्व त्या विशिष्ट काळाच्या 
आणि विशिष्ट व्यक्तीच्या विद्वेषातून निर्माण होत 
असते, अर्थातच केशवसुतही या नियमाला अपवाद 
नाहीत. 

केशवभुतांनी सामाजिक क्रांतीच्या व राष्ट्रीयत्वाच्या 
भावनेतून उत्स्फूतंपणे लिहिळेल्याही काही कविता आहेत. 
मात्र त्यांच्या या प्रकारच्या कविता म्हणज तत्कालीन 
सामाजिक व वैचारिक प्रबोधनाची उत्कट अभिव्यक्ती 
आहे. या संदमीतच “ केशवसुतांनी मराठी कवतिळा 
सामाजिक आडायाची अपरिहार्य घेठक मिळवून 
दिली, > हे विधान केळे जाते. यात * ठुतारी २* नवा 
शिपाई * “ स्फूर्ति ? इत्यादी कवितांचा समावेश 
होतो, पणे केशवसृतांचे खरे सामथ्ये तुतारी वा तत्सम 
अन्य कवितात नाही. त्यांची ही सामाजिक म्हटली 
जाणारी कविता भिन्न प्रकारची ठरते. केवळ सामाजिक 
विषयापुरतीच मर्यादित स्वरूपाची ती रहाते. याचे 
कारण तत्कार्लीन सामाजिक जीवनात आढळणाऱ्या 
रूढी, जुलम, अन्याय इत्यादी विषयांवर ती स्थिर 
आहे. समाजदोपांवर हल्ला करण्याचा प्रमत्न इथे 
अगदी स्पष्टपणे दिसून येतो. उदा ०:- 


र ब्राहमण नाही, हिन्दु, नाही, न मी एक पंथाचा, 
तेच पतित की जे आखडिती प्रदेश साकल्याचा ? 
* देव-दानवां नरे निर्मिळे हे मत लोका कबळूं द्या. ? 
प बंडाचा तो झेंडा उभवुनि घामधूम जिकडे तिकडे 
उडबुनि देऊनि जुल्माचे या करूं पहा तुकडे तुकडे ? 
नेमकी हीच केशवसुतांची प्रशरत्ती-भूमिका-कला- 
बिधातक ठरली, समाजातील बिषमतेचा तीन्न निषेध 
मांडणारे सुधारणावादी विचार ते ठरतात, त्यांनी फुंक- 
ण्यासाठी “ तुतारी'च का घेतली ! कारण हेच की 


केशवसुतांच्या कवितेतीळ वैचारिकता 


तिच्या तालावर रणगीत गाता येत होते, केशवसुतांच्या 
ह्यासारख्या कवितात सूचकता कमी होते; सुक्ष्मतेचा 
अभाव जाणवतो आशायाणऐवजी विषय आणि तोही 
अभिधारुपांतच प्रगट होतो. ' अन्त्यजञाचा प्रश्न 
अथवा ' मजूरावर उपासमारीची वेळ ? या कविताही 
गद्याच्याच पातळीवर गेल्याचे दिसून येते. या गद्य- 
प्रायवा असलेल्या केशवसुतांच्या कविता ' प्रेयस्‌ * 
वाटल्या तरी नक्कीच त्या ' भ्रयस ? नाहीत. आगरकर; 
टिळकांच्याच विचारांचा साक्षात्कार त्यांच्या या स्फूर्ती- 
गानातन होतो. 'या कवितांना कलात्मक पातळी न 
लाभता पातळी लाभते वक्‍्तृत्वाचीच ! इथे गद्य 
अनुभूती गग्गरूपातच अभिव्यक्त होताना द्सिते 


', यापेक्षा मराठी वैचारिक कवितेच्या एका वेगळ्या 
चैशिष्ट्यांवर' प्रकार टाकणारी कविता केशवसुतांनी 
लिहिली आहे. त्यांची काब्यञिषयकर स्वतःच्या जाणि- 
बांना मूत करणारी विशेष लक्षणीय ठरते ती कविता | 
केदाबसुतांच्या अनुभूतीचे एक महत्त्वपूणे अंगं त्यात 
आढळते; साहित्याची अथवा कवितेची चर्चा कविते- 
तून ते करीत नाहीत. काव्य-शास्त्र त्यांना मांडावयाचे 
नव्हते. ( * त्री' कवींच्या सारखी ती कविता नव्हे. ) 
या कवितांची जातच निराळी आहें. 

तो काळच असा होता की त्याकाळात काव्य हा 
वाड्मयप्रकार सामान्य दर्जाचा मानला जाई. महत्त्व 
दिले जात होते ते गद्याला, नित्रंधालाच ! तिथे खरो- 
खरीच कतब्रींची आणि रसिकांचीच उणीव भासत होती. 

अश्गावेळी केशवसुतांनी कवितेची मूल्ये, कवितेकडे 
पहाण्याची त्यांची खास दृष्टी, काव्यानुभूती कविते- 
तूनच मांडली. या वाडूमयप्रकाराची बेगळीक आणि 
ओळख पटविण्याचाच त्यांचा हा प्रयत्न होता असे 
म्हणता येईल. अर्थात्‌ यांतून त्यांना नुसते विचार 


गावे एवढेच अभिप्रेत नव्हते तर ती त्यांची स्वानुभूती 
होती. म्हणूनच ते- 
अशी असावी कविता फिरून 
तशी नसावी कविता म्हणून 
सांगावया कोण तुम्ही कर्वीला 
आहात मोठे १ पुसतो तुम्हाला ' 
-असे म्हणतात. ' कवीस सोडा कविते बरोबरी ? हेच 
त्यांच्या दृष्टीने खरे ! 

केशवसुतांचा खऱ्या कवीचा पिंड लक्षात घेता हे 
* नवकांब्य समथन? नसून ही भूमिका नंवकाव्य 
निर्मात्याची होती असे निश्चितपणे त्यांच्या काव्यविषयक 
कवितेच्या स्वरूपावरून म्हणता येईल. त्यातूनच त्यांचे 
हे काब्यश्रितन स्फुरलेळे आहे. त्यांच्या अनुभूतीचाच 
तो अपरिहार्य भाग होता. एका महान्‌ कलावंताची 
ती प्रामाणिक तळमळ होती. 

“बरी? कवींच्या सारले भारदस्त आणि तर्कनिष्ठ 
भांष्रेत केशवसुत आपल्या काव्यविषयक कल्पनांचा 
आढावा घेत नाहीत. त्यांच्या मानसिक प्रक्रिया व्यक्त 
करणाऱ्या या कविता अनन्यसाधारण ठरतात, मराठीत 
तरी त्याला तोड नाही, असे म्हटल्यास वावगे वाढू 
नये. 

तातपर्य, केशवसुतांच्या कवितत अवतरलेली वैचारि- 
कता आगन्तुक नाही. ती श्रेष्ठ दर्जांची वैचारिक 
कविता ठरू दाकते, भावानुभव आणि विचारानुभव 
या. दोन अनुभवघटकांपेकी दुसऱ्या प्रकारच्या 
अनुभवांना साकार करणारी ती कविता आहे. म्हणूनच 
कलादृष्ट्याही ती सरस ठरते. कलात्मक पातळी अन्ना- 
धित राखूनच केशवसुतांची वैचारिकता (अनुभव- 
भाग बनून ). आलेली आहे. 

केशवसुताच्या कवितेतील वैचारिकतेचे हेच खरे 
वैशिष्ट्य आहे. 


२१ 


प्रा, भाऊ मांडवकर 


गोंडांची आडनावे आणि कुलचिन्हे 


आदिवासींच्याच नव्हे तर इतर समाजांच्याही 
आडनावांमधून त्या त्या आडनावाच्या लोकांचे 
बा पूर्वीच्या त्यांच्या कुलसमृहाचे कुलचिन्ह प्रकट होते. 
पूजनासाठी जे कुलचिन्ह एखाद्या कुलसमूहाने निवडले 
वा ओळखचिन्हाच्या निमित्ताने स्वीकारले तेच त्या 
कुलसमृहाला पूज्य ठल्न त्या कुलाचे कुलनाम, उपनाम 
वा आडनाव ठरले. सर्वच समाजात बहुदाः हे घडले 
असले तरी नावीन्य, आपले नाव नीट न वाटणे, अन्य 
प्रासंगिक कारणे वगेरेंसुळे समंजसपणा व: नवनवे सुधार 
आत्मसात करणाऱ्या समाजांनी आपली मूळ आडनावे 
काही जागी बदललेली आढळतात. आदिवासींच्याही 
बाबतीत हे घडले नाही, अस्ते नाही; पण अश्रा गोष्टींचे 
प्रमाण त्यांच्यामध्ये, पुढे गेल्या इतर जातींच्या मानाने 
एकंद्रीत कमीच आढळते. तरीपण, त्यांची पूर्वापार 
चालत आलेली जी आडनावे आहेत त्यांमधून त्यांच्या 
कुलचिन्हांचा परिचय मिळतो. 
मकारान्त आडनावे 

आदिवासींची आडनावे प्राचीन असून त्यातील 
काही संस्कृतातील धाटणीप्रमाणे मकारान्त आहेत, 
तामिळ भाषघ्रेच अभिमानी पंडित द्राविडी भाषांना 
संस्कृतपेक्षाही जुन्या समजतात; आणि आयीपूर्वी या 
देशात असलेळे अनार्य आदिवासी द्राविडी मानले 
जातात, हे सूत्र लक्षात घेतल्यास संस्कृतप्रमाणे वाटणारी 
मकारान्त आदिवासी आडनावे चिंत्य ठरतात ! 
विदर्भेपरिसरातीळ गोंडांची आडनावे 

महाराष्ट्र आणि आंत्र या दोन प्रांताच्या सीमारेषेवर 
वसलेल्या कोलाम या आदिवासी जमातीमधील आड- 
नावांचा कुलचिन्हांच्या दृष्टीने मी माझ्य़ा * कोलाम ? या 
ग्रंथात शक्‍य तेथ ब शक्‍य तेवढा विचार विस्ताराने केळ 
आहे.' प्रस्तुत लेखात गोंड जमातीमधील काही 
आडनावांच्या कुलचिन्हांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न 
असून गोंडांची काही विशिष्ट आडनावे पडण्यामांगे 


रणि-- 


१. भाऊ मांडवकर, कोढाम : ए. ९८ ते १० 


कोणती कारणे असू शकतात, त्याचा गोंडी भांघेच्या 
आधारे कयास घेण्यात आला आहे. चर्चेसाठी निवड- 
ठेली बव्हंशा आडनावे विदर्भ-मध्यप्रदेश या परिसरात 
राहणाऱ्या गोंड जमातीमधील आहेत. 
वृक्ष, कुलचिन्ह आणि आडनाव 

आदिवासींची ( आणि इतर जमातींची पण ) काही 
आडनावे झाडांबरून पडलेली दिसतात. आदिवासींच्या 
देवता उघड्यावरच्या व निसर्गातील वस्तूंच्या, हे 
ठरढेळे | त्यांचा नेहमी संबध यायचा तो दगड घोंडे, 
दऱ्याखोऱ्या आणि . जंगले यांच्याशी | जंगलात 
इतस्ततः विखुरढेल्या नाना प्रकारच्या झाडाझुडुपांची 
व लतावेलींची त्यांना जवळीक ! अशा वस्तूंचा वापर 
सखतःच्या कुलचिन्हांसाठी त्यांनी हमखास केला. जथे 
वस्ती. केली तेथे प्रामुख्याने असलेले झाड तेथे 
वसणाऱ्या लोकसमूहाचे पूज्यस्थान ठरले, त्यावरूनच 
इतर लोक तेथे बसणाऱ्या लोकांस त्या झाडाला पूजणारे, 
यया झाडाजवळ वसणारे अश्या आशयाने ओळखू 
लागले. खुद्द तेथे बसलेली कुटुंबेही स्वतःची तशीच 
ओळख देऊ लागले, अंद्ा कुटुंबांचा आकार आरंभी 
अति्यच ल्हान असणार, त्यांचा विस्तार पुढे झाळा 
असेळ आणि हा विस्तारलेला कुलसमूह इकडेतिकडे 
दूरवर विखुरला असणार हे ओघाने आलेच. गोंडा- 
मधील तेकाम, मरकाम, पुरकाम, गेडाम, इळपाते, 
मडावी ही आडनावे वृक्षांशी संत्राधित आहेत, यातीळ 
बहुतेक आडनावे संस्कृत घाटणीची वाटावीत अशी 
मकारान्त आहेत. 

वृक्षांशी संबंधित 
तपशील पाहू या - 
तेकाम 

हे आडनाव तेकाम, टेकाम, तैकाम, टेकाम अशा 
बेगवेगळ्या तऱ्हांनी उच्चारले जाते. गोंडी भाष्रेत 
सागाच्या झाडास तेक किंबा टेक असा शब्द आहे, हा 
द 


असलेल्या या आडनावांचा 


र्र 


गोंडांची आडनावे आणि कुलचिन्हे 


उच्चार बहुधा 'तेका असा जास्त आढळतो, कोलामी 
बोलीतही 'तेक'चा अथे साग ( सागवानी लाकूड वा 
सागाचे झाड ) असाच असून इंग्रजीतील प'8६1 
(टीक) हा शब्द व गोंडीकोळामीतील ' तेक-टेक ' हे 
शब्द यांचे चेहरेमोहेरे मिळतेजुळते आहेत. गोंड, कोलाम 
इत्यादी आदिवासींचा परिसर सागवानी वृक्षांनी व्यापठेळा 
आहे. एखाद्या कुळाच्या लोकांनी सागाला आपले कुल- 
चिन्ह निवडून वा तसे घडून येऊन ती देवता मानली 
गेली असावी, हे उघड आहे. कदाचित आपण ज्या 
झाडाच्या आश्रयाला आरंभी राहिलो त्याचेच 
ओळणचिन्ह त्या गटाच्या लोकांना लाभले असावे. 
इतर गटांकडूनही त्या गटाच्या ओळखीसाठी नाव 
देण्याची बा नाव पाडण्याची प्रक्रिया घडली 
असण्याची शक्‍यता आहे. अशा लोकांचे पुढे ते 
आडनाव होऊन बरसले. 


मरकाम 

मरकाम हे आडनाव गोंडातच आढळून आले 
आहे. “मरा? या शब्दाचा अर्थ आहे ' आंत्र « 
आंब्याचे झाड आधीपासून ज्या गटाच्या लोकांना 
जवळचे, ते लोक झाले *मराम'. आंब्रा हा या 
आडनावाच्या लोकांना देवतास्वर्प झाला, आजही 
तो देबतास्वरूप आहे. नव्या पिढ्या विसरू लागल्या, 
अथंही भुल्ल्या तर वेगळे; पण आठवणारांना, परंपरेने 
जुने चाळू असलेल्या सगळ्या “* मरकाम ' मंडळीत 
आंब्याचे विशेष महत्त्व असले पाहिजे, हे फक्के धरून 
चालावे ! आता, काही गोंडांना सुशिक्षित जगात 
वावरावे लागते आणि आपण गोंडांसारत अगदीच 
मागासलेलो नाही हे त्यांना दाखबायचे असते म्हणून 
म्हणा, की जुने हेंगाडंपण (१) त्यागून नव्याचा 
स्वीकार करण्याची मानवी प्रव्रत्ती म्हणून म्हणा, काही 
“ मरकामां'नी आपळे आडनाव ' आंब्रेकर' असे करून 
टाकले | 


अशा तऱ्हेने आडनावांचे नविनीकरण गोंडांमध्ये 
होते असे आणखी काही उदाहरणांवरून बाटते. मुळात 
€ उयके' हे आडनाव असलेल्या गोंडांनी आपले 
आडनाव “ वाघमारे ? असे केल्याचे उदाहरण आहे. 
या आडनावाची काही कुटुंबे * महा्राग ? (महाबाघ ! 
महाभाग १) याही आडनाबाने ओळखली जातात. 


प्राण्यांचेही कुलचिन्ह आडनावात आढळते, ही प्रक्रिया 
लक्षात घेतल्यास “ मोठ्या वाघा'शी या आडनावाचा 
संत्रंध दिसतो, 
पुरकाम 

या आडनावाच्या गोंडांचे मूळ कुलचिन्ह भोपळा 
( कोहळे नव्हे; ज्याचा तुंन्या करतात तो कडूभोपळा 
किंबा ज्याला दुध्या-दुधी म्हणतात तो दुधीभोपळा ) 
हे आहे. गोंड, कोळाम, गोवारी बगेरे आदिवासींच्या 
किंवा तसे गरित्रीचे जीवन जगणाऱ्यांच्या झोपड्यांवर, 
झोपड्यांभोवती, झोपड्यांच्या आसपास किंवा वस्तीच्या 
परिसरात भोपळ्यांचे बेळ बिपुळ असतात. त्यांना 
त्यांच्या विश्वात आर्थिक दृष्टया फारशी किंमत नाही. 
अक्ा| या भोपळ्यांच्या शेजारी राहणारे लोक “भोपळे? 
म्हणून ओळखले गेले असणार हे उघड आहे. 
सान्निध्यांने प्रेम उत्पन्न झाले ब तेथे वसणारांनी 
भोपळ्याठाच ओळखचिन्ह आणि अनुषंगाने देवरूप 
मानले असे निश्चितच दिसते. 
गेडाम 

६ गेंडा? या शब्दाचा अथे गोंडी भाषेत लाकूड 
असा आहे. गोंडांतीळ एखाद्या समृहाने लाकडाला 
मुळात देवता मानली असेळ किंवा लाकडांच्या जव- 
ळिकीमुळे ती त्या समूहाची ओळखीची खूण ठरली 
असेल, झाडेझुडुपे आणि लाकडे यांचा अन्योन्य संत्रे 
आहेच. लाकडाला प्रथमपासून पूजणारे, त्यावरून 
ओळख पटणारे ते * गेडाम ? ठरले व त्यांचे कुलचिन्ह 
लाकूड हेच पूर्वापार चालत आले, हे स्पष्ट भाहे. 

गेडाम हे आडनाव आदिवासींमध्ये तर आहेच; 
पण महार आणि मराठा लोकांतही ते आहे. अनेका- 
नेक जातीजमातीत एकच आडनाव असण्यात एक 
विद्षिष्ट सूत्र असणे असंभवनीय नाही. अर्थात हा 
एक स्वतेत्र विषय असून त्याचा या लेखात अंतर्भाब 
करणे उचित होणार नाही, 


इळपाते 

इळपाते या आडनावाच्या अक्षरातील * ळ ? हा 
मूळचा 'र ? आहे. 'ळ ' आणि “र ' यांचा घोटाळा 
पूवेबिदर्भात फार होतो. * दाळ ? या शब्दाचा उच्चार 
जरेच ग्रामीण लोक * दार? असा करतात; तर दळण? 
चे “ द्रन ? करून टाकतात !| विळा हा शाब्द त्यांच्या. 


श्रे 


नवभारत 


दृष्टीने 'इरा? ठरतो. ही बात्र लक्षात घेतल्यास 'इळपाते? 
हे ' इरपाते ' ही आहेत हे ठरते. ' इसाते*चे शुद्धी- 
करण (!) करून “इळपाते' आडनाव सांगितले जाते, हे 
उघड आहे. ' इरपातेःचे ' इळपाते ' हे 'शिक्षित-रूप? 
आहे. गोंडांमध्ये या आडनावाची ही दोन्ही ख्पे 
आढळतात, हे खरे | 


प्रस्तुत आडनावात ' इरुप ! हा मूळ शब्द असून 
५ इसप*्चा अर्थ गोंडीमध्य ' मोहाचे झाड? असा 
आहे. मोह ही तर आदिवासींची आवडती वस्तू ! 
मोहाची दारू हा त्यांच्या जीबनातीळ महत्त्वाचा 
भाग ! सत्योत्सवांच्या धमाळीत मोहांचे व मोहांच्या 
दारूचे अपार माहात्म्य ! उन्हाळ्यात पहाटेच्या वेळी 
जंगलातील मोहा'ची झाडे हेरून आणि धुंडाळून मोहांच्या 
झाडाखाली सांडलेळे मोह वेचण्यासाठी तरुणींची 
काय घडपड चालायची ! मोह फक्त दारूसाठीच 
उपयोगाचे नसून ते माणसाचे अन्नही आहे. गुरांचे 
ढेपीसारखे सकस अन्न म्हणून त्यांचा उपयोग होतो ते 
पुन्हा वेगळेच ! अश्या माहात्म्याने युक्त असलेल्या 
मोहद्रक्षाजबळ राहणारे, त्या वृक्षास पुजणोरे, त्या 
वृक्षावरून ओळखले जाणारे ते ' इरपाते ? झाले, हे 
अगदीच स्पष्ट आहे. 


कोलामी भाष्रेतही ' इरिप ' किंबा ' हिर्सि ' असा 
शब्द असून त्याचाही अर्थ मोह वा मोहाचे झाड 
असा आहे. आदिवासींचा हा वैशिष्टयपूर्ण शाब्द 
असून त्याचा त्यांच्या जीवनाशी ब कुलचिन्हाशीही 
संबंध आहे. 
मडावी 

मडावी हे गोंडांतील आडनाव ' मडा? या 
शब्दाच्या अनुरोधाने तयार झाळे आहे, ' मडा? या 
शब्दाचा अर्थ गोंडी भाप्रेत झाड असा आहे. झाडा- 
देजारी राहणारे, झाडाच्या खणेबरून ओळखले जाणारे 
वा झाड हे प्रथम-दैवत मानणारे लोक * मडावी ? 
म्हणून समाजात परिचित झाळे, झाड हे मडावी या 
कुळांचे कुलचिन्ह आणि देवत आहे, 

वर चचिलेल्या सहा आडनावांपैक्ी तेकाम, 
पुरकाम आणि इळपाते या चार आडना 
अनुक्रमे साग, आंबा, भोपळा आणि मोह 
झाडांचे कुलचिन्ह प्रकटले असून त्यांत विशिष्ट 


मरकाम, 
वांमध्ये 
या चार 
झाडांचे 


उल्लेख आहेत; तर मडावी आणि जेडाम या दोन 
आडनांबांमध्ये सर्वसाधारण. झाड आणि लाकूड ही 
दोन कुलचिन्हे अनुक्रमे प्रकटली आहेत, । 
“माती'शी संबंधित “ तोडसाम * 

झाडेझुडुपे हे जसे कुलचिन्ह शोधण्याचे साधन, 
तहतच जीवतात निलससंवैधात येणाऱ्या वस्तूही या 
बाभ्त सहायक ठरू शकतात. आदिवासींच्या जीवनात 
नित्य आढळणाऱ्या व जवळीक निर्माण होणाऱ्या 
काही वस्तूंवरूनही गोंडांची आडनावे पडली आहेत. 

तोडसाम आणि तोडाम या आडनाबांमध्ये 'तोडी? 
हा मूळ शब्द असून ह्या शब्दाचा अर्थ गोंडी भाषेत 
“ माती ' असा आहे. माती ही आदिवासींना अति 
प्यार ! धरतीमातेचे पोट फाडून पीक काढणे पसंत 
नव्हते म्हणून तर आदिवासींनी पूवकाळात औजारा- 
वाचून, बी पिस्कारून शोती केळी आणि शेती 
स्थलांतरित केळी तीही त्याचमुळे ! मातीत राबणारे, 
मातीच्या ढिगाऱ्याजवळ नांदणारे, मातीशेजारी 
जगणारे, शेती करणारे अश्या अर्थाचे संदर्भ या आड- 
नावातून फलित होऊ शकतात. माती हे या आड- 
नावाचे मूळ ओळखचिन्ह वा कुलचिन्ह आहे हे 
यावरून दिसेल. ढु 

तोडसामप्रमाणेच तोडाम आडनावही गोंडामध्ये 
फार कमी प्रमाणात आढळते. ताडाम हे आडनाव 
मात्र अधिक प्रमाणात आहे. ताडाम हे मूळचे तोडाम 
असावे, ताडाम हे नंतर प्रचारिळे गेळेळे रूप असगे 
संभवते. ताढाम व ताडाम हे एकमेकांचे पर्याय असून 
दोहोंचा प्रचार गोंडात आहे. 

ताळ या शब्दाचा अथ कोलामी भाषेत डोके असा 
आहे आणि गोंडीतही तला असा शब्द डोक्याला 
आहे. प्राणी आणि त्यांचे अवयव किंवा प्राण्यांची व 
प्राण्यांच्या अवयवांची हाडे ही देवतारूप मानल्यामुळे 
कुलचिन्हांच्या रूपाने काही कुल्समूहांच्या पारंपरिक 
जीवनाशी निगडित ठरली, प्रस्तुत आशय लक्षात 
घेतल्यास ताळाम या आडनावाच्या लोकांचे कुलचिन्ह 
डोके असले पाहिज, असे दिसते. 
: घट ! आणि * घोडाम 

६ घोडाम )या मकारान्त उपनावाचा संबंध मातीच्या 
घड्याशी आहे, या आडनावात मूळ शब्द ' घोडी हाः 


२४ 


गोंडांची आडनावे आणि कुलचिन्हे 


असून * घोडी'चा अर्थ आहे पाण्याचे मडके, मातीचे 
भांडे, माठ बा कलश |! 'घडा,? “घट? आणि 'घोडी' 
यांचे तोंडवळेही समसमानच दिसतात. कलश. हे ज्यांचे 
कुलचिन्ह ते * घोडाम , अशी या आडनावातून 
अर्थनिष्पत्ती होते. कलर एरवीही सर्वत्र पूज्यच 
मानण्यात येतो. आदिवासींच्या एखाद्या कुलगटाला 
कलंश पूज्य ठरला असल्यास नवळ नाही. माती 
आणि मातीचा कलश ह्या स्वस आणि जीवनाशी 
संत्रंधित अश्या बात्री म्हणूनही आदिवासींना त्या 
जवळच्या झाल्या असणे साहजिक आहे. 
प्राण्यांशी संबंधित कुलनामे 

झाडेझुडुपे, माती आणि घट यांप्रमाणेच आदि- 
वासींच्या संत्रेचात येणारे प्राणी, त्यांच्या प्रतिमा, प्राण्याचे 
अवयव आणि त्यांची प्रतीके यांना प्रथमारंभी पुजून 
त्यांच्या नांवे ओळखले जाणारे लोक ती ती आडनावे 
घेऊन समाजात जगू लागले, प्राण्यांशी व त्यांच्या 
अवयवांद्ी संबंधित अशी काही आडनावे पुढे चचिळी 
आहेत, 


कोडापे 


“कोडा? हा शब्द “ कोडापे' या आडनावात 
असून ' कोडा "चा अर्थ गोंडी भाषेत ' घोडा ? असा 
आहे. घोड्याचे आधीपासूनचे पूजक ' कोडापे ? झाले, 
हे सांगावयास नकोच ! विशेष म्हणजे द्राविडी भाषांत 
क, ख, ग, घ हे वर्ण समानोच्चाराकडे घावतात, या 
वस्तुस्थितीचा विचार केल्यास ' कोडा? ब * घोडा 
ही दोन्ही रूपे मुळात एकच असण्याचा संमव आहे. 
तसेंच कोडापे हे आडनाव विदर्भात अपवादादाखल 
का होईना, ब्राह्मण जातीतही आढळते. हे ब्राह्मण 
मूळचे आदिवासी असावेत, हा एक तक असून त्याचा 
सविस्तर विचार दुसऱया एखाद्या लेवात करता येण्या- 
सारखा आहे. येथे त्यावरील चर्चा टाळलेली बरी, 

घोडा हा शब्द मुळात द्राविडीच आहे. गोळा 
किंबा घोळा असा हा द्राविडी तदभब शब्द असून 
तेळ्गूत “ गुरी ?, कानडीत ' कुद्री ५ तामिळमध्ये 
* कुटिरे असे शब्द घोड्यासाठी आहेत. द्राविडीत 
€ कुडेरे ? व तेल्गूत * गुरँमु ' असेही शब्द घोड्यासाठी 
असून कोलामी भाषेत गुरंम, गुर्राम, घुर्राम असे 
शब्द त्यासाठी आहेत, ' कुदि ? म्हणजे ' उडी मारणे ' 


हा शाब्द तर घोड्याच्या वायुवेगे धावण्याच्या लक्षणाक्ली 
संत्रंधितच आहे. “ घोटू' हा ऑस्ट्रिक शब्द याच 
अर्थाचा असून ' मूळ शब्द द्राविडी दिसतो. घोटक 
हे त्याचे संस्कृतीकरण उत्तरकालीन आहे ? असे क्र. पां. 
कुळंकर्गी यांचेही मत आहे. हा सर्ब विचार जमेस 
धरल्यास कोडापे हे खास आदिवासी, आडनाव ठरते 
व घोडा हे या आडनांवाच्या लोकांचे कुलचिन्ह 
असल्याचे सिद्ध होते, 


नेताम, नेताम 

नेताम आणि नैताम या दोन्ही उच्चारांनी ओळखले 
जाणारे हे आडनाव धारण करणोरे लोक कुत्र्याचे पूजक 
आहेत. ' नय-नै? या शब्दाचा अर्थ गोंडी भाषेत 
कुत्रा असा आहे. कुत्रा हा आदिवासींना शिकारीमुळे 
व वस्तींच्या संरक्षणाच्या त्याच्या उपयोगामुळे अधिक 
जवळचा आहे. तेन्हा, कुत्र्यासारख्या उत्तम प्राण्यास 
आपले कुलचिन्ह म्हणून एखाद्या कुलसमूहाने सर्वारंमी 
निवडले असल्यास नवल नाही किंवा कुत्रा जवळ 
बाळगल्याने झालेल्या प्रचारातून नेतामांची ओळख 
प्रथमपासून पट्टू लागली असल्यास त्यात वावगे काही 
नाही. 

भीती आणि गरज यातून काही प्राणी, वस्तू आणि 
व्यक्ती माणसास आणि समाजास जवळच्या होतात, ही 
विचारधारा लक्षात घेतल्यास कुत्र्याच्या * देवपणा*चा 
उलगडा होतो, कुत्र्यास ' खंडोबा ? म्हणतात आणि 
स्वंडोबा ही अनेक मराठी कुटुंबांची कुलदेवता आहे, 
कुलचिन्हाच्या रूपात अद्या तऱ्हेने मराठी लोकात 
प्रचल्िति असलेला हा खडोबा वा कुत्रा नेताम 
( नैताम ) आडनावांच्या गोंडांचे कुलचिन्ह आणि 
पर्यायाने कुलदेवता म्हणून आहे. 
आतराम 

अत्राम, आत्राम, अतराम, आतराम अशा विविध 
उच्चारांनी प्रचारात असलेळे हे आडनाव कोलामात 
आणि गोडांत आहे. कोलामी भाषेत “आते या 
शब्दाचा अर्थ कुत्रा असा असून त्याचा संब्रंध या 
आडनावाशी कुलचिन्हासारवाच असावा. कुत्रा हा 
आदिवासींना जवळचा आहेच; तेव्हा ते कुलचिन्ह या 
आडनावाच्या लोकांचे असणे साहजिक आहे, 


"०००१, कू पां, कुळकर्णी । मराठी व्युसत्ती कोश, ए. २७५, 


न, भा.४ 


2५ 


नवभारत 


: प्राण्यांचे अवयव ' की “ बिनोद ! ९ 

मसराम, पेंदाम आणि खंडाते या गोंडी आड- 
नावामधून प्राण्यांच्या अबयवांचां संबंध प्रकट होतो 
असे म्हणावे लागेल किंवा ती आडनावे पडण्यामागे 
त्या लोकांना चिडविण्याचा भाब असावा. अ-छील्तेकडे 
झुकणाऱ्या आडनावांत्राबत ' चिडविणे-चीड पाडणे ! 
हे कारण सांगितळे जाते. गोंडांतील पेंदाम बा पंडाम 
या आडनावाची अशीच स्थिती आहे, पेंडा या 
शब्दाचा अर्थ गोंडी भाषेत गुद किंबा गुदद्वार असा 
आहे. ' पंडाम'चे उत्तरूप ' पंध्राम ' ( पंघराम ) 
असे असून या आडनावाशी विकृत अर्थ आहे अस 
पाहून अलीकडे या आडनावाचे काही लोक ' पंधेरे ? 
अक्ष त्याचे सुधारठेळे रूप तयार करून बापरतात. गुद 
हे कुलचिन्ह म्हणून स्वतः कोणी निवडणे शक्‍य वाटत 
नाही. पण इतरांनी ते एखाद्या कुल्समूहाला देणे व 
त्यांच्यावर लादणे अशक्यही नाही. या दोहोपैकी 
कोणत्यातरी एका कारणातून या आडनावाचा उद्‌भव 
शोधावा | 


मसराम या आडनावामध्ये 'मसर! हा गोंडी भाषे- 
तीळ मूळ शब्द असून त्याचा अर्थ नाक असा आहे, 
वरीलप्रमाणेच प्राण्याचा एक अवयब या आडनावात 
आढळतो. 'नाक' हेही एक कुलचिन्ह मुळात आवडीने 
स्वीकारलेळे किंवा परंपरेने स्वेच्छेने चालविलेले 
नसेलच असे नाही. कदाचित्‌ कानफाडे, नाकाडे 
बगेरेसारखे चिड विणेही त्यामागे असेल, * चिडविणे ? 
हे कारण * मसराम ” मध्ये गोणत्वाने तंभवते आणि 
“नाक' हे आदिकुलचिन्ह असणे अधिक संभाव्य वाटते, 
आदिवासींना जवळ दिसणारी वस्तू स्वपरिचयाथ अधिक 
जवळची ! त्याच त्या वस्तू त्यांच्या जीवनाला व्यापून 
उरायच्या | स्वतःच्या गोतवळ्यातील मृताच्या 
अस्थींना पूज्य मानून त्या अस्थी अलंकाररूपाने अंगा- 
बर वागविणारा वग आदिवासींमध्येच आढळतो; या 
वास्तवतेचा अर्थ नीट ध्यानी घेतळा तर प्रिय व्यक्तींच्या 
नाक कानादी अवयवांना, त्या अवयवांच्या अस्थिचर्मा- 
दिकांना किंवा तसल्या भाकारप्रतिमांना देवतास्वरूप, 
पूज्यरूप मानणारे लोक नसतीलच असे म्हणवत नाही. 
आणि फक्त मानवांचेच अवयव याभाजत ग्रहीत न 
धरता इतरही प्राण्यांचे अवयव तेथे गृहीत धरले तर 


२६ 


या मताला आणखीच बळकटी येते, मानवी अवयवां- 
पेक्षा इतर प्राण्यांचे अवयव पूज्य मानायला अडचण 
नाही, काही ग्रामीणात मेलेल्या कुव्याच्या मुखबर्याचा 
अस्थियुक्त भाग दारवठ्यावर लपवून ठेवण्याची प्रथा 
आहे, वर्षानुबेष़े तो मुखवटा तेथेच बळचणीत लपलेला 
असतो. त्यामागे भूतबाधेळा प्रतिअंध करणे ही भावना 
असली तरी ओघानेच, भीतीतून निर्माण झालेल्या 
देवकल्यनेचाही भाग त्यात आहे हे मान्य करावे 
लागेळ, तो मुखवटा भुतांपेक्षा - प्रभावी म्हणून जवळचा 
आहे असे त्यावरून स्पष्ट दिसते. आदिवासींचा 
संगंध सजीव आणि मृत अक्ा वाघ, डुकर, गाय, 
शेळी इत्यादी प्राण्यांशी फार येतो. डोळ्या, बकरे, 
इकेरे ब वाघ यांचे तर देवतांना बळी अर्पण 
केले जातात ! देवतापित अशा त्या प्रा्यांची 
हाडे, त्यांचे अस्थिर्ष अवयव याचे दर्शन त्यांना 
नेहमीच घडते ! त्यामागे त्यांची पूज्यमावनाही 
संभवते, किंब्रहुना ज्याचे संधरध जास्त ब ज्याची 
भीतीही जास्त त्याच इकर-वाघासारख्या प्राण्यांना 
'अताखूप मानण्यावर आदिवासींचा विशेष भर आहे. 
या पाश्चंभूमीवर मानवेतर प्राण्यांच्या अवयवांना 
गोंडांनी कुलचिन्ह मानले अरेल अते निश्चित मानले 
असेल असे निश्चित वाटते, या धोरणाने * मसरामश्ची 
उकल तर होतेच; परंतु * पॅंडाम'चीही उकळ होण्यास 
हेच धोरण मदतनीस ठरू शकते, देवळात जाण्यापूर्वी 
बाहेर पडवीत असलेल्या नंदीच्या वृषणाला हात 
पस आत जाणारे उच्च लोक नंदीच्या वुषणाला 
पूज्य मानतात हेच सिद्ध करीत नाहीत काय ? मग 

दिवासींसारख्या पुराणसंस्कृतीच्या 
लोकांनी पूज्य बा देवतारूप 


मानून. कुलचिन्ह निवड- 
प्यात अशक्‍य ते काय आहे ? व वि 


खंडाते या आडनाव चाही अर्थ याच प्रकारे स्पष्ट 


खांडुम ' या शब्दाचा अर्थ 
उकडा ' असा आहे. खंडाते 
मासाचा तुकडा ? 


करता येऊ शकतो. 
गोंडी भाषेत मांसाचा 
आडनावाच्या लोकांचे 
हे कुलचिन्ह असणे अशक्य 


गोंडांची आडनावे आणि कुलचिन्हे 


पित मांस प्रसाद म्हणून घरी बाळगणारा, त्यात अमिमान 
मानणारा किंवा असे मांस स्वसामर्थ्याने पारधत्रत्तीतून 
प्राप्त करून देवतांना देणारा कुलसमूह *“ मांसाच्या 
नावावर प्रसिद्ध होऊ शकतो आणि तीच त्याची 
कुलचिन्हरूप ओळखण प्रचारात येऊ शकते. 
* पाडवी ! आणि त्यांचे कुलचिन्ह 

गोंडांमधील एक उपजात प्रधान ( परधान ) गोंड 
म्हणून आहे, गोंड जमातीत त्यांना “पाळा ' असा 
शब्द आहे. ळा? चा “'डा' हा विपर्यय होऊन 
“ पाडाळ? असे झाले असावे. ' पाडवी ' आडनावाचे 
मूळ ' पाडाल? असे असावे, असा अंदाज आहे. 

पाडा ? या शब्दाचा अथ कोलामी भाषेत गोऱ्ही 
किंवा कालवड असा आहे. तो जर या आडनावाशी 
संत्रंधित असा ठरला तर पाडवी आडनावाच्या 
लोकांचे कुलचिन्ह गोऱ्ही किंवा कालवड ठरते. संबंधित 
प्राण्यांशी कुलचिन्हाचे नाते लावणे हा जर आदि- 
वासींचा विशेषच आहे; तरं मग पाडवी कुळाच्या 
लोकांचे कुलचिन्ह पाडा ? म्हणजे गोऱ्ही असणार 
हेही सुसंगतच म्हणावे लागेल | 

* पद्दी ' या शब्दाचा अर्थ डुकर किंवा वराह असा 
गोंडी भाप्रेत असून वराह ही अखिल हिंदूंची तर 


पूज्य देवता आहेच; पण आदिंवासींना ती विरोध 
प्रिय आहे. कोलामांची ' जैतूर ? नावाची देवता ही 
वराह देवताच असून गोंडात ती देवता “ पांढरा सेवर? 
म्हणून अत्यंत प्रिय आहे. दोन्ही जमातीत वराह- 
देवतेचे मोठे उत्सव होतात आणि डुकराच्या शिकारीचे 
बेड दोन्ही जमातींना आहे. तेव्हा, एवढा महत्त्वपूर्ण 
प्राणी कुलचिन्हाच्या म्हणजे मूळ देवतेच्या ख्पाने 
पाडवी या आडनावाच्या लोकांनी परंपरेने पूज्य 
मानला, यात संशय असू नये |! ' पाडा ' हा कोलामी 
शब्द पाडबी कुळाशी दूरान्वयाने कुलचिन्ह ठरविण्या- 
साठी कदाचित्‌ जोडता येऊ शकला तरी ' पद्दी' 
शब्दाला दूरान्वयाची गरज नाही. म्हणून पाडवी या 
कुळाची ओळख ' पद्दी ' या शब्दावरूनच करून घेणे 
अधिक इष्ट ठरेल. 
नमुन्यादाखळ आडनावे 

प्रस्तुत लेखात गोंडांची फार थोडी आडनावे चर्चे- 
साठी घेतली असून ती नमुन्यादाखळ आहेत. आदि- 
वासींच्या आडनावांच्या अनुषंगाने त्यांची कुलचिन्हे 
व मूळ कुलदेवता शोधण्यासाठी त्यांच्या इतर आड- 
नावांचा अभ्यास पूरक व मनोरंजक ठरेल, यात शंका 
नाही. 


५7"७%८”००५८"७%८”००८०३/%८”०२ ४७१०/”०२०"७%८”२००३/%८/८०२८३/%८”२५८"७%८”०२८"३/०%८”०२%- ७० ७०८”: 
र 


चाकॉक : इतिहास आणि ता्कक्ात 


प्रा, सदाशिव आठवले 


-डेलक- र 


कि. ३ रु. १ 

व मिळण्याचें ठिकाण - 
चिटणीत , प्राज्ञपाठयाळा मंडळ, बाई, 
र [ जि. सातारा ] र 
&०१५॥॥८?०९-%९-०९.०१९.१९-%०५९-०९.%/९-०९-%७९.०९-.७/%-०९.०५५९-०९९..०५९. ००३. ७९ 


२ 


"करखगघर चच) 


श्री. ब. दा. कुलकणी 
मराठी नासिक्य : वर्ण, ध्वनी 


मराठी नासिक्य उच्चाराच्या निर्णयाबात्रत वैया- 
करणात एकवाक्यता दिसून येत नाही. काहींनी त्यांना 
स्वर मानिळे तर काही त्यांना व्यंजन मानितात. 
काहींना ही दोन्ही मते मान्य नसून त्यांनी त्यांना 
स्वरादो म्हटले आहे. काही ह्यांना स्वराश्रित मानितात. 
मराठीत अनुस्वार, अनुनासिक आणि सवगींय 
अनुनासिक यासाठी सामान्यतः बिंदू (--) हे चिन्ह 
वापरळे जाते. या लिखित चिन्हाच्या आघाराने त्याचे 
खणखणीत उच्चार आणि ओझरता उच्चार असे भेद 
केळे आहेत. शिवाय अनुनासिक हे एक स्वतंत्र व्यंजन 
मानिळे. अक्राप्रकारे मराठीतील नासिक्य वर्णांची 
बैयाकरणांनी स्थूल मानाने व्यवस्था लाविली आहे, 
उच्ध्चाराच्या दृष्टीने नासिक्य वणांचा जेव्हा भेद 
ज्ञाणवला तेव्हा तोही त्यांनी नमूद केळा आहे. या 
सर्ब व्यवस्थेत काही बैयाकरणांवर संस्कृत व्याकरण- 
व्यवस्थेचा प्रभाव दिसून येतो, इंग्रजीत व इंग्रजांसाठी 
व्याकरण लिहिल्याने मराठी व्याकरणव्यवस्था इंग्रजी 
व्याकरणध्यवस्थेशी जुळती करण्याचा काहींनी प्रयत्न 
केळा आहे. मराठी व्याकरणात अद्ली सरमिसळ अनेक 
ठिकाणी दिसून येते. 

परंपरागत दृष्टीने इ ज्‌ ण्‌ न्‌ म॒ या संक्रेतांनी 
ओळखली जाणारी अनुनासिके आणि (-- )या 
चिन्हाने व्यक्त होणारा अनुस्वार हे स्थूलमानाने 
नासिक्य वणे होत. 
वादाची पाश्चभूमी आणि स्वरूप 


(१) स्वर, स्वरादी बा स्वराश्रित 
रा. ब. दादोबा पांडुरंगाच्या मते अं आणि अः 


यांची संस्कृतात स्वर म्हणून निराळी गणना नझल्या- आणि स्वर; 
* [मराठी स्वाथ्याय-संशोधन मंडळ, उस्मानि 


१९३ हा्याणाहा ठी 3ाठ शका वाया 

रा. ब. दादोब्रा पांडुरंग, 
१, ' मराठी ध्याकरणावरील 
३. ' शहा (181 एरठा, 


गपयण्पपळ्य०0 0, 1, अ, शा त धरा ७३ |]. 


र्ट 


आणि उच्चार 


मुळे मराठीतही निराळी मानण्याचे कारण नाही.' तसेच 
अनुस्वार आणि विसग यांचा स्पष्टपणे व स्वतंत्रपणे 
उच्चार होत नसल्यामुळे त्यांना स्वर म्हणता येत 
नाही असे कृष्ण्लास्री चिपळूणकरांचे मत आहे. 
खेरांनी आपल्या ॥॥81010101 ठ्टा'६1110६7 या 
पुस्तकात अं आणि अः यांना स्वतेत्र स्वर मानिले 
नाही. त्यांना जर स्वरात स्थान दिले तर निष्कारण 
इं इः; उं उः इत्यादींचीही स्वरांत गणना करावी 
लागेळ अशी त्यांना भीती वाटते; म्हणून त्यांनी “य 
187७ 8ततेढ्त छठ घय $पचा'9 ह्यात 
शढझाटक ग धा तझ ठा ०णा8018718. 
फेल ली शाह्या 7०पृपां]०त ० छात ठा 
ए०ए९18 0 8 ताल 1%१०0॥॥॥५॥॥॥१) 
1368168 पाळ छा शाठ्ततीलत होया 
ए७ 11888] ८००8०॥8॥(३ घात रस ९७ 
79800४७] १. ग पपा. 10) 


हश 
० ब्णाडतळ'ठत घड घे. 1६8) हात 
शांक्ि'टुकछ ७४ 8 5ठा0 ४०७०९1. * व्यंजना प्रमाणेच 


अनुस्वाराचाही स्वराच्या 

शिवाय किंचित फरकाने त्य 
नासिक्य व्यंजनांच्या उच 
त्यांना नासिक्य 


आश्रयानेच उच्चार होतो. 
चा उच्चार म्‌ न्‌ इत्यादी 
'चाराप्रमाणेही होतो म्हणून 
व्यंजन मानावे असा त्यांनी निर्णय 
दिला आहे. शास्त्रीय मराठी व्याकरणकार दामले यांनी 
( १ ) स्वर (२) स्वरादी (३ ) स्वरान्त किंवा 
व्यजने असे वणेमाळेचे तीन प्रकार कल्पिले आहेत. 
खरांच्या मताचा परामदी घेण्यासाठी त्यांनी व्यंजन 


ना 1. 

स्वर आणि व्यंजन तसेच च 
या विद्यापीठ यात बाचलेला निअंध. ] 

गह्वापध2७ 


मुंबई, १८८९ आदृत्ति ९ वी, प. 
निबंध , कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, पृ. ३३, 


16-17. 


-करखगघलचिघनसज* 


मराठी नासिक्य : वर्ण, ध्वनी आणि उच्चार 


आणि स्वर; आणि स्वर प्न अश्या जोड्या 


मांडिल्या आहेत. 


(१)कू-अन्क (२)अककून्अकू 
(३)---अस्ञ (४)अ च्य 
४ - अ-अ अ--:-अः 


व्यंजनाच्या पुढे स्वराची मदत हे लक्षण बिंदू व 
विसर्गास ळाविता येत नसल्यामुळे “ खर आदि 
आहे ज्यामध्ये ते स्वरांदि. ? ' अशी व्याख्या करून 
बिंटू ब विसर्गाळा त्यांनी स्वरादी म्हटले 
नासिक्य व्यंजन स्वरान्त मानून बिंदू ह्याने व्यक्त 
होणारा अनुस्वार हा स्वरादी आहे असे त्यांचे मत 
आहे. अनुस्वारांना जर खेरांच्या मतानुसार व्यंजन 
मानिळे तर मराठीतील व्युत्पत्ती, विभक्ती आणि रूढी 
यांनुसार आलेल्या गहूं, दहीं, पाखरू, तळें, असतां, 
करावें, करूं इत्यादींना व्यंजनान्त राब्द मानावे लाग- 
ल्याची आपत्ती ओढवेल अशी दोंका आल्यामुळे 
र शास्त्राद्रूढिबेलीयसी 7 या न्यायाचा आधा घेऊन 
अशा शब्दांना ब्यंजनान्त शब्द भानू नेवे असा आयला 
निर्णय दिला आहे. ब्रिंदूना स्वरादी मानून त्यांचे 
(१) खणखणीत आणि (२) ओझरता असे 
उच्चार मानावेत हा महत्त्वाचा निणय त्यांनी 
प्रथ्थापिळा, दामल्यांच्या या व्यवस्थबर सत्रनीसांनी 
चांगळाच हंछा चढविला. सबनीसांनी दामल्यांप्रमाणेच 
बिंवूळा केवळ उच्चाराची खूण मानिळी आदे. परंतु 


स्वतंत्र वर्णाचे त्याला स्थान दिळे नाही. बिंदू हा कधी 
कधी विशिष्ट वर्णाचा किंवा अनुस्वार अनुनासिकाचा 
उच्चार असतो अद्यावेळी त्याला परसवणे. म्हणतात व 
त्याचा उच्चारही वेगळा म्हणजे खणखणीत होतो. 
ज्यावेळी तो केवळ उच्चार असतो त्यावेळी तो नाकातून 
होतो म्हणून त्याला अनुनासिक म्हणावे असे ते 
म्हणतात. * 

(२ ) सवर्गीय नासिक्य 

(अ ) अनुखाराचा उच्चार ज्या वर्गातील वणे 
त्यापुढे असेल त्या त्या वर्गातल्या शेबटल्या वर्णाप्रमाणे 
होतो हा नियम कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांनी सर्वशः 
लाविला आहे. * पाश्चात्य पंडित ग. ह. पणा 
यानीही हाच नियम मराठीतील नासिक्य उच्चारास 
लाविला आहे.* ( हे कसे चूक आहे ते पुढे दर्शविण्यात 
येईल. ) परंपरागत दृष्टीने जवळ जवळ सर्वांनीच कू च्‌ 
टत्‌ पूर्‍या वर्गातील वर्णापूर्वी येणारे डू जणू न्‌ म्‌ 
ही सवगीय अनुनासिके मानिली आहेत, 

(ब) य्‌ळूवू यांना यँ ळू आणि बँ असे सवगीय 
अनुस्वार खेरांनी मानिळे. परंतु र्‌ पू श्‌ स्‌ आणि दद 
यांच्या आधी येणारे अनुनासिक दंतोष्ट्य बँ. असून 
त्याला त्या त्या वर्णाचे सवगींय अनुनासिक का मानू 
नये असा सवाल टाकिला आहे." 

दामल्यांनी “ बिंदूच्या पुढे स्पर्श व्यंजनांपेकी कोणतेही 
व्यंजन आले असता त्या बरिंदूचा उच्चार, पुढील 
व्यंजन ज्या वर्गातील असेल त्या वर्गातील अनुनासिका- 


१, शास्त्रीय मराठी व्याकरण , मो. के. दामळे, ए. १९. 
२. ' आधुनिक मराठीचे उच्चतर व्याकरण, 


महादेव पांडुरंग सबनीस ए. ७२, २४०, २४१, 


३, “ मराठी व्याकरणावरील निबंध, ? कृष्णश्ास्री चिपळूणकर, र. ३२. 


४. ऐ६5815 2त 

गीणात 8110181] 0७७01 

0700168118 10 

गणांधरिछी ]०४प्णा, 01010 8 ७ (पि700 

07००७७ताग2्ट 90०४ ००18078171, 

पळ्णालाुळणांठ शीय, धा 

6 पुणागा0०ट्टां७७] 7990प08 

वाह्७ ली र्‍या७ 88001 त [ओह8018. 
1936, 7. 180-81. 


7 दिठ्णाह्य. प0815लं०., 


1१8छीडटघागिंला उग पाळ 8िद्याडीतरिंठ 1.६छटण्चे8 7चयां86 
8 01 एणळाकटींठ ह्यात ॥1०१००ट्ठां०७] पाहण, ध्यात 8180 
1,8७७ ए8 (817७ ॥७181111 101 1118191106. गुणा 
कपा) 11888) द्यातिच्या0ल, पा, 1ग16ता&€7 
७5०81]7 ०॥७ 8 1088010, 06 118881 
तगाठ्फाप३2ट्ट ०णायद्या8, -2 ण. प. पग, 
जी &०्फाढ पावाळा 1811808208. ”_ 0100९6- 
] एगा्ठ'७58 0101000 8ंभा०08; 0911011080, 


७. ' एक्या टोचणी १, एर, ?0., 16-19. 
२९ 


अनुक्रमणिका व 


००१00 अडी 0 
र १1 
"-ऐअओ'ः 2: 
"करंगघर चचत, 
-य्ठः गमक 
“-पफबभपळरळबश 
"चसर४कच्ठचत 


राष्ट्राचा विकास 


नैवभारत 


प्रमाणे होतो. ? असा नियमं सांगितला तर लगेचं 
टीपेत “ पुढील वर्गातील अनुनासिकाप्रमाणेच ( खण- 
खणीतं उच्चार ) होतो असा नाही; तरं केवळ 
ओझंरताही होतो. ?' अक्षी पुस्ती जोडली आहे. 
य्‌ र्‌ ट्‌ दू शू ष्‌ स्‌ हू ही व्यंजने बिंदूच्या 
पुढे आली तर बिंदूचा उच्चार खणखणीत होतो 
असे ते मानितात. य्‌ किंबा ल्‌ ही व्यजने बिंदूच्या पुढें 
आली तर ब्रिंदूचा उच्चार अनुक्रमे तालव्य यू किंवा 
दंत तालव्य ळे असा होतो. परंतु वर शूपूस्‌ ह ही 
व्यंजने पुढ आली असता दंत तालळ्य बँ असा होतो 
असे ते म्हणतात. बँ हा दंत तालव्य आणि छू हाही 
दंत ताळ्य उच्चार मानल्यामुळे दोन्ही दंत तालव्य 
उन्न्चारातील फरक लक्षात येणे मात्र कठीण आहे. पण 
हे बँ. बै हे अनुस्वार आहेत असे एक बेळ. मानावे 
तर, ' हे अनुक्रमे अनुनासिक होत, असे म्हणण्यास 
हरकत नाही. * ' असे जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा मात्र 
पुन्हा संभ्रम निर्माण होतो. १. 

बँ. ' हा उच्चार संस्कृत तत्सम शब्दात नेहमीच 
आढळतो भाणि निव्वळ मराठी शब्दातही आढळतो. 
जसे जवं, तवं, आम्हांला, डांत, घांस, कांसव, छंस, 
भोंसकणें इत्यादि ' आणि ब्रिंदूच्या पुढे यू रश पर स्‌ 
ह्‌ ही व्यंजने आलेल्या निव्वळ मराठी शाब्दांची 
उदाहरणे उपळब्ध नाहीत असे त्यांच्या मताप्रमाणे 
मानावे तर लगेच दुसऱ्या टीपेत ते म्हणतात ' निव्वळ 
मराठी शब्दांत बिंदूच्या पुढे छू बू स्‌ ही व्यंजन आली 
असता बिंदूचा अनुनासिक उच्चार होतो. ? यासाठी 
निव्वळ मराठी शब्दांची जी उदाहरणे दिलीत ती 
वरील शब्दांचीच आहेत. 

बिंदूच्या ओझरत्या उच्चारास अनुनासिक म्हणतात 
असे एका ठिकाणी मांडिळे तर खणखणीत उच्चारही 
अनुनासिक व्यंजनाप्रमाणे होतो अस्त दुसऱ्या ठिकाणी 
प्रतिपादितात.' 


१. ' शास्त्रीय मराठी व्याकरण ', मो. के. दामले, ए. ३६-४१ 


२, तत्रैव, 
३, तंत्रेब. 


४. " शालाशीाळ या काठा, [ताच फा, 8, 
५. टीप :- बिंदू “ ही खूण मुद्दाम स्वीकारली नाही को 


बळंय़े आहेत त्यात अजून भर पडेळ ही दका. 
६. पाणिनीय सूत्र, संशाप्रकरणम १. .८., 


३७ 


अनुक्रमणिका 


सारांश, बिंदू या खुणेचा (१) खणखणीत उच्चाराचा 
अनुस्वार (२) ओंझरत्या उच्चाराचा अनुस्वार 
आणि (३) खणखणीत उच्चाराचे अनुनासिक (४) 
ओझरत्या उच्चाराचे अनुनासिक अश्शी विभागणी 
केल्यामुळे हा घोटाळा निर्माण झाला असावा, 


शा. 8. &ालया यांनी अनुस्वारास गौण ध्वनी 
( 8पाळका 8७७ हुळपात ) मानिळे आहे. 
तसेच शू पू स्‌ (हू) या आधी. येणारा नासिक्य वण 
संस्कृतात अनुस्वार असता. असे प्रतिपादिले आहे.* 

जेव्हा आपण मराठी वर्णमालेतील वर्गांचा केवळ 
उच्चाराच्या दृष्टिकोणातून विचार करू लागतो तेव्हा 
आपल्या अभ्यासाचे क्षितिज विस्तारळे आहे याचा 
प्रत्यय येतो, 

मराठी ही संस्कृतोद्धव भाषा असल्यामुळे संस्कृत 
भाषेतील नासिक्य वर्णव्यवस्था मराठीत अपरिहार्यपणे 
येणे स्वाभाविक आहे, प्रश्न आहे तो फक्त प्रमाणा- 
वाच. 


मराठीतील नासिक्य बण 

आजच्या समान्य मराठीत इ णून्‌मूम्‌'न्‌ 
आणि ण" अशी सात अनुनासिवे 
५* चिन्हाने व्यक्‍त होण 
एकूण आठे ध्वनिग्नाम 
अ॒ हा स्वतंत्र अनुनासिक 
तून तो गाळला आहे 


मानिळे आहेत. या व्यवस्थेत 


वण मानिला नाही, वर्णमाले- 
तसेच म न्‌ 1.) ण्‌ / ४. 


करण्यात आले यांची कारणे 
विचार करंताना देण्यात येतील 
म्हणजे काय याची कल्पना 
नासिका बचनोडनुनासिक; ! 
व्याख्या आहे,' ' नाकाच्या पो 


| म्‌ख 
अशी अनुनासिकाची 
कळीतून हवा ज्यावेळी 


जी 89-46, 
रंग बिंदूभोबती आपली जी कल्पमां्ची 


मराठी नासिक्य : वर्ण, ध्वनी आणि उच्चार 


तोंडाकडे येते त्यावेळी मृदुताळूच्या टोकाला असणारा 
लिबलिबीत भाग खाली लोंब्रत असतो पणपत टक 
बद॒डग या स्फोटकांच्या उच्चारांच्या वेळी तो 
मागच्या बाजूने वर जाऊन नाकाची पोकळी आणि 
घसा यांना सांधणारे प्रवेशद्वार बंद करंतो हे प्रवेशद्वार 
बंद नसले तर फुफंपुसातून तोंडात येणारी हवा थोडीशी 
नाकाच्या पोकळीतही शिरते आणि त्या ठिकाणी एक 
प्रकास्चा नाद उत्पन्न होतो. हा नाद एखाद्या ध्वनि- 
बरोत्रर झाला म्हणजे तो ध्वनी अनुनासिक आहे असे 
म्हणतात.? * 

आपण ज्यास अनुस्वार म्हणतो तो मराठीत नाही. 
मराठीत आहे तो अनुनासिक स्वर ( ऐ8881129- 
ह्या.) स्वर -- अनुस्वार मराठीत नाहीत. स्वर 
आणि नासिक्य ध्वनी हे एकमेकाशी पूर्णतः एकरूप 
झाळेळे आढळतात आणि स्वराच्या उच्चाराचा 
जोपर्मत कालावधी असतो तोपर्यंतच या नासिक्य- 
ध्वनीचा कालावधी असतो. 

संस्कृतात पूर्वी अनुस्वाराचा नेमका उच्चार कसा 
होता हे आज सांगणे अशक्य आहे. प्राचीन भाषा- 
शास्त्रज्ञांनी अनुस्वाराचे उच्चारण स्थान केवळ 
नासिकाच दशविळे आहे. आधुनिक भारतीय भाषांत 
अनुखार उपल्ब्ध नाही. डॉ. बाबूराम सक्सेना यांचे 
अनुस्वारासंब्रंधीचे अनुमान असे की ' शाब्दकी ध्वनियोंके 
मौखिक उच्चारण के उपरान्त नासिका-विवरसे जो 
शेष श्वास स्वतंत्र ( ओर आपेक्षिक दृष्टिसे पूर्वापार 
ध्वनियोसे असंत्रद्ध ) रूपसे निकलती थी, वही 
अनुस्वार था । ?' ऐंमिनोने संस्कृत भाषेतील अनु- 
स्वारास स्वतंत्र ध्वनिग्नराम मानिळे भाहे. अनुस्वार 


आणि अनुनासिक व्यंजन या ध्यनिग्रामातील, एथगा- 
व्मता दाखविण्यासाठी जी उदाहरणे त्यांनी दिली 
आहेत त्या विष्रयी ते स्वतःचं सांदंक आहेत. 
शिवाय प्राचीन भाषांदास्त्रज्ञांनी अनुस्वाराचे 
उच्चारण स्थान केवळ नासिकाच दर्शविळे आहे आणि 
काही विशिष्ट स्थितीत नासिक्य व्यंजनांच्या जागी 
अनुस्वाराच्या उच्चाराची मोकळीक दिली असल्याने 
तसेच सवगांय व्यंजनांच्या सान्निध्यात येऊन होणारा 
अनुस्वाराचा उच्चार, विवगीय व्यंजनाच्या सान्निध्यात 
आल्याने होणारा अनुस्वाराचा उच्चार, वेगवेगळ्या 
प्रकारचा असल्याने तत्कालीन अनुस्वाराचा उच्चार 
कसा होतो हे सांगणे अशक्य आहे. ऐंमनोचे अनु- 
स्वाराच्या ध्वनिग्नामासंत्रथीचे मत खोडून काढण्यात 
आले आहे. जिज्ञासूंनी ते सुळातूनच पाहणे अधिक 
बेरे ! मराठी भाषेच्या प्रकृतीच्या दृष्टीने विचार केल्यास 
अनुनासिक स्वर हा एक स्वतेत्र व्वनिग्नाम. मानावा 
लागेल, डॉ. अश्योक रा. केळकरांनी तो मानिलाही 
आहे.* परंतु गुजराथी भाषेच्या प्रकृतीच्या दृष्टीने 
विचार करून डॉ. पी. बी. पंडितांनी मून्‌ णूया 
नासिक्य ध्वनिग्रामाशिवाय न हा अनुनासिक डू ज्‌ 
आणि इतर नासिक्य उच्चारासाठी संदेहध्वनिग्नाम 
(१7ला 1०1७018) मानिला आहे. परंतु 
मराठीत ही व्यवस्था मानण्याचे काहीही प्रयोजन 
नाही. 


सारांश, वर दर्गविल्याप्रमाण मराठीत सात अनु- 
नासिक व्यंजने आणि एक अनुनासिक स्वर असे 
एकूण आठ नासिक्य ध्वनिग्नाम आहेत. मराठीत 


१, “भाषा आणि संस्कृति ' ना. गो. कालेलकर, ए. १६. 
२, ' सामान्य भाषा विज्ञान ', बाबूराम सक्सेना, प. ६२ 
३, ५ ए8881] णालणा08 0 डिड ? 1१, 3. यपा6108पए. ग.ह. शण. 22, 


1946, 77, 86-98. 


&.' हिंदी ( और संस्कृत ) मे अनुस्वार और नासिक्य व्यंजन ” रमेशचंद्र महरेत्रा, मध्यभारती, 
सागर विश्वविद्यालय, वर्षे २, अंक २, १९५९, एर. ७५-८४. 


 " ऐएढयण पाऊ 00 एभ्छाते 88 8 ही 
नरव १०७१ 88 8 8081816 1110100. ' 101. .. गे, शिात्वा', 


क०पश8 9710 081). 00 808 


००-०५७प'१॥॥ ]0]७॥७४ फरशा 


6 ७०००४४ १पते ॥०"७॥००४५ ली शाप. पया. 1). 1088 
ठळ्याछा] एपाएभडा!ण, 1958. ( ०118100.) 


६. “ 88छयाडछॉ्यिया, 


छछे0ा छत शापा"0प' 01 जप]|8781011, ” 1)1. 0, 


७, एकता, ताळा 1ा8टणंड08, 17, 1957, 00.1 65-72. 
३१ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


हु णन म्‌ म्‌ न्‌ णू आणि ७ या नासिक्य 
ध्वनिग्नामांची वितरण व्यवस्था खाडीलप्रमाणे आहे.% 


(१) ध्वनिग्नाम 


रूपध्वनी स्थान 
।म्‌। [म] द्वयोष्ट्य 
वितरण उदाहरणे 

1 सव स्थितीत मन्‌, समाज , काम 


11 मध्यस्थानी 
संवर्गीय नासिक्य 
पूफूबभ्‌ 

गं आणि विवगींय स्प वर्णावरोबर 
इद्ड्कखग्घूचज्‌ 
णूनूज स्र्‌ळ्य्‌ व्‌ इत्यादी 

उदा. अमूका, शिमगा, चमूचा, आमटी, दमडी, 

उमदा, गमजा, आमसूल, सम्राट, आम्छ, साम्यू, 
जमवा, टोमणा, निम्न, इ. 
1 ह्वित्त्व 
(२)।न।[ च्‌] दन्य- 
1 सर्वेस्थितीत नात, मनात, मन 
मं मध्यस्थानी कान्त, पन्थ 
सवगॉंय नासिक्य उन्दीर, आन्धळा इ. 
चयदः्चू 
मंग मध्यस्थानी, विवगींय वर्णावरोजर 
कख॒रयर्घपूबूमस्र्‌ 
छू य्‌ वू इत्यादी 
उदा. झनूका, तनखा, वन्त, किन्रा, भानगड, 
चिन्मय, अन्य, अन्वय, आनूला इ. 
1श द्वित्त्व 


सम्प, गुम्फा, आम्बा, 
कुम्मार इ. 


कदान्न इ. 
(२/१) / न/ [ नं] पश्नदनत्य केवळ मध्यस्थानी 
सवगांय स्प्द 

वर्णाबरोबर 

उदा. चिन्च, पंच, गज पांझण, वांझ, 


सांज, 
झांज इ. 


भाहेत, 


डे 
<२. 


अनुक्रमणिका 


स्म्म्त 


सिंह, संज्ञा इ. 


>< 
(२/२) /न/ [न] वत्स्थं 


1 केवळ मध्यस्थानी संचार, संजय इ. 
सवगींय स्प वर्णावरोबर 
गं मध्यस्थानी, विवर्गीय 
घर्षक श्‌ बरोबर 
उदा. आन्शापोटी, अंशी ( ८० ) 


(३) । ण॒/ [ णू ] परिवेश्ि- 
1 केबळ मध्य ब अन्यस्थानी पाणी, मण्‌ 
मं मध्यस्थानी, सवगींय नासिक्य तंटा, मंठा 


ट्ट्ड्ढ्‌ दुंडा. पांढरा 
हे. 

गंग मध्यस्थानी विवर्गीव स्प वर्णाधरोबर 

क्वणद्बमूयूबूपूइ, 


उदा. ठणूका, कणूवर, कणगी, नणदेचा, कुणी, 
मृण्मय, गणपत, पुण्य, कण्व इ. * 


शि द्वितत्व 
(४) / ३/ [इ] कोमळ ताळव्य-- 
1 केवळ मध्य व 
.. अन्त्यस्थानी रांका, पतंग 
अ मध्यस्थानी सवर्गीय नातिक्य 
कूख॒णूघ्‌ 
उदा, शंका, शंख, भांगड, आंघोळ इ. 
ग्प मध्यस्थानी, विवर्गीय पण 


केवळ म्‌ न्‌ नासिक्याबररोबर 
व तेही संस्कृत शब्दात 


उदा. वाड्मय, दिड्नाद, वाडूनिश्चय इ, 
(४/१) / इ [ जु] ताळ्य मध्यस्थानी केवळ य्‌ 
बरोबर संयम , संयोग ह्‌ 
(४/२) । इ [बँ] ओए्टयदन्य इतरत्र 
सर्टबूशूस्‌ हू आणि संयुक्त व्येनन श् 
उदा. वारंवार, संलय़, किंवा, अंश, संसार, मांस, 


अण्णा, विषण्ण 


% जेथे उच्चारण स्पष्टपणे दाखाविता येणे शक्‍य, नाही तेथ परंपरागत लिपिचिन्हे स्वीकारली 


मराठी नासिक्‍्य : वर्ण, ध्वनी आणि उच्चार 


[्‌ बँ] या बाबतीत अधिक स्पष्टीकरण करणे आव- 
इयक आहे.% 
( ५,६,७, ) म. न ण यांना महाप्राण नासिक्य 
थ्वनिम्नाम मानिळे आहे. 
(५ )। म्‌। । म । आदि आणि मध्यस्थानी- 
| मण, म्हण, ताहमण 
(६ ) 1 । न्‌ । । न । आदी आणि मध्यस्थानी- 
नात न्हात 
उन्हाळा पन्हाळा 
(७) ग ।णू |) ण | केवळ मध्यस्थानी- 
कणेरी कण्हेरी 
यांना ध्वनिग्नाम का मानिले यासाठी ही एथगात्म 
वितरण व्यवस्था दिली आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट 
होते ती ही की महाप्राण नासिक्य अन्यस्थानी कधीच 
येत नाही, म्हणूनच अनेकांना प्रश्न पडतो की यांना 
महाप्राण मानावे की संयुक्त व्यंजन १ वितरण व्यवस्थेत 
ते नासिक्य वर्ण म न्‌ शी प्रथक होतात । मात | । नात । 
। न्हात |. णू * शी परथगात्मता अगदीच अल्पप्रमाणात 
मिळते परंतु नासिक्य वण हे मराठीत सघोष 
असल्यासुळे सघोष वर्णांशी देखील वितरण व्यवस्थेत ते 
पृथक होतात. उदा. । भात । । न्हात । , । धान | 
।न्हान। , । भार | । म्हार] , । घात | न्हात । इ... 
मध्‌ घ्‌ इ.... ध्वनींचे वून्हू, दह, 
ग्‌ -- हू असे निरनिराळे अवयव पाडता येत नाहीत. 
ते एकसंघ ( प ) ध्वनी आहेत, परंतु काही वेळा 
न--हू, म-- हू असे अवयव पडू शकतात. या 
कारणामुळे त्यांना काही ध्वनिवैज्ञानिक महाप्राण मान- 
ण्यात तयार नाहीत. ते त्यांना संयुक्‍त ब्येजन मानितात. 
असेच जर मानायचे झाळे तर ख॒धूम्‌ घूठूढ्‌ 
यांनाही संयुक्त व्यंजन मानावे ांगेळ, काही ध्वनि- 


वैज्ञानिकांनी तसे मानिलेही आहे.' परंतु या व्यवस्थे- 
मुळे अधिकच गोंधळ माजेल, मराठीच नव्हे तर 
आधुनिक भारतीय भाषांच्या. प्रकृतीच्या ते विरुद्ध 
आहे. यासाठी कू च्‌ ट्‌ त्‌ प्‌ या वर्गातील अनुक्रमे 
सघोष आणि अघोष महाप्राण जसे आपण मानितो 
त्याचप्रमाण नासिक्य महाप्राण हा एक स्वतंत्र वरी 
मानावा. शिवाय्र मराठीत नासिक्य व्यंजने नेहमीच 
सघोष आहेत. 

येथपर्यंत नासिक्य उच्चाराचा आणि त्याचे संयुक्‍त 
व्यंजनातीळ प्रथम अवयव या दृष्टीने विचार केला. 
संयुक्‍त व्यंजनातील द्वितीय अवयव या दृष्टीने विचार 
केल्यास खालील संयोग आढळतात. 

(१)प्तूड्कूगूच्‌ स्‌ग्र्‌फ्म्‌ 

(२)पूतद्क्र्स्‌श्रहून्न्‌ 

(३)ट्ट्ड्ढख्रशनणू 

अशा प्रकारची संयुक्‍त व्यंजने होत असल्यामुळे तो 
चर्चेचा विषय होण्याचे कारण नाही, 

म" न्‌ णू ही महाप्राण नासिक्य संयुक्त 
व्यंजनातील प्रथम अवयव म्हणून येणे हे मराठीतच काय 
तर इतर भारतीय भाषांच्या प्रकृतीच्या विरुद्ध आहे, 
परंतु यामुळे त्यांच्या ध्वनिग्नामत्वाला ( 1011016110 
8885 ) बाध येण्याचे काहीही कारण नाही, 
ञू चा उच्चार 

मराठीतीळ काही नासिक्य उच्चारासंबंधी स्पष्टी- 
करण करणे आवदयक आहे. मराठीत ञ्‌ हा तालव्य 
नासिक्य उच्चार मरांठीतीळ सब परिचित वर्णमालेतील 
जु आगि केवळ यू च्या संयोगाने येतो. 

*वनिवेज्ञानिकांनी त्याच्या मर्यादित वितरण व्यवस्थे- 
मुळे संस्कृतमध्येही ज्‌ हा ध्वनिग्नाम मानिळेळा 


(१) जरी वँँ या उच्चाराचे स्थान छू या उच्चाराच्या स्थानाजवळ नसले तरी बँ ला &छ चा 
रूपध्वनी मानिळा आहे, कारण वितरण व्यवस्थेत र्‌ ळ्‌ वू शूसूहूश आणि यू यापूर्वी छू कधीच येत नाही ती 

(२) [ज्‌] आणि [ बँ ] यांच्या ठिकाणी अ्घेखराचे गुण असल्यामुळे | ० । अनुनासिक खर 
ध्वनिग्नामांचे ध्वनिसाधर्म्यामुळे रूपध्वनी मानिता आले असते. परंतु जू हा केवळ यू या अधस्वरापूर्वीच येतो 
आणि बँ हा अधैस्वर बू पूर्वी, स्पंदित र, पाथिक ठू, धषेक शु, स, हू आणि संयुक्त व्यंजन शू यापूर्वी येत 
असल्यामुळे इ या कोमळ तालव्य नासिक्य घ्वनिग्नामाचाच रूपध्वनी मानणे अधिक श्रेयस्कर होय, 

१. 1१ 018191 0 7010101087? 107. ९118765 ए. पन्बत्लॉ 

1" शाणाण०्ठ9 थत ॥०1०1०९४ जा ॥ाळाळ ण. ? 


न, भा. ५ 


३२ 


-॥31, 3. 3. रता, 


नवभारत 


नाही.* हिंदीमधील जू हा न्‌ मध्ये छपत झाला आहे. 
आधुनिक अभ्यासकांनीही ज्‌ या उच्चारावाबत हिदी 
व मराठीसाठी हाच निर्वाळा दिला आहे. 

यू च्या संयोगाने येणारा हा उच्चार मरार्ठातीळ 
कोणत्याही ध्वनिग्रामाच्या एथगात्म वितरण व्यवस्थत 
न आल्यामुळे आणि मराठीतील च ९ पश्चदन्त्य ) 
आणि च (वर्त्स्य ) आणि या वर्गातील घ्वनींशीं 
स्पशदृष्टया साधर्म्य नसल्यामुळे ज्‌ हा स्वतंत्र ध्वनिग्राम 
मानिता येत नाही, वितरण व्यवस्थेत दर्शविल्याप्रमाण 
कोमळ ताळू व तालू स्थानदृष्ट्या एकमेकाशी जवळ 


असल्यामुळे । & | या ध्वनिग्नामाचा तो रूपध्वनी 
मानिला आहे. 


वँ चा उच्चार 

सवर्गीय अनुस्वार आणि सवर्गीय अनुनासिक असे 
भद खेरांनी केळे आहेत हे मागेच दर्शविळे आहे. 
यू वळवा आधी येणारा नालिक्यध्वनी हा सवगीय 
अनुस्वार असून रघू श्ूस्‌ आणि हू या आधी 
येणाऱ्या नासिक्य उच्चारास दृतोष्ट्य अनुनासिक ते 
मानितात हेही मागे दर्शविऴ आहे. * यवलपरे यबळा 
वा? हे सूत संस्कृत भाषेच्या व्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य 
असेळ पण मराठीस ते तंतोतत ठागू पडेलच अस 
नाही. महत्त्वाचे म्हणजे अनुस्वाराच्या संबंधात आलेले 
त सूत्र आहे, 


१, " ७] एाजाताळ8 ल 3813] 


एन. 22, 1946, ए0, 86-93 


विद्यालय, वर्षे २ अंक २, १९५९ पृ. ७५-८४ 
३.1 ' पृगूह 3868110119) 
7७४७॥(6त ७० ॥॥७ एन ०! 
ळा. ( णी ठत 3) 

ग पाजग०ळूण त एल. 
7, 1918७०, 000100 ण्या 


४१६७1॥076, 380॥8 ग, 1928 ए, 798, 


४. 6 र्‍श्ाठछ्या शाळखाळांलड ७ 
0. 1-%. त 


२४ 


अनुक्रमणिका 


२. “ हिंदी (और संस्कृत ) मे अनुस्वार और नासिक्य व्यं 
» रमेशचंद्र महरोत्ा, 

र्‍गाशाा68 0? 
ग'७२8, उपा 1968, 0 


01००४१ ०'॥७०७॥॥ 
शा शभड४, 1958. 
प ' पाठ एलापालंछयिठ गी शहाच्या, ! 


* अनुनासिका नु नासिका भेंदेन यवला द्विधा ? 
यानुसार अनुनासिक हा भेद जरी संस्कृतात दर्हविळा 
असला तरी मराठीत तो स्पष्टेणे शिल्लक राहिला 
आहे असे वाटत नाही. 

मराठीत र्‌ ट्‌ वू जू स्‌ ह्‌ आणि संयुक्‍त 
यापूर्वी आलेला नासिक्य ध्वनी 
असेही म्हणता येणार नाही, ण तू मू हे ध्वनिग्नाम 
रढ्वूशपूसूहू या ध्वनिग्रामापूर्वी येतात, त्यामुळे 
ओट्टय दस्य ( 1.80010 1)01091 ऐए॥७६] ) वहा 
ण्‌ न्‌ म्‌ यांचा रूपध्वनी मानिता येत नाही, स्थान- 
इृष्ट्या वहा डू ला जवळ नाही. परंतु वितरणःयवस्थेत 
इहाकूवर्ग आणि म्‌ न्‌ ह्या व्यतिरिक्त व्येजनांच्या 
पूर्वी बा नंतर येत नसल्यामुळे आणि बँ हा र्ल्व्‌ 
श॑ सूहू आणि जू याश्चिवाय इतरत्र ब्यंजनाच्या पूर्वी 
वा नंतर येत नसल्यामुळे डू या ध्वनिग्नामाचा तो 
रूपध्वनी मानिला आहे, 

झू नू म हे बितरणव्यवस्थेत दालविल्याप्रमाण 
आणि ध्वनिग्रामाचे त्यांना स्थान असल्यामुळे निराळी 
चर्चा करण्याचे कारण नाही, 
चबच चे उ्चार 


व्यंजन जू 
( दँ) दंतोष्ट्यच होतो 


एनाव्या०० पागता ! १1०58 


* बद, तह, एकाचा 


131, 8, फे, एना फा, 
( एत ) री 


कै. 1,०४१ प्या हयात 8. क. 


9 * 793, 94, 
* 2281006, 


भराठी नासिक्य : वर्ण, ध्वनि आणि' उद्चार 


हे नवीनच स्पदस्थान आले आहे. च हा तूझ्स्‌ 
यांचे बनलेळे संयुक्ताक्षुर आहे असे ध्वनिवेज्ञानिक 
मानितात. मराठीतील च किंबा च हे अनुक्रमे 
स्पर्शादनत्य व्यंजन आणि पश्चदन्त्य घर्षक किंवा 
स्पददीदन्त्य व्यंजन आणि वत्स्ये घर्षक यांचे. संयुक्ताक्षर 
( कैपीश४िं०86_) नसून तो एकसंघ ( एप ) ध्वनी 
आहे. हिंदीतही तो एकसंघ ध्वनी मानिला आहे.' 
मराठीत च ( पश्चदन्त्य) आणि च (वर्त्स्य) 
आणि त्या वर्गातील इतर उच्चार स्पर्श व्यंजने आहेत. 
आधुनिक ध्वनिवैज्ञानिक च हा त्‌ आणि स्‌च्चा 
संयुक्त उच्चार मानितात हे वस्च दर्शविळे आहे. 
त्यास त्यांनी ( 3111080 ) ही संज्ञा दिली आहे. 
परंतु मराठीतील च आणि च किंवा त्या वर्गातील 
उच्चारात स्‌ या घपंकांचे अत्यंत अल्पस्वरूपात घर्षण 
दिसून येते. म्हणून मराठीत ती अनुक्रमे पश्चदन्त्य आणि 
वत्स्ये अशी स्पर व्यंजने आहेत. डॉ. कालेल्करांनी 
“ श्वनिविचारात ' अनुक्रमे दन्त्य आणि तालव्य तर 
५ भाषा आणि संस्कृतीत ? दन्त्य आणि दंत- 
मूळीय ( वत्स्ये ) अर्धस्फोटक मानिली आहेत. 
कसेही जरी मानिले तरी त्याआधी येणारा नासिक्य, 
ध्वनि सवगीय अनुनासिक होतो आणि त्यांचे वितरण 
त्या वर्गापुरतेच मर्यादित असल्यामुळे ते पश्चदन्त्य 
अनुनासिक आणि वर्त्स्य अनुनासिक होत. स्पश- 
स्थानाच्या दृष्टीने दन्त्य नला ती अधिक, जवळची 
असल्याने / न्‌ / या नासिक्यध्बनिग्रामाचे ते [ न], 


[ न्‌] रूपध्वनी होत. 


ण्‌ न्‌ म यांचे उच्चार 

ण्‌" न्‌" मू'याना घु ढ॒ झू धू भ्‌ या सघोष महां- 
प्राणाप्रमाणेचे महाप्राण नासिक्यघ्वनिग्राम मानिळे 
आहे. वस्तुतः ण्‌" न्‌ आणि म्‌ यांची वितरण 
व्यवस्था मर्यादित आंहे. काही ध्वनिवैज्ञानिक ख्‌॒ थ्‌ 
म्‌ घ्‌ ध्‌ इत्यादिकांना महाप्राण व्यंजने न मानिता 
त्याना संयुक्त व्यंजन मानितात. (प्र. ३३ तळटीप १) 
उलट काही ध्वनिवेज्ञानिक त्यांना संयुक्त व्यंजन न 
मानिता एकसंघ ( 010 ) ध्वनी मानितात. 

ण्‌" नू" मया महाप्राण नासिक्यावद्दळ एवढे 
सांगितळे तरी पुरे की मराठीत नांसिक्य हे नेहमी 
सघोष असल्यामुळे वितरण व्यवस्थेत सघोष स्पर्श 
व्यंजनाशी ते पथक होतात आणि ण्‌ न्‌ म्‌ यांच्याशी 
परस्पर एथगात्म वितरण असल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र 
ध्वनिग्नाम मानिल आहे. एव्हढे मात्र खरे की णू हा 
णू प्रमाणेच आदी कधीही येत नाही तसेच णू” न्‌” 
आणि म यांचे परस्पर एथगात्म वितरण मर्यादितच 
आहे; म्हणून त्यांना स्वतंत्र ध्वनिग्नाम मानू नये असे 
मात्र म्हणता येगार नाही. नासिक्यमहाप्रागाचा तो 
एक वग कल्पावा म्हणजे पुरे 
_ एकंदरीत हे विवेचन थोडक्यात अशारीतीने मांडता 
येईल, 

(९) मराठीत एकंदर आठ मासिक्य ध्वनिग्नाम 
आहेत. 

1 सात अनुनासिक व्यंजने. 

डणूनमणू नम्‌ 
उं एक अनुनासिक स्वर ५ ( सव स्वरांसाठी ) 


१, € 8९8ुणा९181 101101101108 01 0000600007 पाता. ? 
फे. ए७ा० 1)नअ; 880 ।8 [०५७ 01 १1०७6, ? 


रत 


* ध्वनि विचार ! ना. गो, कालेलकर, पृ. ४४, 


श॑ “ भाषा आणि संस्कृति? ना. गो. कालेलकर, ए. ३८. 
३. [पाट शाख्ाट08 0 केभाठकया ” 0087105 8, एपाछपडाला छत शणाहा' 


छाळ्फवा8या, 1.४. 36, 1960, 17. 22-59 


ग “ 4४68 3 डिंद्यातिक्षात उभा ” ॥ळ9गाल्ते १9तण पा, ता२8या 
गय्ठणां5०8, 19 पूषाणल' उ01160 ॥०1,.1, 1958, ?0? 142-46 

ग 6 पुणाढ कपाछणिखा 0 0018ला818 18 1100 छॉलटा8त 7 छळाला 
पृणाला वाळक (8 881९ पेपाक्ला 0) 8000000110); ” 

* पुण 86७0181 1110101108 0 ठयाप्याण००७ पाता 


- उ. ऐछ्राळ्य्ा 191311, 


र्ष 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


(१) /। इ या कोमल ताळ्व्य ध्वनिग्रामाचे 

[इ] कोमळ तालव्य 

[ज्‌] तालव्य 

[बँ] ओएय दन्य 

हे रूपव्वनी आहेत. 

(२) / ण्‌ / परखिष्टित नासिक्य ध्यनिग्नाम 
(३) । न| दुन्त्य नासिक्य़ ध्वनिग्नाम 

[न्‌] दन्त्य नासिक्य 

[ नं] पश्चदन्य नातिक्‍्य 

> 


[न्‌ ] वत्स्यं नासिक्य 
हे रूपव्वनी आहेत. 
(४) / म/ द्रयोष्ट्य नासिक्य ध्वनिग्राम 
(५) / म॑ / हृयोष्ट्य महाप्राण नासिक्य ध्वनिग्राम 
(६) । न / दन्त्य महाप्राण नासिक्य ध्वनिग्नाम 
(७) / ण्‌ । परिवेष्टित महाप्राण नासिक्य 
थ्वनिग्राम 


अशी सात अनुनासिक व्यंजने आहेत तसेच एक 
अनुनासिक स्वर / ५ / असे एकूण आठ नासिक्य 
ध्वनिग्नाम मराठीत आहेत. 

साहजिंकच प्रश्न निर्माण होतो की अद्या या 
प्रकारच्या वर्णनात्मक अभ्यासाने काय साधले जाणार 
आहे. उत्तर देणे थोडेसे कठीण आहे. उत्तराचा ' शोध 
घेत असताना मराठीतील नासिक्य उच्चार कोणकोणते 
आहेत हे प्रथमतः जाणून घेतळे पाहिजे, नासिक्य 
ध्वनिग्नामांची वितरण व्यवस्था क्या प्रकारची आहे 
हेही जाणून घेतळे पाहिजे; आणि मला वाटते, वरील 
विवेचनावरून याची थोडीफार कल्पना आली असेल, 

अनुस्वार, अनुनासिक, परसवणे तसेच बिंदू ह्या 
खुगेचा ( १ ) खणखणित उन्चाराचा अनुस्वार (२) 
ओझरत्या उच्चाराचा अनुस्वार (३ ) खणखणित 
उच्चाराचे अनुनासिक ( ४) ओझरत्या उच्चाराचे 


* [ डॉ. श्री, रं. कुलकर्णी, 


माढ्शे, संचालक, मराठी संशोधन मंडळ, मुंबई, 


मराठी विभाग प्रमुख, उस्मानिया विद्य 
प्रोत्साहन या अभ्यासाची प्रेरक शक्ती होय, प्रा. भा. शं. 


एच, अनंत नारायण यांनी चर्चा करून वेळोवेळी केलेल्या 


यांनी केढेल्या सक्रिय साहाय्या 


३६ 


अनुनासिक यामुळे उच्चाराच्या प्रक्रियेत तसेच लिखाण 
व्यवस्थेत निर्माण झालेला विस्कळितपणा थोडा फार 
तरी कमी व्हावा हा ह्या वर्णनात्मक अभ्यासाचा प्रमुख 
उद्देश आहे. मराठीत तर व्युत्पत्तीने. येणारे अनुस्वार, 
विभक्तीने येणारे अनुस्वार, रूढीने येणारे अनुस्वार, 
उच्चारित अनुस्वार, अनुच्चारित अनुस्वार तसेच 
तोकड्या उच्चारासाठी येणारी आणि अनेकवचन 
दर्शविण्यासाठी येणारी बिंदू ही एकच खूण असल्यामुळे 
विचारात गोंधळ न निर्माण झाला तरच नवल ! अशा 
प्रकारच्या अभ्यासाने तो गोंधळ कितपत कमी होईल 
हे नक्की सांगता येणार नाही. परंतु आधुनिक ध्वनि- 
विज्ञानाच्या साह्याने हे संकेत पारखून घेतले तर काय 
पुक्तळच सुकर होईल हे निश्चित, आधुनिक श्वनि- 
विज्ञानाच्या शास्त्रीय वैठकीवरून मराठीतील नासिक्य 
उच्चार, त्यांची स्थाने, उच्चारातील भेद, नासिक 
उच्यार आणि वर्णमालेतील इतर वर्णीश्री त्यांचा परस्पर 
संत्रेध आणि महत्त्वाचे स्पष्टता आणि सुलभता या 
इ्टीने पाहू गेल्यास आपले विचार अधिक स्पष्ट व्हावेत 


आणि पुढील अभ्यासाची ती नांदी ठरावी ही अपेक्षा 
आहे. 


मराठीतील नासिक्य उच्चारांचा. अगदी थोडक्यात 
आढावा धण्याचा या . निवंधात* अत्यंत अल्प प्रयत्न 
केला आहे. उ्चाराचा लिपीशी घनिष्ट संबंध आहे. 
स्वर यंत्रातून निघालेले सारेच ध्वनी भाषेत उपयोगिले 
जात नाहीत; भाषेत उपयोगिले जाणारे सारेच ध्बंनी 
मराठी भाषेत उपयोजिळे ज्ञातात असे नाही, आणि 
उपयोजिलेल्या. सर्वच ध्वनींना लिपि-संकेत देता 
येतातच असेही नाही, हे केवळ अशक्य आहे. तरीपण 
भाषेतील विद्यमान उच्चाराची ओळख होणे आवश्‍यक 
आहे. ती लिपि केशी करावयाची हा स्वतंत्र 
अभ्यासाचा विष्रय आहे आणि तो या निबंधाच्या 


न्स 


वक्षेमाहेर्चा असल्याने विचारात घेतला नाही. 


यॉपीठ यांचे मारीदर्गीन आणि 


शान विभागातील प्राध्यापक 
उपयुक्त सूचनांबद्दल त्यांचा फ़णी आहे, डॉ. स, ग. 


वैददळ त्यांचे आभार, ] 


कहाळेकर आणि भाषावि 


मराठी नासिक्‍्य : वणे, ध्वनी आणि उच्चार 


प: 
सद्‌्भ 
ग्रथ 
(१) 4 ाघणयाी चा खी गराळ शंकातागय 
1चि्ापचष्टळ - रा. त्र. दादोबा पांडुरंग 
(२ ) मराठी व्याकरणावरील नित्रंध 
- कृष्णशास्त्री चिपळूणकर 
(३) ऐप (आिणीणाचा - खेर 
(४) शास्त्रीय मराठी व्याकरण -मो. के. दामले 
(५) आधुनिक मराठीचे उच्चतर व्याकरण 
- महादेव पांडुरंग सत्रनीस 
(६) भाषा आणि संस्कृति - ना. गो. कालेलकर 
(७) *वनिविचार -ना. गो. कालेलकर 
(८) लघुसिद्धांत कोमुदी 
- सं, रामचंद्र दत्तात्रय किंजवडेकर 
(९ ) सामान्य भापा विज्ञान - वाबूराम सक्सेना 
(१०) ऑओाला७(05 या काठाला, एगताछ 
-. 8, 4] ला 
(११) ओगोगव्ट्ुर कात शल००९४ 
ल पिद्चाछ्णा (1 प09यझाल्त) 
री र - 11. १, पे. शातता 
(१२) प 8ट्टुणा218] . 11001शभा)858 0 
(जा९111001097/ परागत, (ए॥ण- 
115160१) _- ति. फचचीच्या 1)म., 
(१३) 8. 1181109] 0 010101०0४9 
- (ाछा163 1". प०ला७ 
(१४) झाया ळाट्टाघडळ ९030 
- ऐशा. 1,81110001, 
निरनिराळ्या मासिकातील संशोधनपर लेख 
(१५) “ एणा००्ट्टां0] िक्लापप95 १1३ 
पाताळ क्ो्टाण४९8 0. 20००८९००5 
ग ॥॥८ 82007 7९॥॥८४०॥८१ ०१४॥५८ 


88 ह 7॥०१५(८ 8017028, €6९॥०0॥- 
वक्ष 1936), उ. हे. पया, वरी 
(१६) “ ४३६2801), घळायवर्यि00 


छावे शाप्ाणपा भी कण्या ? पा. 


फ, 3, एकता, 


- कळ 1/00/000४४१८७, 172 1957, 


(१७) “' ऐ888] जाळा ठी 
डइिशाडोत 1४. छे, णाला 1/0. 7०7. 
22, 1946. 

(१८) “ पुणाह िजाणालवगिठाा ठी 
गा ३ चा] ” 8 1.1,0र्‍ति उघ्यणा8ड छत 8. 
ल. 1७1] ०'०, 7580.45 117, 1928. 

(१९) “ उगाच 70०९108 8. एर. 
ठाळनिनष्ट्रा, 750.48 11, 1921, 

(२०) “पठ ाळाालाणाल$ खी पलाश 
(ाव्फेलड ७. "लाडुपडाला3 यात क्षणाचा 
(जात) 19 86, 1960, 

(२१) “ डु 85 जा डाह्ातेळ्ात 
छावा! ” पगाळयाचेते तण अहा, 
घगकळाट /यय्ध१८७/४७8, 19. 'गणाहा 
उण०1]169 ॥०, 1, 1958, 


(२२) “ हिन्दी (ओर संस्कृत) मे अनुस्वार 
च य > च्य 
ओर नासिक्य व्यंजन ” मध्य भारती, सागर विश्व- 
विद्यालय, वर्ष २ अंक २, १९५९ रमेशचंद्र महरोत्रा, 


पारिभाषिक शब्द 


प्रयत्न ॥181116' 01 ॥7"01ठा1]8- 
शिया 

स्थान 1721806 01 ॥70टप]8011 

ब्यंजन (खाडळयाद्व; 

स्वर ० 

अधस्वर 86111 ॥०७७] 

नासिक्‍्य ॥७३9] 

स्प डल ०1 710588176€ 

प्रवाही (५०॥॥॥०॥॥॥:॥॥॥ 

सघोष ॥ळ०्कव 

अघोष कलं०७]०258 

घ्बैक झििश्‍ 3 ( प"०8ए७5) 

पाश्चिक 1.61'9135 

स्पंदित ]णा8त खा ॥॥] 

महाप्राण कैझुकणिठया 

अल्पप्राण शला-48178101 

कंब्य शाणीच्चा 

कोमळ तालण्य दुटोह्या' 

तालव्य 7818181] 


डफ 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


पररखििष्टित फिनगली् ओष्ट्य दन्त्य 1.3010-तेन्8] 
क्त्स्थं 1) 0-81ए600वयां संयुक्ताक्षर 1. ४8890-00- 
पश्चदन्त्य एऐळ-])भाछा वितरण व्यवस्था  10018010एलया 
द्न्त्य 13” पृथगात्म वितरण. (00प 3 र्‍या 
द्वयोष्ट्थ 118018] व्यवस्था १॥.॥४॥१॥॥॥७ 
अनुनासिक स्वर ]४8381128011 द््त््वि दुगणांपिळा 
सवगीँय अनुनासिक 'पि०110 00881८ 11888] संयुक्त व्येजन ११ 
विवर्गीय अनुनासिक ऐ01--यि ०110018910 आदि, मध्य, अन्य 11.81, ॥6ता9], 
118881 111581]. 
*्वनिग्नाम एऐएलाभा1७ संदेह ध्वनिग्नाम कैपला]1,010110 
रूपध्वनी ॥]]ल लाल स्वर संयोग फणा. 
स्वर नासिक्य ध्वनिग्नाम 
हागया 
कोमल 
| ू- तालव्य रिल दन्त्य | दृयोष्ट्य 
ए ओऔ विका 
खु भ अलप्राण . छू ण्‌ न॒ | म॒ 
ओ अ आ भ भे 
ना 
्भ महाप्राण णू कणे, ह | न? | मर 
विडडल) पा 
ऐै आणि नौ (१) सात नासिक्य व्यंजने 
(२) अनुनासिक स्वर 
स्वेद सेवोर एकंदर आठ नासिक्य घ्वनिग्राम 
जाह 


श्दः 


कह) दाळ 
८3 
उंगोः जा करबगघरनचिघजसजा? 
रस्नगघर चज 
१-६ रनम” 
तहा 


मराठी नासिक्य : वणे ध्वनी आणि उच्चार 


मराठी व्यंजन ध्वनिग्नास 


श्व 
न 
:)| 


२१९ 


प्वल |. स्वात 
क .__. कोमल परि- द्न्त्य 
व्यंजने कंठ्य तालव्य| वत्स्ये--_..._ हू 
तालव्य वेष्टित पश्चदन्त्य) दन्त्य 
-.. क्‌ डन, तू. | प 
अघोष 
महाप्राण ख्‌ ठा. क्ट यु. फ़ 
अल्पन्नाण ग डइ[ ज्‌ | ज्‌ दू. चू 
सघोष - 
महाप्राण घ्‌ दू | शह परु. भू 
अल्पप्राण ड्‌ ण्‌ न्‌॒ | म्‌ 
नासिक्य णा -ण्पश नच 
(1 
महाप्राण ण्‌ न म्‌ 
द्यषेक हू शु स्‌ 
अल्पप्राण ळ्‌ लृ 
पाशिविक 1 यान याच 
महाप्राण ल्‌ 
अल्पप्राण र्‌ 
स्पंदित 
महाप्राण र्‌ 
अर्धस्वर यू व्‌ 


ळे. भाई मानवेन्द्रनाथ राय 
अनुवादक-श्री. वा. रं. सुंठणकर 


बुद्धी, प्रेरणा व क्रांती 


[ भाई मानवेन्द्रनाथ रॉय यांच्या ' १७४७०1 1२०1191101 लांडा) 
अथाचा भाग १ याचा मराठी अनुवाद वेळगावचे श्री. वा. रं, 


कावे छेळ्णपहयांया र्या 
सुंठणकर यांनी केला असून तो महाराष्ट्र राज्य 


साहित्य आणि संस्कृति मंडळाच्या वतीने प्रसिद्ध व्हावयाचा आहे. या ग्रंथातील पहिले ,प्ररण नबभारताच्या 
वाचकांकरिता येथे उद्‌धत केळे आहे -कार्यकारी संपादक. ] | ! 


तत्त्वज्ञानाचा इतिहास हा जगाचा इतिहास आहे, 
असे हेंगेळ याने म्हटले होते. त्याचाच शिष्य मार्क्स 
यांने आपल्या गुरूचे हे विधान फिरविळे आणि घोषणा 
केली की संस्कृतीचा इतिहास हा वर्गंयुद्धाचा इतिहास 
आहे. इतिहासशास्त्रासंबंधी परस्पर विसंगत दिसणारी 
ही दोन तत्त्वे प्रस्थापित झाल्याळा एक सबंध शतक 
होऊन गेळे आहे, या दोहोतील विसंगती वरकरणी 
आहे, कारण हेंगळ आणि माते या दोघांच्याही 
मताप्रमाणे इतिहास ही स्वतःच्या गतिमत्तेमुळे उलगडत 
जाणारी विकासाची प्रक्रिया आहे. ही विसंगती बाह्य 
स्वरूपाची असल्यामुळे या दोन तत्त्वांसंबंधीचा वाद 
अद्याप मिटला नाही, समबुद्धीच्या विचारवंतांनासुद्धा 
यापैकी कोणताही एक दृष्टिकोण मान्य करणे कठीण वाटते. 

मार्क्सच्या आधीच्या पिढीत होऊन गेटला इतिहास- 
कार मिदाळे ( ॥॥1८11016. ) याने इतिहासशास्त्राचा 
स्वतंत्रपणे एक वेगळा सिद्धान्त मांडला. त्या सिद्धान्तात 
परस्परविरोधी वाटणाऱ्या या दोन तत्त्वांचा मिळाफ घडून 
आला आहे. इतिहासाच्या सांप्रदायिक मतासुळे 
मिदाळेचे समाधान होत नव्हते, फ्रेंच राज्यक्रांतीचा हा 
भावी इतिहासकार शास्त्र म्हणून इतिहास लिहिण्याची 
नवी पद्धती शोधीत होता. भाषांच्या उत्पत्तीचा अभ्यास 
करणाऱ्या भाषाशास्त्राच्या साह्याने गतेतिहासाची गुपिते 
उकल्णे तुलम होईल अश्शी कल्पना त्याला सुचली, 


इतिहासद्यास्त्रातील समस्यांचा भाषाशास्त्राच्या दृष्टिकोणा-' 


तून विचार केला पाहिजे, या कल्पनेमुळे इतिहास व 
तत्त्वज्ञान एकमेकात गुंफळेळे आहे, या निर्णयाप्रत तो 
येऊन पोहो'चला, ' बिश्वेतिहास ? या अपुऱ्या राहिलेल्या 


४5 


आापल्या अंथाच्या प्रस्तावनेत इ.स. १८३० मध्ये त्याने 
लिहिले होते की;* “ जगाच्या मारंभापासून जो संग्राम 
सुरू झाला आहे तो जगाच्या भंताबरोबस्च मिटणार 
आहे. आणि हा संग्राम म्हणजे मानव विरुद्ध निसर्ग, 
चित्‌ . विरुद्ध जड, स्वातंत्रयवाद विरुद्ध प्रारधवाद 
यांच्यातील संग्राम आहे. कधीही न संपणाऱ्या या 
संग्रामाचा आलेत म्हणजे इतिहास होय, ? 

मिशळेने इतिहासाचे नवे शास्त्र तयार करण्याच्या 
मयल्नाचा मारंम केला, तत्पूर्वी शभर व्य नपल्समध्ये 
रोमन कायद्याचा एक अप्रसिद्ध शिक्षक गिआंबतिस्ता 
व्हिको याने एक प्रबंध लिहिला होता. या प्रबंधाचा 
मथळा असा होता :- “ देशोदेशींच्या स्वभावधर्माचे 
निरूपण करणाऱ्या नव्या विशञानाची मूलतत्वे आणि 
त्यातून दिरर्शित होणारी लोकसमूहाच्या निसर्गकाय- 
द्याची नवी तत्त्वे, ” मिशलेळा ब्हिकोच्या र्पांन 
समानधर्मा सापडला, इतिहासविषयक संशोधनाची एक 
नवी वाट पाडण्यात व्हिको हा अग्रेसर होता. त्याच्या 
म्रबंधाळा त्याकाळी विशेष प्रसिद्धी हाभली नव्हती. त्या 
मबंधाचे मध्यवर्ती सूत्र असे होते की “ मानव्य हे 
मानवाची स्वतःचीच निर्मिती आहे. ” ज्ञात इतिहासा- 


छ घटना यथा्थतेने समजून घ्यावयाच्या असतील, 
तर मूळारंभात जाऊन त्या समजून घेतल्या पाहिजेत; 
या पद्धतीवर भर देऊन व्हिकोने सामाजिक जग हे 
निश्चितपणे मानवाचेच कर्तृत्व आहे, हे अबाधित सत्य? 
सत्याचा अनुषेजक 
परिवतंनात तिःची 


प्रस्थापित केळे, या अबाधित 
म्हणजे “ खुद्द मानवी बुद्धीच्या 
मूलतत्त्वे शोधता येतात. ? 


बुद्धी, प्रेरणा ब क्रांती 


इ. स, १८३० सालच्या जुल्ई क्रांतीच्या काळात, 
घगधगणाऱ्या ज्बालांच्या सांनिध्यात बसून मिदाळे 
आपला ग्रंथ लिहीत होता. मानवशास्त्र, भाषाास्त्र, 
आणि समाजशास्त्र यांच्या साहाय्याने ऐतिहासिक 
संशोधन करण्याची व्हिकोची पद्धती पाहून मिरे 
स्तिमित झाला होता. त्याने स्वतःच वर्णन केल्याप्रमाणे 
“ व्हिकोच्या महान्‌ ऐतिहासिक मूळतत्त्वांच्या उन्मादाने 
तो विलक्षण भारावून गेळा होता. ” इतिहास आणि 
तत्त्वश्ान ही युगायुगामधून एकमेकात कशी गुंतली 
गळी आहेत हा त्याचा सिद्धान्त विशद करण्यासाठी 
त्यांन हाती घेतलेला  विश्वेतिहास ? हा ग्रंथ पूर्ण 
करायला त्याला पुरेस आयुष्य लाभळे नाही. पण त्याने 
एवढे घोषित करून ठेवळे की “ भाषा, साहित्य, 
इतिहास, वास्तवशास्र, गणित, तत्त्वज्ञान, हे परस्परां- 
पासून अगदी मिन्न वाटणारे विषय वस्तुतः संलग़ 
असतात. किंब्रहुना त्या सबीची मिळून एक पद्धती तयार 
होत असते. ” 


मार्क्सने आपल्या गुरूला पायावर उभे केळे खरे. 
पण त्यामुळे इतिहासाऱचा सुसंघटित दृष्टिकोन तयार 
झाला असे नव्हे. माक्‍्से आणि एंगल्स या दोघांनीही 
मिशलेचे ग्रंथ बाचळे होते. व्हिकोच्या कल्पनाही त्यांना 
अपरिचित नव्हत्या. व्हिकोचे “ नवविज्ञान ? जरी 
भेपल्समध्ये जन्मले होते तरी ळायव्नीझ, वूल्फ, हर्डर, 
गट इ. पंडित आणि तत्त्ववेत्ते यांच्या द्वारे ते जर्मनी- 
तील विद्यापीठात जाऊन पोहोचले होते. हर्डरळा 
“ मानव जातीच्या इतिहासाच्या तत्त्वज्ञानाविषयी 
कल्पना ? हा आपला ग्रंथ लिहिण्यापूर्वी व्हिको'चा 
परिचय झाला होता. एवढेच नव्हे तर हेंगेलच्या इतिहा- 


साच्या तत्त्वज्ञानातसुद्धा ब्दिकोचा प्रभाब आढळून 
झाल्याशिवाय राहात नाही, 

व्हिकोने फ्रान्सिस बेकनचे ग्रेथ वाचले होते. व्हिकोचे 

गो _्म- 1) 

५ नवविज्ञान ! ही भेकनच्या “ नोव्हम आर्‌गनम्‌ या 
ग्रंथाची केलेली सरळ चोरी अशी य 
काही काही कठोर टीकाकारांनी मागेपुढे _ "1 
नाही. ही टीका खोडसाळ असली तरी नेकनच्या 
संशोधनाच्या साच्यात व्हिकोंचे ग्रंथ यी होत 
होते एवढे मात्र खरे निसर्ग घटनांच्या अभ्यासा- 
साठी वेकनने विगमन पद्धतीचा अवलंब कैला होता, 


तीच पद्धती मानवज्ञाताच्या इतिहासाला लागू करण्याची 
कल्पना व्हिकोने बेकनपासूनच घतली. ग्रोतिअस या 
पंडिताने सर्व देद्यांना लागू करता येण्यासारखे सामान्य 
नियम शोधण्यासाठी इतिहास, इंश्वरविज्ञाना आणि 
तत्त्वज्ञान यांचा भाषाशास्त्रीय अभ्यास केला होता. 
ओतिअसच्या ग्रंथांचा अभ्यास केल्यामुळे इतिहासाचे 
सामान्य नियम शोधण्यासाठी तश्शाच प्रकारच्या पद्ध- 
ती'चा अवलंब्र करण्याची कल्पना व्हिकोळा सुचली. 
तात्पर्य, विचारांच्या गतिमानतेचा मागोबा घेता घेता 
आपण अगदी प्राचीन काळच्या महान बिचारवंतांपर्यंत 
जाऊन पोहो'चतो, 


विचारांची हीच साखळी आधुनिक काळात तपासून 
पाहता, आपण सेंव्हिझी या लेखकापर्यंत यऊन पोहो- 
चतो. व्हिकोचचा कायदेशास्त्राविषयीचा सिद्धान्त आणि 
आपला स्वतःचा सिद्धान्त यांच्यातील साम्य सॅव्हिमीने 
मान्य केल आहे. इ. स. १८३७ साली प्रसिद्ध झालेल्या 
इतिहासाच्या तत्त्वज्ञानावरील हेगेलच्या व्याख्यानांच्या 
प्रस्तावनेत पूर्वी ज्या विचारवंतांनी हा विषय हाता- 
ळला होता त्यांचा नामनिर्देश करताना हडर आणि 
हेगेल यांच्या बरोबरीने व्हिकोचा उल्लेख आहे. इ. स. 
१८८४ साली ' विश्वकायदा ' या व्हिकोच्या ग्रंथाचा 
अनुवाद जर्मनभाप्रेत प्रसिद्ध झाला. त्याच्या प्रस्तावनेत 
या इटलीच्या इतिहासकाराने शंभर वर्षांपूर्वी मांडलेल्या 
सिद्धान्ताचे हेगेलच्या विचारसरणीशी कसे साम्य आहे 
हे दर्शविण्यात आले होते. तसेच, रूसो हा या दोघरा- 
तील दुवा असण्याचीही शक्‍यता आहे. कारण “ नव- 
विज्ञान ? ज्यांवळी अखेरच्या स्वरूपात प्रसिद्ध झाले 
त्यावेळी रूसोचे वास्तव्य व्हेनिसमध्ये होते. र्सोने 
लिहिलेल्या भाषांच्या उत्पत्तीविषयींच्या प्रबंधावरून असे 
अनुमान काढता येते की भाषाशयास्त्राच्या साहाय्याने 
समाजाच्या उत्पत्तीच्या समस्येचा उलगडा करता येतो ही 
कल्पना रूसोने व्हिकोपासून धेतली होती. तेव्हा हेगेल- 
वर व्हिकोच्या विचारांची छाप रुसोच्या द्वारे पडली 
असणे अगदी संभवनीय आहे. 


“< मानव स्वतःचा इतिहास घडवितो हे सूत्र मार्क्स 
आणि एंगल्स यांनी व्हिकोपासून-बहुधा प्रथम मिशळेच्या 
द्वोर आणि मागाहून खुद्द व्हिकोच्या ग्रंथावरून-घेतले 
असांबे, असे दिसते. या सूत्राच्या आधाराने त्यांचा 


४१ 


न. भा. ६ 


नवभारत 


"ऐतिहासिक जडबाद' रचला गेला. .. . . .. . . . व्हिकोने 
प्रत्यक्षात जे प्रतिपादन केले त्याच्याही पलिकडे ऐतिहासिक 
जडवाद जातो. पण व्हिकोच्या मार्क्सवादी भाष्यकारांच्या 
मते त्या दिशेने व्हिकोने बरीच वाटचाल केळी होती. 7१ 
इतिहासाच्या माक्‍संप्रणीत जडवादी कल्पनेला 
पद्धतशीर स्वरूप देणारा लेब्रीमोळा हा पहिला लेखक 
होता. त्याच्या मर्रंधात मार्क्सचा पूर्वस्री म्हणून त्यांने 
व्हिकोळा मान्यता दिली आहे. त्याभतर पॉल लाफार्ग 
यांने स्पष्टपणे असे दाखवून दिले की, इतिहासाच्या 
माक्‍संप्रणीत दृष्टीचा माग काढता काढता लई मॉगेनच्या 
द्वारे थट व्हिकोपर्येत पोहोचता येत, मार्क्सने पूवंबय[त 
व्हिकोच्या ग्रंथांचे परिशीलन केले होते, लासाळेने ' नव- 
विज्ञान ? न बाचल्याबद्दळ मार्क्सने इ, स. १८६१ मध्ये 
आश्चर्य व्यक्त केंठे होते. रोमन कायद्याचा आत्मा 
विशद करतांना व्हिकोने दाखविलेली तत्त्वशानाची घारणा 
पाहून मारकरने त्यांचे कौतुक केले होते. ' कपिटळ ? 
ग्रंथात एके ठिकाणी तळटीपेत मार्क्सने व्हिकोचे षक 
अवतरण दिले आहे. ते असेः- “ मानवाचा इतिहास 
आणि निसर्गाचा इतिहास ( सृष्टिज्ञान ) ( ए०७॥101] 
प्राय” ) ' यांच्यातील भेदाचे रहस्य हेच आहे 
की, मानवाचा इतिहास हा त्याने स्वतः घडविलेला 
असतो पण निसर्गाच्या इतिहासाचे तसे नसते. १? 
व्हिकोच्या ग्रंथांचे सूकम परिशीलन केल्यानंतर सेरिळ 
२. काळं माक्‍सेची इतिहासविषयक मीमांसा 


मुख्य सूत्र म्हणजे इतिहास हा भौतिक कारणामुळे-देबी 


मंदिर उभ असते. उत्पादनाच्या शक्ती सम 
समाजाच्या किंबा समाजाच्या एका गटाच्या 


नियत होतात अशी ती मीमांसा सांगते म्हणून तिळा 
२. शफिठ्तालाला 
४५४॥ एभा फय७88, 1944, 


३, पूर्वी प्राणी, वनस्पती, खनिज पदाथ आणि 


) ऐतिहासिक जडवाद ? 
झा ) या नावाने ओळखली जाते. तिळाच आर्थिक नियतिवाद 


किंबा निसर्गातीत कारणा 
त्वच जाणिवेला कारणीभूत होत असते. समाजाची उत्पादनाची साधने 


जरचना आणि बवर्गसंबंध यांच्य 
1 आर्थिक संघटना आणि आथिक 
समाजाच्या राजकीय, नेतिक, धार्मिक, कायदेशीर, बौद्धिक, सांस्छ्ृतिक इ 
असा मार्क्सच्या मीमांसेचा इत्यर्थ आहे, समाजातील घडामो 


आर्थिक नियतिवाद ! 
४0 ॥॥]७ ' 4० 


इतर नेसर्गिक 
81] पाह 


अशा निर्णयाप्रत आळा की, “ विचार हे उत्पादन 
पद्धतीची फलिते असतात; या माक्टीप्रणीत तत्त्वाची 
पूवसूचना व्हिकोने प्रतिपादन केलेल्या विःवार-बननाच्या 
नियमात सापडते.  क्रोचेने व्हिकोची परंपरा माक्‍स- 
वादापर्यंत कशी येऊन भिडते हे स्पष्टपणे दाखविळे 
आहे. “ वर्गयुद्ध आणि मनाच्या प्राथमिक अवस्थेत 
आणि नव्या जंगळी अवस्थेत पुनः पुनः परतण्याने 
समाजाचे पुनर्जीवन या व्हिकोच्या दोन्ही कव्पना 
मार्क्स आणि सेंरिळ यांनी परिपक्व केल्या. 
यावरून दिसून येईल की या सर्वांमधून विचाराच्या 
विकाताची एक अखंड शुंखळा सांधली गली असून 
हेगेळचा विरोधविकासवाद किंबा मार्क्सचा आर्थिक 
नियतिवाद हे दोन्ही या विकासक्रमात चपखल वसू 
सकत नाहीत, तयातही मार्क्सच्या इतिहासाच्या तत्त्व- 
शानापेक्षा हेंगळचे इतिहासाचे तत्त्वज्ञान या विकास- 
कमाढा अधिक जुळणारे आहे, बेकन आणि हॉब्ज 
यांच्या परंपरेत व्टिको तयार झाला असला तरी त्याने 
इतिहासाचे जे नेवे तत्वज्ञान मांडळे ते निसगाच्या 
कायद्याची चिकित्सा करूनच मांडळे. तथापि त्याला 
श्रमजीवी वर्गाच्या क्रांतीचा विचारप्रवर्तक असे मानता 
येत नाही, व्हिको हा कॅथॉलिक पंथी होता. त्या पैथाच्या 
पकडीतून तो सुटू शकत नव्हता. * मानव्य ही मानवाची 
स्वतःची निर्मिती आहे, पण केवळ इंश्रर हाच सर्व 


( पांडा] ॥७ळाव- 
णतात, माक्‍संच्या इतिहासमीमांसेचे 
मुळे नव्हे-घडत असतो. अत्ति- 
असतात त्यात्या अनुसरूनच समाजाचे 
बदलाला कारणीभूत असतात. 
घडामोडी यांच्या प्रभावाने त्या 
जीवनाच्या अंगांची वाढ होत असते, 
डी आणि त्यांचा विकास हे आर्थिक कारणामुळे 
असेही म्हणतात. 


असेही म्ह्‌ 


च्या 


वणा र्‍ ठा! ६. ००? 


विळे शान यांचा समाविश होत असे. 


१०७१ 0 (अंळवपाहॉळ काळ, 


ष्र 


22). “जा 


बुद्धी, प्रेरणा ब क्रांती 


श्रे्ठ आहे ” अक्ी त्याची निष्ठा होती. अद्या अंत- सामाजिक श्रिकास हा त्याच्या जैविक उत्क्नांतीच्या वरच्या 
विरोधी कल्पनांपासून तो सुक्त होऊ शकत नव्हता. पातळीवरची विकासाची पुढची अवस्था आहे. या 
इतके असूनही निःसंदिरग्धपणे धर्मविरोधी आणि नास्तिक- वरच्या पातळीवर. जीवनार्थ कळहाचे स्वरूप अधिक 
वाढी अक्ली मार्क्सची इतिहासमीमांसा त्याने पूवसूचित प्रभावी होण्यासाठी जीवन सामुदायिक आणि सहकारा- 
केळी होती यात शका नाही. त्मक होत असंते. म्हणून इतिहास ही एक सुसंघटित 
जडबाद हा मार्क्सवादी पद्धतींचा गामा आहे. पण विकासात्मक प्रक्रिया आहे. 
जडवादाची' उत्पत्ती काही माक्‍संवरोबरच झाळी नाही. इतिहास ही युक्त अशी विकासात्मक प्रक्रिया 
जडवाद हा मानवी बिचाराइतकाच जुना आहे. प्राथमिक आहे, हे जाणणारा ऑरिस्टॉटळ हा पहिला बिचारवंत 
अवस्थेतील बुद्धिवादाने माणसाला देवांना शरण जायळा होय. इतिहासाची ही सुसंघटित कल्यना पुढे स्टोईक' 
लावले. मानवाचे हे ज मूळचे पतन झाले त्याविरुद्ध पंथीयांनी उचलली. एकेकाळी या पंथाचा पगडा साऱ्या 
बंडाचा सर्वात पहिला उठाव म्हणजे तत्त्वशानाचा जन्म वूरोपवर बसला होता. अखेरीस, सेंट ऑगस्टीन यांने 
होय. त्यांबेळेपासून तहत आजपावेतो तत्त्वज्ञानाला प्रतिपादन केलेल्या ईश्वरविज्ञानाच्या' प्रमावाखाळी ती 
स्वतःची अशी म्हणजे स्वतंत्र गतिमत्ता आलेली आहे. कल्पना आली. त्यानंतर एक सह्वकाचा काळ पीठ- 
* अंतिमतः इतिहास म्हणज मुक्त होण्यासाठी मानवाने पंडिती वादाच्या ( 3०110195ठांझा) ) * वर्चस्वाचा 
चाळविळेल्या धडपडीचा आलेख होय. मानवांचा गेल्यानंतर रेनासान्सच्या काळातीळ थोर व्यक्तींनी 

१, जडवाद ( 11४1019151 ) जडद्रव्य हेच अंतिम सत्य आहे अंस मानतो. जडाच्या साहाय्याने 
विश्वातील घडामोडीचे स्पष्टीकरण करता येते असे हा वाद तांगतो, वस्तूचे मूळ कणात असते असे सांगणारा 
कणवाद हे याचे उदाहरण आहे. जडवाद आत्म्यालाही हे तत्त्व लागू करतो. जडवाद्यांची मनाची कल्पना अशी 
की, मेंदू ज्या कणांचा वनळेळा असतो त्यांच्या अतिदाय गुंतारुंतीच्या आणि स्ट्व्म गतीत मनाचा उगम आहे. 
जडकारणासुळे-आ।्यात्मिक किंवा नैतिक कारणामुळे नव्हे-मानवाच्या सामाजिक घडामोडी घडतात असे जडवाद 
सांगतो. उदा. मार्क्सचा ऐतिहासिक जडवाद. थोडक्यात म्हणजे जडवादाप्रमाणे जडद्रव्य, त्याच्या हाळ्चाली आणि 
फेरबदल यांच्या शिवाय दुसऱ्या कशाचे अस्तित्व नसते. 

२. हा पंथ प्राचीन ग्रीसमध्ये इ. स. पूर्व ३०८ च्या सुमारास होऊन गेलेल्या अथेन्सच्या झेनो या 
तत्त्ववेतत्याने स्थापन केला, या पंथाला “ स्टोईक ? नाव पडण्याचे कारण असे की ज्ञनो हां अथेन्संमंधीळ * स्टोआा ? 
म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सभास्थानात प्रवचने देत असे. जग हा देव-मनाचा आविष्कार आहे या सर्वेश्वरवादी 
मता'चे ते होते. साऱ्या सत्यवस्तू जडात्मक असून आत्मा हा जडाचे उदात्त स्वरूप आहे; जग दैवी शहाणपणाची 
कृती असुन निसर्गकायद्याने त्याचे नियमन होते म्हणून भवितव्यात जे असेल ते पत्करणे हे मानवाचे कर्तव्य 
असते अक्षी त्यांची विचारसरणी होती. या पंथाचे वैशिष्टय म्हणजे सुखदुःखार्‍ची पर्वा न करता संयमाने आचरण 
करेण आणि नीतिनियम कडकपणे पाळणे हे होय. त्यावरून कडक नीतीचे आचरण करणारा तो ' स्टोइक? हा 
अर्थ प्रचारात आला. या पंथाच्या विचारप्रणालीला  स्टोइकवाद ? म्हणतात. 

३. इंश्रराविज्ञान हा 1'1180108४7 याचा प्रतिशब्द. देवासंबंधीचे शास्र असा त्याचा . अर्थ आहे. हे 
शास्त्र प्रामुख्याने खिस्तधर्मी असून देवाचे स्वरूप आणि त्याच्या उपाधी देवाचा मानवाशी आणि विश्वाशी 
असणारा संबंध, मानवाची देवाविषयीची कतंव्ये इ. गोष्टींचे विवेचन करतो. ी 

४. पीठपंडितवाद हा यूरोपीय खिस्ती संस्कृतीतील एक महत्त्वाचा वाद आहे. यूरोपात मध्ययुगात 
जी विंद्रची पीठे ( 8०10015 ) होती त्यात तर्कशास्त्र, अध्यात्म आणि ईश्वरविज्ञान यांचे अध्ययन 'चालत 
असे, या पीठातीळ पंडितांना 80110011161 म्हणत असत. त्यांच्या तत्त्वपरणाळी ( 8010185018) ), 
पीठपंडितवाद हे नाव पडले, त्यांचा काळ इ. स. १००० ते १५०० आहे. त्यांचे तत्त्वज्ञान खिस्ती धर्मगुरु आाणि 
ऑसिस्टॉटल व त्यांचे भाष्यकार यांच्या प्रामाण्यावर आघारलेळे होते. त्यांचा पहिला मौलिक विचारबंत जॉन 


४३ 


ह £.2 आ अक नोड िराचन, 
212222 ल 


नवभारत 


मानवाच्या प्रगतीकडे पोहाण्याच्या बुद्धिवादी दृष्टिकोणाचे 
पुनरुज्जीवन केळे, इतिहासाच्या या बाट्चालीवरून हेच 
दिग्दर्रित होते की बुद्धिवाद आणि झदभुतरम्यवाद 
हे दोन समान्तर चालणारे विचारप्रवाह असून त्यांच्या 
संयोगाने इतिहासाची घडण होत असते. खुद्द रेना- 
सान्सच्या काळातील अट्भुतरम्यवाद्यांचे म्हणणे अते 
की “ प्रबोधनाच्या ढोन युगांना वेगळा करणारा 
कोन्स्टंटाईन ते कोलंबस यांच्या दरम्यानचा दी कालखंड 
म्हणजे केवळ भयाण पोकळी होती असे मानणे हास्याः 
स्पद आहे. उल्टपक्षी, याच नव्हे तर दुसऱ्या प्रत्येक 
युगात घटनांच्या बाह्य स्वरूपाच्या गर्भात एकच प्रक्रिया 
स्कॉटस एरिजिना हा होता. 
तेराव्या शतकात होऊन गेले. 


संथपणे सतत चाळू असते हे जाणणे आवद्यक 
आहे. १3१ 

( खरोखरीचा अँरिस्टॉंटळ एकच होऊन गा 
असला तरी ) ऐतिहासिक दृष्टया दोन रिस्टॅटल 
होऊन गेले असे म्हटले पाहिजे, “ अध्यात्मश्ास्र 
* तर्कशास्र ? या ग्रंथांचा कर्ता एक अरिस्टॉंटळ आणि 
“ राज्यशास्र ' आणि ' नीतिशास्त्र ? यांचा कर्ता हा 
इुसरा ऑरिस्टेंटळ. पहिला झसिस्टॉटळ मध्ययुगीन 
खिस्ती इंश्ररविशञनाचा प्रमाणभूत तत्त्ववेत्ता समजला 
जातो, दुसरा असिस्टेंटल अरबी पंडितांनी त्याचा 
उनरुद्धार करीपर्यंत विस्मृतीत गाडला गेल होता. 


त्यानंतरचे मुख्य प्रवक्ते अत्तशस ममस, थामस अक्विनास आणि डन्स स्काट्स है 
“ साच्या तत्वज्ञानाचे वैशिष्ट्य म्हणज 


थितत्वां ५ आणि 
आणि बुदि यांची केले हणन धार्मिक पोथितत्वांना न सोडता धर्म अ 
तत्त्वशञान, श्रद्धा आणि बुद्धि यांची क्षेत्रे पृथक ठेवणे हे होते. त्यां 


घालण्याचा प्रयत्न केला. युरोपीय तत्त्वज्ञानाला 
अउुरूप असा राज्यसंस्थेचा सिद्धांत आणि ३. सुसंगत 


ते 
मूळ अर्थ वास्तव शास्त्राच्या पश्चात्‌ किंबा पलीकडे 
वास्तवद्यासत्र) असा होतो. अँरिस्टाटलने आपल्या 
प्रारंभी हे शास्त्र वस्तुतत्व शास्त्राशी ( 0गग० 
दिक, काल, सत्य, ज्ञान, कार्यकारण भाव, इत्यादींच्या 
117०8 ची सर्वसामान्य व्याख्या वस्तूंच्या 
संबंध आणि जडत्व यांचा संदर्भ सोडून विचार 
व्यातिरिक्त केवळ चिंतनात्मक विचार असतो आणि 
असतो. या शास्त्रात प्रामुख्याने पुढील विषय येतातः 
नियंता, त्यांचे अस्तित्व, स्वरूप, त्याचा आ 
अनंतत्ब, सर्व परिबर्तनाच्या मागील अपरिबतंनीय, अमर 
किंवा प्रयोग यांना अप्राप्य अशा निसर्गातील कब 
साहाय्याने पूवप्राप्त रीतीने गृहीत धरते. श्री. 
यांच्या कार्यात भेद केला तो असा - बेस्तूंचे 
(ाला०ा818) सामान्य उगम निसगा 
धस्तूच्या सत्य भस्तित्वाचा विचार सोडून 


त्यांच्या तीन देणग्या होत्या 
राजकीय तत्त्वज्ञ 


87 ) समरूप 
मल 

अव्यक्त 
करणारे शास्त्र. > 


मरूप समजत 


-'॥ अवास्तव 
7 विश्वाचे भादितत्व, आवि 
विष्कार, छ्श्य सृष्टीमागीळ 


मर आत्मा आणि 
निसर्गाीत त्याचे 


* एन. रॉय यांनी शा! 


सत्यस्वरूप सः 
स्गांतच शोधणे हे हकती आणि 


प्रयल्नामुळेच ई. [त पन्चचंत 
व *- त्यांच्या प्रयत्नामुळेच ईश्वरविज्ञानात, धर्मच 
यांना स्थान प्राप्त झा 


- त्यानी बुद्धी आणि प्रकटीकरण यांची सांगड 


न्य त. ला 
- ९ व्यक्तित्वाचा सिद्धांत. २. त्या 
य न. 


आणि ऐरण ला तत्त्वज्ञान म 
हा शब्द सामान्यतः 171105०007 य 


अर्थी वारके जातात. ॥1७911)75ं०38 या शब्दाचा 
( ए.७ > ॥1 


आयाळ, उढुऱखाते आणि ाया७ौ 
तत्वचिंतनात्मक ग्रेथाला गन १४०8 हे नाव दिले होते. 
जत असत, पण पुढे अस्तित्व, वस्तुद्रव्य, 
तत्वांचे चिंतन या अर्था ते रूढ झाले. ॥९9" 
अशा स्वरूपाचा त्यांचे यादृच्छिक गुण, त्यांचे 
'रण्यात येते, या शास्त्रात अनुमववादा” 
यांच्या चिकित्सेतील विरोध अंतभ्रूत 
देकारण, विश्वाचा निर्माता आ। 
अंतिम सत्य, अंताच्या पठीकडीळ 
अस्तित्व इत्यादि. प्रत्यक्ष निरीक्षण 
अस्तित्व हे शास्र केबळ बुर्दांच्या 
गा ऱहा०ड आणि ऐ]०्फॉ्प 
निसर्गातील विविध वास्तव घटनांचा 


आणि ञबाः 


निसर्गाच्या आहे वः स्तूचे ण्यास ठी 
चिंतन करणे न बाहेर हेर ञा। णि र स्तूंचे शान करून धर | 
हवे ॥॥९६७]७॥१ 8108 चेका । 1 अतीत 


र्य आहे. रॉय यांच्या प 
असू शकत नाही, या दोहोतीळ हा भेद घ्यानात ठेवूनच हा गरॅथ को 


छ्४ 


असणाऱ्या घटनांचे (याती 
ऐेखेशान हे जडबादाशिबाय दुसरे का 


वुद्धी, प्रेरणा ब क्रांती 


त्याचा परिचय अरबी पंडितांनी यूरोपीय जगाला 
करून दिला, आणि पुढे रेनासान्सच्या मानवतावाद्यांनी 
त्यांचे पुनरुज्जीवन केले. त्यानंतर मात्र विचारसृष्टीच्या 
नभांगणातीळ तेजोगोलांमा एका मागून. एक मानवी 
प्रगतीच्या उत्कांतिमय दृष्टिकोणावर प्रकाराझोत टाकायला 
सुरवात केली. शेबटी हेंगळने मानवजातीच्या संस्कृतीची 
तसेच जगाच्या इंतिहासाची गुरुकिळी म्हणून या 
दृष्टिकोणाला मूर्त स्वरूप दिले. “ मानवजातीच्या राज- 
कीय प्रगतीची सबंध प्रक्रिया म्हणजे मुक्त होण्याच्या 
कल्पनेचा क्रमराः होत जाणारा साक्षात्कार आहे असे 
त्याला दिसून आले. ?” आणि हीच पाश्चेभूमि हेंगळ्चा 
भाववाद* आणि मार्क्सचा जडवाद यांना समान आहे. 
मानवी संस्क्रतीच्या उषःकालापासून विभ्चारांची जी 
उत्क्रांती झाली तीत मधून मधून खंड पडले आहेत, 
अशी जे कल्पना करतात ते अद्या भ्रमात बावरतात 
की भूत कालात जणु तत्त्वज्ञान असे नव्हतेच आणि 
भविष्यावे. तत्त्व्ञान त्यांनाच तेवढे गवसले आहे. 
विचारांचा इतिहासं हा मानवी संस्क्रतीच्या इतिहासा'ची 
गुरुकिल्ली. आहे; कारण त्यांची तर्केदृष्ट्या पुनर्रचना 
करणे शक्‍य आहे. 

दंतकथा, आख्यायिका, पुराणे, इत्यादींच्या स्वरूपात 
गतकालीन गोष्टींची काहीना काही नोंद ठेवण्याचा प्रघात 
सर्व प्राचीन मानवसमूहात आढळून येतो. पण ग्रीकांचा 
उदय होईपयत इतिहासाच्या व्यवस्थित लेखनाला 
प्रारंभ झाळा नव्हता. मानवी जीवनाच्या प्रत्यक प्रश्नाकडे 
पाहाण्याची ग्रीकांची बुद्धिवादी आणि ऐहिक दृष्टी 
विलक्षण होती. ख्िस्तपूर्व ५८५ मध्ये थल्सि या 
शास्त्रज्ञाने ग्रहणांचे केलेळे भाकित तंतोतंत खरे ठरले. 


१. एप७७111518, 
२. भावबाद म्हणजे 100९911811; 


हे प्रधांन व वस्तू दुय्यम किंवा बाह्मवास्तवतेंचे अधिष्ठान विचार, 
होय, भाववादाप्रमाणे सत्य हे मूलतः 


तत्वज्ञानाची पद्धती म्हणजे भावबाद हो 


बौद्विक असते, भाबवाद हा जडवादांळा प्रतिरोधी आहे, 
म्हणेज माणसाला होणाऱ्या शानाचा उगम त्याच्या अनुभवात 


इंद्रियजन्य अनुभवाने मिळणारे ज्ञान हेच खेरे ज्ञान असे हा बाद 
निरीक्षण आणि प्रयोग यांचाही समावेश होतो. 
शतकात काही पारी पंडित इतिहासकार होऊन गेले. त्यांच्या धर्म- 
पा०५०४॥१17 असे म्हणण्याचा मधात आहे. 


१३. अनुभववाद गगणांगांलंशा 
असतो. असे सांगणारा तत्वज्ञानाचा वाढ. 
सांगतो. ज्ञान प्राप्त करूनं देणाऱ्या भनुभवात 

४. खिस्ती शकाच्या आरंभीच्या शत 
विषयक इतिहासलेखनाला उदेडून ७10 


त्यावेळेपासून मानवाच्या आध्यात्मिक विमोचनाला प्रारंभ 
झाला. विमोचनाचा हा भानंची शगंडा झुंगाउुचुगे 
अप्रतिहत 'चाळत आला आहे. त्यात मानव क्रमाक्रमाने 
विजयी होत आला आहे. ग्रहणाचे भविष्य ठरले. या 
युगप्रवर्तक घटनेने आयोनिआच्या विचारवंतांना अशी 
कल्पना सुचली की, असंख्य देवतांच्या लहरीनुसार 
मौतिक घटना घडतात हे खरे नाही. या विचारामुळे 
त्यांच्यातील तीव्र जिज्ञासादृत्ती जागी झाली. आणि 
प्रत्येक गोष्टींची चिकित्सा त्यासी आरंभिली, मानवाच्या 
भूतकाळाचीही तपासणी त्यानी सुरू केली. तत्वज्ञान हे 
इतिहासाचे मूळ सूत्र आहे हे हेंगळ्चे मत किंवा 
“ उदाहरणांच्या साह्याने शिकविणारे तत्वज्ञान म्हणजे 
इतिहास आहे ” हे ( बोंलिंगब्रोकचे ) मत यांचा मूळ 
उगम थुसिडायडिस पासून झाला. त्यांच विशदीकरण 
हेलीकार्नाससच्या डायोनिशियसंन ख्रि. पू. पहिल्या 
शतकात जवळ जवळ आधुनिक स्वरूपात केळ. अक्या 
प्रकारे इतिहासळखनाला तत्वज्ञानापासून स्फूर्ति मिळाली. 
त्यासुळे तत्वज्ञानाच्या इतिहासाने तर्क आणि 
अनुभवबाद* या दोन्ही दृष्टीनी मानवी संस्कृतीच्या 
इतिहासाला प्रेरणा दिळी, ग्हणून मिराळेंने म्हटळे की 
“ निसर्ग विरुद्ध मानव, दैव विरुद्ध स्वातंत्र्यवाद, 
यांच्या संग्रामाची कथा म्हणज मानवेतिहास होय. ? 
मध्यंतरीच्या एक हजार वर्षांच्या काळात खिस्ती- 
धमीचा जबरदस्त पगडा बसल्यामुळे युरोपात जिज्ञासेची 
ऐहिक प्रश्वत्ति दबली गेली होती. त्यामुळे, साहजिकच 
इतिहास इंश्वरविज्ञानाची बटीक होऊन राहिला. एका 
अर्थी हेही छुपे वरदान ठरले. कारण खिस्ती पाद्रीच्या 
इतिहासळेखनातूनच ( 1?878गिट पाडपगप०- 


गृ० &ळंभा00 01 801४. 
भाव म्हणजे चित्त; भाववादात चित्त (10110. ) कल्पना, विचार 


कल्पना वा भाब यात असते, असे मानणारी 
आध्यात्मिक किंबा मानसिक किंबा 


४५ 


नवभारत 


४1७017 )* पुढे इतिहासाचे शास्त्र निर्माण झाले, 
इंडनच्या वागेतीळ मानवाच्या पतनापासून तो पापमुक्त 
होईपर्यंतचा इतिहास ही एक उल्लांतिवादी प्रक्रिया 
आहे, कार्यकारणात्मक घटनांची साखळी आहे, हे मान्य 
केल्याखरीज खिस्ती इतिहासाची. कल्पनाच करता 
येत नाही. प्रादिष्टवादाच' खिस्ती पोथीतत्त्व ही सुद्दा 
मूलतः वुद्धिप्रमाण कल्पना आहे. सृष्टीच्या उत्पत्तीचा 
चमत्कार एकदा घडल्यानंतर नसत्यातून काहीही निर्माण 
होऊ शकत नाही. मोक्षाकडे किंवा पापमुक्तीकडे नेणारी 
प्रत्येक गोष्ट ही कारणानेच म्हणजे इंश्वरी इच्छेनेच 
घडते- ती कारणान्बित असतेच. हा बुद्धिवादी दृष्टिकोण 
पाद्री इतिहासकारांनासुद्धा कॅथाल्कि 'चर्चच्या भूमिकेला 
चळकटी आणण्यासाठी विकसित करावा लागला. चौथ्या 
दातकात युसित्रियसने लिहिळेळा चर्चचा इतिहास हा 
ग्रीकांच्या काळानंतर मानव समाजाचा इतिहास 
लिहिण्याचा पहिला प्रयत्न होता, त्या नंतरच्या शतकात 
सेंट आगस्टीनने लिहिळेला “ देबनगरी * हा ग्रंथ 
जागातिक वाढ्ययातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. नायसि- 
आचे धर्मतत्त्व' बुद्धी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न त्यात 
आहे एवढ्यापुरतेच या ग्रंथांचे महत्व नाही तर 

१. प्रारिष्ट्वाद हा उए8१७81800ा 


इतिहासाच्या तत्त्वताना१पर्याचा तो पहिला प्रबंध होता 
हेच त्याचे महत्व आहे. ( संट ऑग्स्टीनळा कदाचित्‌ 
त्याची जाणीवही नसेल, ) 

जडद्रन्य अविनाद्यी आहे; तसेच बिचारही अवि- 
नाशी आहेत. विज्ञान आणि तत्त्वज्ञान योंच्या 
सेस्थाकांनी पेटविळेली जिश्ञासावृत्तीची ज्योत तमो- 
युगाच्या एक हजार वर्षांच्या घनदाट भंधकारामुळेही 
विझू शकली नाही. निस्गविरुद्ध मानव या आरंभा- 
पासूनच्या झगड्यातून निर्माण झाठेली स्फूर्तिप्रद परंपरा 
जरी खिस्तधर्मी यूरोपने अव्हेरिी होती, तरी पाखंडी 
अरबांनी ती जतन करून ठेवली आणि खिस्ती वारस- 
दारांच्याच ती हवाली केली, ग्रीक आाचायोचे विशेषतः 
अँस्स्टाटल्च्या ग्रंथांचे अध्ययन करणारी अरबीपंडितांची 
एक महान परंपरा १० व्या शतकानंतर निर्माण झाली, 
त्यात इतिहासशास्त्राळा &वाहून घतळेढी एक परंपरा 
होती. तिची परिणती १४ व्या शतकाच्या अखेरीस इव्न 
खलदून या पंडिताने लिहिलेल्या * विश्वतिहास * या 
ग्रंथात झाली, इतिहासाच्या तत्वज्ञानाविषयी'चा त्याचा 
हा प्रबंध इतका प्रगाढ होता की, त्यामुळे तो इतिहास- 
शास्त्राचा प्रस्थापफक समजला जातो. प्राचीन ग्रीक 


या शब्दाचा मराठी पर्याय आहे, इंश्ररविज्ञानाळा 
सर्व गोष्टींचे भवितव्य इंश्रराने पूर्वीच ठरवून ठेवळेळे असते, 


ठरविल्याप्रमाणे होत असतात, असे हा वाद सांगतो. त्यात बदळ होणे किंवा करणे मान: 
त्यात कार्यकारणभावही नसतो, या वादास पूर्वनिर्णीतबादही म्हणता येईल, 


म्हणून जगातील सर्व घडामोडी प्रथमच इश्वराने 
वाधीन नसते, तसेच 


सदशनांच्या उपासनाप्रसंगी जे धर्मततत्व भबलंबिण्यात 


येते ते. नायसषिआच्या पहिल्या धर्मसभेने पुरुपत्रयीचे जे तत्त्व ठरविले ते कॉन्सॅटिनोपळच्या धर्मसभेने. विस्तारित 


करून 'घमतत्त्व बनविळे, नायतिझाची पहिली सभा कॉन्स्टन्टाइन बादशहाने इं. स. 


विषयी होता. अलेक्झांड्रिआचा एक पाद्री एरिअस याने असे मत प्रतिपादन केळे की, पिता 
पूर्वी पुत्राळयां अस्तित्व असले तरी ते अनादिकालापासूनचे 


२२५ मध्ये भरविली होती, 
वाद पुरुषत्रयीच्या स्वरूपा- 
(देव ), पुत्र ( येशू) 


होते. त्यातील एक 


३, ३०७ एफ, पाह ० ए॥6 1108017 ०1 पाड, 
४8 


बुद्धी, प्रेरणा ब क्रांती 


तत्त्ववेत्यांच्या ऐहिक आणि बुद्धिवादी 'चेतनेपासून 
स्ती घेऊन अरबी संस्कृतीने आपल्या ज्ञानसंपदेंचे लोण 
स्पेन आणि इटली येथील विद्यापीठांच्या द्वारे यूरोपमध्ये 
पोचविळे, यूरोपच्या वैचारिक पुनरुज्जीवनाला झालेले 
अरबी संस्कृतीचे साहाय्य अगण्य आहे. इतिहासाचे 
परिशीलन ऐहिक दृष्टिकोणातून करण्याच्या पद्धतीचे 
मानबताबादी पुनरुज्जीवन झाल्यामुळे विचाराच्या 
गतिमत्तेचे एक बर्तुळ पूर्ण झाळे. अतिप्राचीन काळचा 
मूल्यवान वारसा घेऊन व्हिकोने भविष्यकालच्या विका- 
सांची दिशा दाखवून दिली. इतिहासाचे तत्त्वश्ान आणि 
तत्त्वशानाचा इतिहास यांचा संगम त्याच्या लिखाणात 
झाला होता. म्हणूनच मिलने त्याला गुरुस्थानी 
माने होते. मिशलेने हेंगळ आणि मार्कस यांच्या 
परस्पर विरोधी सिद्धान्तांचा मिलाफ घडवून आणला. 
व्हिकोने इतिहासाचे दोन प्रकार सांगितले, एक 
भाषांचा इतिहास आणि दुसरा घडामोडींचा इतिहास. 
घडामोडी म्हणजे मानवाची राजकीय आणि सामाजिक 
कृत्ये. घडामोडींचा व्यापक अर्थ घेतला तर इतिहासाच्या 
व्यात्तीत भूगर्भशास्त्राचाही समावेद्य करावा लागेल. 
व्हिकोने सुचविले की भाषाक्यासत्र हे इतिहासाचाच एक 
भाग समजावा. ही सूचना फार महत्त्वाची होती 
कारण तीत हृतिहास आणि भाषाशास्त्र यांच्यातील 
घनिष्ठ संबंध प्रतीत होत होता. भाषाशास्त्र 'हे तत्त्व- 
ज्ञानांचच एक अंग आहे. प्रारमीच्या अवस्थेत तत्त्व- 
ज्ञानाचा इतिहास आणि भाषांचा इतिहास हे एकरूप 
होते. निरीक्षण आणि प्रयोग या जश्या विज्ञानाच्या 
पद्धती आहेत तशीच समीक्षण ही इतिहासशास्त्राची 
पद्धती आहे. गतकालाचा अभ्यास कगवयाचा तो 
वर्तमाना'चा बुद्धिप्रमाण किंवा युक्त उलगडा करता यावा 
यासाठी. भूत आणि वर्तमान यांचा बुद्धिप्रमाण म्हणजे 
युक्त संबंध असतो. या संशोधनामुळे इतिहास 
विकासाची प्रक्रिया आहे, हे सिद्ध झाले. परिणामी ऐति- 
हासिक घटनांचे नियंत्रण करणारे सर्वसाधारण नियम 
शोधून काहून इतिहासाचे तत्त्वशान स्वणे रक्‍य झाळे, 
इतिहासकाराळा अभ्यास करण्यासाठी भूतकाळ 
आयता तयार असतो असे होत नाही. फक्त छुन्या 
काळच्या काही नोंदी उपलब्ध असतात. त्या दोन 
प्रकारच्या असतात. एक मौतिक स्वरूपाची म्हणजे 
अवजारे, वस्तूचे आणि वास्तूंचे भमावशेष, हस्तव्यवसाय, 


कलां, इत्यादींचे उपळ्व्ध पुरावे वगेरे, दुसरा प्रकार 
आलेखाच्या स्वरूपात असतो. यांना आंपण मानसिक 
किंवा आध्यात्मिक पुरावे म्हणू शंकू. यातील दुसरा 
प्रकार हा प्रामुख्येकरून महत्त्वाचा आहे. कारण त्याच्या 
साहाय्यानेच वस्तुरूप पुराव्यांचे महत्त्व पूणपणे आकलन 
करता येणे. शक्य होते. गतकालीन आलेखाच्या 
समीक्षणाच्या आधाराने इतिहासाची पुंनरंचना करण्याचे 
भाषा्यासत्र हे महत्त्वाचे साधन आहे; म्हणून भाषांचा 
इतिहास हा इतिहासद्यास््रांचेच एक अंग आहे. दुसरे 
असे; जीवाच्या विकासप्रक्रियेच्या क्रमात, प्राथमिक 
स्वरूपाचे मनोभाव आणि विचार यांची अभिव्यक्ती, 
आणि परस्परातीळ देवाण घेवाण यांचे साधन म्हणून 
शब्द जन्माला आले, असंबद्ध विचार आणि मनोभाव 
एकत्र गोवून अर्थवाही करण्यासाठी भाषा बाढीला 
लागल्या. याचाच अर्थ असा की, भाषांचा इतिहास 
हा आरंभीच्या विचाराच्या विकासाचा तसाच प्राथमिक 
तत्त्वज्ञानाचा इतिहास आहे. भाषाशास्त्राच्या साहाय्या- 
वा्चन इतिहास लिहिणे झशक्य होते. एवढ्या 
अथीने तत्त्वज्ञानाचा इतिहास म्हणजे मानवी संस्कृतीचा 
इतिहास हे हेगेळेचे म्हणणे योग्य ठरते. बहुधा 
इतिहास दोन प्रकारचे या व्हिकोच्या तत्त्वावरून 
'हेंगलळेने ती कल्यना उचलली असावी. गतकालीन 
आलेखांच्या चिकित्सक अभ्यासाने इतिहास मानवाच्या 
कृत्यांमागील सुस्त प्रेरणा शोधून काढतो. म्हणून 
बिचाराचा इतिहास या रूपाने भूतकाळाची पुनस्चना 
योग्य रीतीने करता येणे दाक्य झाळे आहे. हेगेळचे 
'हेच विधान जर क्रोचेच्या “* सर्व जातिवंत इतिहासकार 
इच्छेने वा अनिच्छेने तत्त्वज्ञ असतात ” या शब्दात 
सांगितळे तर इतिहासासंबंधीचे सर्वसाधारण सत्य त्यात 
सामावलेळे आहे, हे प्रत्ययास येईल, 

सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेत बुद्धीला जर स्थान 
नसेल तर इतिहासाची जडवादी कल्पना म्हणजच 
संस्कृतींचा इतिहास वर्गयुद्धाच्या इतिहासाशी एकरूप 
समजणे ही गोष्ट निरथक ठरते. मग माणसाला 
कार्यप्रवण करणोरे तत्त्वज्ञान म्हणून मार्क्सबादाला स्थानच 
राहणार नाही आणि क्रांत्या अशक्‍्यकोटीत जाऊन 
बसतील, पण क्रांत्या या ऐतिहासिक दृष्टया अपरिहार्य 
असतात. तसेच क्रांतीच्या विचाराने भारलेली माणसेःच 
क्रांत्या घडवून आणतात, हेही तितकेच खरे आहे 


४७ 


अनुक्रमणिका 


"करखगघनचिचनसज) 


नवभारत 


तथापि उत्पादनाच्या साधनांच्या साहजिक विकासावरोबर 
त्यांच्या अनुषंगाने घडून येणाऱ्या घटनांची मालिका 
म्हणजे इतिहास असे समजणे असमंजसपणाचे आहे. 
इतिहासाच्या उत्क्ञांतिवादी प्रक्रियेतेन मानवाला 
वगळता येणे शक्‍य नाही. सामाजिक शक्‍ती म्हणजे 
गूढ आध्यात्मिक शक्तींचे प्रकार नव्हेत. सामाजिक 
शक्ती म्हणज मानवाच्या सर्जनशक्तीचा आविष्कार 
होय. आणि सर्जनशीळ मानव हा नेहमीच विचार 
करणारा असतो. 


सामाजिक उत्क्ञांती आणि सांस्कृतिक इतिहास यांना 
लागू पडणारा आर्थिक नियतिवाद हा जडवादातून 
अव्यतया उद्भवतोच असे नाही. जडवाद हे तत्त्वज्ञान 
आहे; तर आर्थिक नियतिवाद ही इतिहासमीमांसेची 
एक पद्धती आहे. तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने विचाराचे 
वस्तुनिष्ठ सत्यत्व जडवादाला मानावेच लागते. ज्ञान- 
शास्त्रात तेवढा जडवाद थुद्द असू शकतो, इतिहास 
विदोषतः सांस्कृतिक इतिहास हा सुद्धा ध्येयवाद दृष्ट्या 
नियत होतो. म्हणून ऐतिहासिक नियतिवाद हा केवळ 
आर्थिक स्वरूपाचाच असतो असे समजणे चुकीचे आहे. 
इतिहास निवत केला जातो हे खेरे असले तरी त्याळा 
नियत करणारे घटक अनेक असतात. शिवाय नियति- 
वाद' ही तार्किक कल्पना आहे. नियत प्रक्रियेत ती 
मूलतःच असते. तीत कोणताही आगंतुक घटक हस्तक्षेप 
करीत नाही. असे नसेल तर ती प्रक्रिया ( 1)18- 
1816 ) द्विधात्म होईल. परंतु नियतिवादाच्या 
तर्कनिष्ठ कल्पनेत ऐकात्म्य ( 1101181 ) अंगभूतच 
असते. तर्कदृष्टया जडबाद हेच केवळ एक परिपूर्ण 
तत्त्वशञान आहे. कारण त्यातच केवळ ऐकात्म्य दाकय 
असते. म्हणून नियतिवाद हा जडबादात मूलतःच 
असतो. पण आर्थिक नियतिवाद ही द्विधात्म कल्पना 
असल्यान जडबादाशी ती संबद्ध असतेच असे नाही. 
पण... तद 
१, मानवी शञानासंबंधीचे जे शास्त्र ते ज्ञानशास्त्र 
त्याची पद्धती, त्याला आधारभूत गोष्टी, 
असेही म्हणता येईल. 
२, नियतिवाद ( क्ल ) 
त्या अनिवार्यतेने घडतात. या वादाचा विशेष म्हणजे तो 
अनेक कारणांनी कार्य घडत नसते. 


शट 


व. र ण ग्हणजे एखादी गोष्ट 
र्मा नडत, त्यामुळेच ती निश्चित किंवा नियत होते हे तत्त्व. या 


इतिहासाच्या जडवादी कल्पनेला मानवी बुद्धीची 
सर्जनशीलता तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने मान्य करावीच 
लागते. विचारांचे वस्तुनिष्ठ सत्यत्व जडवाद नाकारू 
शकत नाही. विचार हे अलिप्त नसतात. जीवशास्त्राच्या 
निवमांनी ते नियत होत असतात. यात भौतिक 
अस्तित्वाला अग्रक्रम असतो. जुनी परिभाषा बापरा- 
वयाची झाली तर जडाला प्राधान्य असते. पण विचार 
घडणीची जीवशास्त्रीयद्द्या नियत होणारी प्रक्रिया 
एकदा पूर्ण झाली म्हणजेच विचार एकदा तयार झाले 
म्हणज मग मात्र त्याना स्वायत्त अस्तित्व प्रास होते. 
त्यांचा स्वतःचा वेगळा विकासक्रम सुरू होतो. हा 
विकासक्रम सामाजिक उत्क्रांतीच्या भौतिक प्रक्रियेशी 
समान्तर असतो. वैचारिक आणि भौतिक झ्या 
समान्तर प्रक्रियांचा मिळून इतिहास घडत असतो. या 
दोन्ही प्रक्रियांची नियति त्यांच्यातील अंतगत तार्किकता 
किंवा गतिमानता अथवा दंद्वात्मकता त्याच्यामुळे होते. 
त्याचवेळी ह्या दोन्ही प्रक्रियांचा एकमेकावर प्रभाव 
पडतो, अद्रा प्रकारे इतिहास ही एक सुसंघटित प्रक्रिया 
होत. भूतकाळाचे अधिक वुद्धिप्रमाण शान प्रात होऊन 
वर्तमानकाळाचा उलगडा जर अधिक निश्चितपणे करता 
येईल तर भावबाद आणि जडवाद यांचे केवळ संकेषण 
किंवा अधिक समर्पक शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास 
मानवजातीच्या साऱ्या विचारसंपंदेच्या वारसाचे निर्वि- 
कारपणे आणि व्यापकपणे ममंग्रहण करणे हेच भविष्य- 
काळचे तत्त्वशञान बनू शकते, हे स्पष्ट होईल. अश्या 
तऱ्हेचे निःपक्ष तत्त्वज्ञान आज क्षितिजावर साचलेल्या 
घनदाट विषण्णतेवर प्रकादाझोत टाकून मानवजातीला 
अगतिकतेतून बाहेर काढणारी नबी वाट उजळील. 

हेच विधान अधिक सुस्पष्ट करावयाचे झाल्यास 
असे म्हणता येईल की, मानवजातीच्या उत्क्रांमीच्या 
ज्या ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक 
इत्यादी प्रक्रिया चालत असतात त्या सवोमध्ये 


सर ( 1४15101101089 ). हे शास्त्र ज्ञानाचे स्वरूप, 
त्याच्या मयादा आणि प्रमाणे यांचे विवेचन करत, याला प्रमितिशासत्र 


विशिष्ट कारणामुळे किंबा घटनांच्या 
तत्त्वाप्रमाणे गोष्टी जद्या घडतात तश्या 


पर्यायी कारणसंब्ेध मान्य करीत नाही. म्हणजे पर्यायी 


बुद्धी, प्रेरणा व क्रांती 


विचारांच्या गतिमानंतेठा निर्णायक महत्व आहे असे 
निःसंदिग्धपणे मान्य करणारे तत्त्वज्ञान निर्माण होणे 
आवद्यक आहे. त्यासाठी जडवादाची नव्याने मांडणी 
झाली पाहिजे. ज्ञानशास्त्राच्या दृष्टीने भाववाद हा ज्ञान- 
शास्त्ररृष्टया खंडित ठरतो. प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या समस्येने 
तत्त्वज्ञानाला युगाउुयुगे गोंधळात टाकळे होते. पण 
इंद्रियविज्ञानाच्या नव्या शोधांच्या साहाय्याने आधुनिक 
जडवादाने ही समस्या सोडविली आहे. त्यामुळे 
भौतिकी आणि मानसशास्त्र याच्यातील खिंडार आता 
झनुछंघनीय राहिळे नाहो. मानसशास्त्र आणि इंद्रिय- 
विज्ञान यांचा संयोग झाल्यामुळे त्या खिंडारावर आता 
सेतु बांधल्ल गेला आहे. उच्च पातळीवर विकसित 
झालेल्या सजीव वस्तूंच्या घटकांचे कार्बन संयोगामध्ये 
पृथक्करण करता येणे शक्‍य झाळे आहे. कार्बन संयुगे ही 
वस्तुरूप रासायनिक पदार्थ आहेत. या नव्या शोधामुळे 
जीवांच्या उत्कांतीच्या क्रमामध्ये गूढ आध्यात्मिक तत्त्वे 
आता घुसडता येणार नाहीत. वर्गसौंचे- “ अेळान्‌ 
व्हिताळ' ( जीवशाक्ति) ? किंवा ड्राइशचे  अन्टेलेकी 
( प्रज्ञानात्मा) ? अश्या गूढाना आता त्यात स्थान 
नाही, त्यांना स्थोन देणे म्हणजे प्रायोगिक विज्ञानाची 
भूमिका सोडून आडरानात शिरण्यासारख आहे. भाववाद 
ज्यांवेळी तत्त्वज्ञानाला अनुभवाच्या कक्षेपलीकडे धेऊन 
जातो आणि अतींद्रिय विषयात शिरतो त्यावेळी 
धमीपासून त्याळा बगळे काढता येत नाही. म्हणून 
बन्धमुक्त होण्याचा ध्यास घेणाऱ्या मानवाला माववाद 
उपयोगी पडत नाही. प्लेटोप्रणीत * सामान्ये ? 
( एशांएळ'5418 ) ही केव्हाच मागे पडली आहेत, 
या प्राचीन मुनीने ज़ सांगितळे होते त्यात फारच थोडी 
भर खऱ्या भाववादी तत्त्वज्ञानाने घातली आहे, 
देकातंच्या काढायासून अर्वाचीन भाववाद द्रिथात्मतेच्या 
इष्ट चक्रातून वाहेर पडू शकळा नाही. त्यामुळे तत्व 
शानाची पुढची वाढ खुंटली. कारण त घमोच्या 


१, एछानव्हिताळ ( 1191109] ) याचा 
वेतत्याच्या मते सध सचतन वस्तूत अंतस्थ अ 
उक्कांती होत असते. 

२, ( फएगानिन्लो 3) ्ी 
तत्त्वाप्रमाणे प्रत्येक जीवात अंतस्थ अशी यां 


वेहाढा झाकार देते, त्यामुळे जीवनाला संपू: 


३. १. ऐ. शायाला०9त, ॥ तला प 
४९ 


न,भा र 


एन्टेळ्की हे जीवातील 
त्रेक शक्ती असून 
पर्णता प्राप्त होते. 


आडवारेत शिरळे. कांट हा अतींद्रियवादी असून सुद्धा 
तो समजला जातो त्यापेक्षा जडवादाळा अधिक जवळचा 
आहे. स्पिनोझा आणि हेंगळ यांचा एकात्म भाववाद 
हा जडवादाचा व्यत्यास होता. 

विचारांचा स्वतंत्र इतिहास असतो आणि संस्कृतीच्या 
उषःकाळापासून मानत्रजातीच्या इतिहासाची पुनरचना 
करण्या'ची गुरुकिल्टी तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात असते; 
हा भाववादाचा दावा विचारात घेतल! म्हणजे भाववाद 
जडवादात मिसळून जातो, हे स्पष्टपणे दसन येईल. हे 
दोन्ही वाद एकत्र मिळून भूत आणि वर्तमान यांचे 
व्यापक स्पष्टीकरण करतात आणि भविष्याची अज्ञात 
दालने शोधण्याच्या कामी मानवजातीला बुद्धिप्रमाण 
मार्गदशन करतात. 

“ ज्यांवेळी विचार हे पुढे पुढे दोड करीत जातात 
आणि त्यांच्या मागून त्यांची परिपूर्ती पाठलांग करीत 
जाते, त्याच वेळी नव्या धतींच्या संस्कृतीमध्ये 
समाजांचे जळ्द संक्रमण होत असते. मानवजातीचे 
ओज त्याचवेळी कल्पकतेच्या साहसात ज्ञप घेते. त्याच 
वळी सर्व जगाला आगामी भव्य इब्यांची स्वम्ने पडतात. 
योग्य समय येताच या स्वप्नाच्या परिपूर्तीचा महान 
साक्षात्कार घडून यतो. साहसाचे सामर्थ्य असले 
म्हणजे केव्हा ना केव्हा मानवी प्रतिमा त्या त्या 
युगाच्या मर्यादांचे बंधन ओलांडून आगि तत्काळीन 
अमिरूचीच्या पंडितमान्य लक्ष्मणरेषा झुगारून देऊन 
पलीकडे उड्डाण करत. या उड्डाणांने निमाण 
होणारा विस्कळितपणा व गोंधळ ही सांस्कृतिक 
प्रयत्नांची नवी ध्येये अवतीणे होण्याची खाही 
देतात.” 

आजच्या युगातील श्रेष्ठ भाववादी तत्त्ववेत्त्याच्या 
या विचारांशी सहमत होणे हे कोणाही समंजस जड- 
वाद्याला कठीण वाटणार नाही. इतिहासात महान 
क्रांत्या कशा घडून येतात हे स्पष्ट करणारा याहून 


अर्थ जीवनाची मूलभूत प्रेरकशक्ती. वर्गसॉं या तत्त्व- 


से निर्मातृ बीजतत्त्व असून तेच मूलभूत सत्य असते, या तत्त्वामुळेच 


महत्त्वाचे तत्व धा आत्मा अंस मानतात. या 
ती जीवनाच्या मूलभूत प्रक्रियांचे नियंत्रण करते 


85 0 1१९88- 


नवभारत 


अधिक चांगळा मार्ग सापडणार नाही. इतिहास 
घडविण्यात मानवाच्या देहापेक्षा त्याच्या मेंदूचा वाटा 
अधिक आहे. विचार ही इतिहासाची प्रेरकश्क्ती 
आहे. हे महान सत्य नाकारल्यामुळे इतिहासाची 
जडबादी मीमांसा अगदी उथळ ठरली असून ऐतिहासिक 
नियतिवाद हे तकंदूषित विधान झाळे आहे. समाजाची 
उत्कांती आणि त्याचा सांस्कृतिक इतिहास हा सुद्धा 
आर्थिक शक्तींच्या व्यापारामुळे पूर्णपणे नियत होतो 
हे मत तकंदृष्टया जडवादापासून निष्पन्न होत नाही; 
किंबा अनुभववादी दृष्टीने ते कसाला उतरू शकत नाही. 
सामाजिक तत्त्वशञान या संकुचित अर्थीने सुद्धा मार्क्सवाद 
हा आर्थिक नियतिवादाशी एकरूप नाही. सामाजिक, 
सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहास हे नियत असतात; 
कारण सृष्टी ही एक विश्वव्यवस्था आहे; ती एक 
नियमबडू अशी बुद्धिप्रमाण पद्धती आहे. सृष्टीप्रमाणेच 
इतिहासातही नियत करणारे घटक एकापेक्षा अधिक 
असतात, मानवी बुद्धी ही त्यांपैकीच एक आहे, 
विशेषतः मानवाचा सांस्कृतिक इतिहास हा फार मोठ्या 
प्रमाणात विचारांनी नियत झाला आहे, 


विचारांच्या पद्धती या केवळ आर्थिक संबंधावर 
उभ्या असलेल्या मंदरिराप्रमाणे आहेत, असे सांगून 
जीवनाच्या भौतिक अवस्थांशी त्यांना प्रत्यक्ष जखडून 
टाकल्यामुळे इतिहासाची जडवादी कल्पना भयद्वस्वी 
ठरली आहे. विचारांचा तर्कशुद्ध विकास आणि सामाजिक 
शक्तींचे उत्थापन ही एकसमयावच्छेदेकल्न होत 
असतात. ही दोन्ही मिळून इतिहासाची म्ररकशक्ती 
बनतात. मानवी कृतीला विचारापासूनच भ्ररणा मिळते, 
एवढ्या अर्थाशिवाय इतिहासाच्या कोणत्याही काळ- 
खंडात या दोहोंचा कार्यकारणसंबरेध जोडता येत नाही. 
नव्या व्रिचारांचा मागोवा छुन्या विचारातच घ्यावा 
लागतो. तत्त्वज्ञानाला स्वतःचा इतिहास असतो, 
तत्त्वशान म्हणज रंगीबेरंगी आभासांचा चित्रपट नव्हे. 
ज्या अर्थी कृतीळा विचारापासून प्रेरणा मिळते त्याअर्थी 
इतिहासातील नियतिवाद हा प्रामुख्याने विचारांचाच 
भाग आहे. ऐतिहासिक नियतिबादाचे धुरक्कते ज्यावेळी 
विचारांचे गतिशास्त्र बाजूळा सारतात आणि उथळ 
एकांगी दृष्टीने विचार करतात त्यावेळी निग्रतिवादाची 
शोचनीय अवस्था होते. | 


इतिहासाच्या बाटचाळीत स्थापित समाजव्यवस्थेच्या 
गरजा वेळोवेळी अडथळे आणतात. स्थापित समाज- 
व्यवस्था मानवाच्या भौतिक वा मानसिक स्जनशाक्तीला 
मर्यादा घालतात. जीवना्थ कलहातून जन्माला आळेली 
प्रगती आणि स्वातंत्र्य यांची आंतरिक भरणा मार्गातीळ 
अडथळे मोडून काढण्यासाठी नव्या जोमाने सिद्ध 
होते. गतकालीन सांस्कृतिक मूल्ये आणि विमोचक विचार 
आत्मसातू करणारे महापुरुष निर्माण होतात, मानवा- 
तील सुप्त शक्तींच्या आविष्काराला अधिकाधिक अवकाश 
देणाऱ्या नव्या समाजव्यवस्थेचे साक्षात्कार या महापुरु- 
षांना घडतात, मानवजातीच्या आध्यात्मिक वारसातून 
एक नवे तत्त्वज्ञान जन्माला येत; आणि समाजाच्या 
पुनरंचनेची सुहूतमेद रोविळी जाते, 

मानवाचे स्वातंत्र्य आणि त्याची सञनशक्ती यांच्या- 
वरील उत्कट श्रद्धे जीवनाच्या अद्युतरम्य दृष्टिकोणाचे 
रहस्य साठलेले आहे. म्हणूनच क्रांतीची कल्पना ही 
अदूधतरम्य कत्पना आहे; त्या बरोबरच ती बुद्धिप्रमाण 
कत्सना आहे; कारण क्रांत्या या अनिवार्यतेतून 
निर्माण होत असतात. यावरून क्रांती आत्मविसंगत 
कल्पना आहे, असा समज होण्याचा संभव आहे. बुद्धी 
आणि अदूधुतरम्यवाद ही एकाच विकासात्मक प्रक्रियेत 
सामात्रू शकतीळ काय १ इतिहासाच्या तत्त्वश्तानाची ही 
मूलभूत समस्या आहे. 

निसर्ग आणि इतिहास यांची बुद्धिप्रमाण पद्धती ही 
नियत असते; तिने आपले मार्गक्रमण केलेच पाहिजे; 
कोणत्याही मानवी मयल्नांनी. ती बदळता थेत नाही; 
अशी बुद्धिवादी दृष्टी पत्करली तर करांत्यांची शक्‍यताच 
वगळली जाईल, घुद्धिवादी भूमिका न सोडताही या 
प्रश्नाकडे पाहण्याचा दुसरा एक मार्ग आहे. मानवाची 
इच्छा ही निसर्गाचाच एक भाग आहे. तीही वुद्धि- 
समाग व्यवस्थेतून वाढत असते. मानवाच्या आकांक्षा 
आणि तत्तमीत्यथ त्याची धडपड यासुद्धा नियत होतात. 
म्हणून क्रांती अनिवार्यतेतून जन्माला येते. क्रांत्या या 
इतिहासाने नियत केल्या जातात. इतिहासातील 
उत्परिबंतंने या हृष्टीने त्या सामाजिक उत्क्रांतीच्या 
बुद्दिप्रमाण प्रक्रियेत अंतर्भूत असतात. 

बुद्धिवाद आणि अदूभुतरम्यवाद यांच्यातीळ फरक 
असा की बुद्धिबाद कोणती गोष्ट अनिवार्य आणि 
म्हणून शकय कोटीतील आहे हे जाणतो, तर अदुभुत- 


५्‌ढ 


बुद्धी, प्रेरणा ध क्रांती 


रम्यंवाद ईप्सित काय असांवे आणि ते साध्य करण्या- 
साठी कांय करांवे हे बेदरकारपणे घोषित करतो. मग 
प्रश्न असे उद्भवतात की, क्रांतीची कल्पनाच बुद्धि- 
विरोधी आहे को ! क्रांतीच्या योजनेत मानवाच्या 
बुद्धीला स्थान नाही का १ क्रांत्या जर अनिवार्यपणे 
होतात, तर त्यात बुद्धीला स्थान असलेच पाहिजे, 
अद्‌भुतरम्यवादाला वुद्धीच तज 'चढविळे आणि 
बुद्धिबादात साहसाचा अदूभुत्तरम्य भात्मा ओतला 
म्हणजे क्रांत्या यश्याची बाटःचाल करतात. 

निसर्गाच्या बुद्धिप्रमाण पद्धतीच्या पाश्वभूमीबर मानवी 
जीबनाचा प्रपंच 'चाळ्तो, जीवनात गुंतठेल्या उभ्या 
आडव्या धाग्यांची तार्विक पद्धतीने उकळ करण्याचा 
प्रयत्न होतो. त्यामुळे वर सांगितलेले प्रश्न उभ राहतात. 
मी मी म्हणणाऱ्यांना ते गोंधळात टाकतात, बुद्धिवाद 
हा अभिजात जीवनदृष्टींचे बौद्धिक आणि नैतिक 
अधिष्ठान आहे; या उल्ट अद्भुतरम्यवाद म्हणजे 
अभिजात पुराणमतवादाविरुद्ध बंड होय, आणि म्हणून 
तो बुद्धिविरोधी आहे; असे तर्कसूत्र मांडून मुद्दा सोपा 
करण्याच्या प्रयत्नामुळे प्रयोजनवादातील' बुद्धिवादाची 
बुद्धीच्या ऐहिक कल्पनेशी गलत होते. बुद्धीची भौतिक 
कल्पना ' ही मानवी प्रक्ञेशी एकरूप आहे. म्हणून ती 
इच्छांगक्तीशी विरोधी असू रकत नाही. परिणामी 
जीवनाविषयीच्या बुद्धिवादी आणि अदभुतरम्यवादी 
दृष्टिकोणात विरोध नाही. क्रांतीच्या कल्पनेत या दोहोंचा 
सुसंवाद घडून यतो. परंपरा, सनातनवाद आणि 
प्रयोजनबादी बुद्धी यांच्या जड श्रंखळा तोडण्यासाठी 
जर अदूभुतरग्यवाद ही महान प्ररशक्ति आहे, तर 
मग तोच क्रांतीचा सर्वात प्रभाबशाली प्रवतंक होतो हे 
क्रमप्रासत आहे. पर 

भंदभुतरम्यबादी जीवनदृष्टी आत्मनिष्ठ असते. तिची 


- परिणती व्हिकोपासून मार्कसपर्यंतच्या काल- 


तर्कशुद्ध परि -ह 
खंडातं बिकतित झालेल्या ' मानव हा जगाचा 


तत्त्वात झाली. वास्तविक या 

आहे. ? था विमोचक तत्त्वात शॉ 
हक उगम या पूर्वीच रिनेसन्सच्या काळात झाला 
होता, प्रयोजनवादी बुद्धी आ। 
१, प्रयोजनवाद हा 1 ] 
असतो वे त्याला अनुसरून ती प्रपंच करते 
उपयोजिला जातो. अंतिम प्रयो 
यांत्रिक रीतीने किंवा कार्यकारण 


अनुक्रमणिका कळ 


पद्धती याविरुद्ध मानवाचे बंड म्हणजे रिनेसन्स होय. 
याउलट आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणात वाढलेला ऐहिक 
बुद्धिवाद हा वस्तुनिष्ठ असतो. या बुद्धिवादाप्रमाणे 
मानवी जीवनाची संगती तो अशी लावतो:- नियमबद्ध 
भौतिक विश्वाच्या रंगभूमीवर विकासात्मक प्रक्रियेत 
अवतीण झालेला मानव जगाच्या केंद्रस्थानी असतो; 
निसर्गॅनियमांनी तो वांधळा गेळा असला तरी निसर्गावर 
क्रमशः ताबा मिळवत जाण्याची ताकद त्याच्या अंगी 
असते. तक्षे पाहिळे तर, मूलतः बुद्धिवाद आणि 
अद्‌भुतरम्यवाद यांच्या जीवनदृष्टीत फार थोडा फरक 
आहे. आधुनिक मानसशास्त्राने आत्मनिष्ठ आणि 
वस्तुनिष्ठ, विषय आणि विषयी यांच्यातील भद पुसूज 
टाकला आहे. त्यामुळे मत्यक्षज्ञानाची जुनी समस्या 
सुटली आहे. ज्ञानश्शास्त्राच्या दुष्ट 'चक्रातून तत्त्वज्ञानाची 
मुक्तता झाली आहे. 

बुद्दिवाद आणि अदूभुतरम्यवाद या सकृहदानी विरोधी 
वाटणाऱ्या जीवनदृष्टीचे संइलेषण घडवून आणण्याचा 
प्रयत्न म्हणजे माक्‍संवाद होय. कदाचित्‌ माक्‍संलासुद्ा 
आपल्या तत्त्वज्ञानाच्या दूरगामी परिणामांची जाणीव 
झाली नसेल. त्यामुळे त्याच्या पद्धतीत अनेक तर्कदोष 
राहून गेले, त्यांचे स्पष्टीकरण केवळ पोथीनिष्ठ विवरण 
आणि फसवे प्रक्षप यानीच करता येणे शक्‍य झाले. या 
दोहोंचा संयोग करण्याचा माक्‍संवादाचा अपुरा राहिलेला 
प्रयत्न शेवटास नेणे आवश्‍यक. आहे. त्यासाठी गत- 
कालातील विविध विचारप्रवाहांचा संगम घडवून आणून 
त्यातून जीवनाच्या तत्त्वज्ञानाची एक व्यापक पद्धती 
निर्माण कराबी लागेल. पुढे त्यातही अंर्तार्वरोध निर्माण 
होतील. या अंतर्विरोधातून तत्त्वशांनाचा इतिहास आणि 
समाजा'चा इतिहास यांचा जगन्नाथाचा रथ पुढे पुढेच 
मार्गक्रमण करीत जाईल. अखेरीस तेच तत्त्वज्ञान 
भव्योदात्त म्हणता येईल की जे. अनंतंत्वाची एकाहून 
एक विश्याल दालने मानवजातीसमोर खुळी करील आणि 
असे करीत असता मानवाची दिशाभूळ करणाऱ्या 
अध्यात्माच्या गूढ आणि भ्रामक जंजाळातून मानवाची 


णि इंश्नरविज्ञानाची नौति- कायम'ची मुक्तता करील, 


७९०108५ याचा प्रतिशब्द, प्रत्यक गोष्टीला एक अंतिम प्रेयोजन किंबा हेतु 
हे मत म्हणज प्रयोजनवाद. विशेषतः निसर्गाच्या संदर्भात हां वादं 
जनाच्या किंबा देवसंकल्पाच्या अनुरोधाने निसर्गाच्या प्रक्रिया चालतात, केवळ 


भावांने नव्हे, असे हा वाद सांगतो. 


ष्‌ 


घाचकांचा पत्रव्यवहार - 


श्री. संपादक, नवमारत यास 

नवभारत , फेब्रुवारी १९६७ च्या अंकात श्री, 
खैरकर यांचा ' गीतेची भूमिका हा लेख आला आहे, 
तो अनेक आक्षेपयुक्त आहे. त्यांना येथे थोडक्यात 
उत्तरे देत आहे. 

प्रश्न १:- श्रीकृष्णोपदेश्याचा उद्देश काय होता ? 

उत्तर- कैन्य, कमल, हूदयदोबरल्य, शोक, मोह 
या ज्या अज्ञानाच्या वृत्ति त्या सर्व घालवून जीव, जगत्‌ , 
इंग्रर, आत्मा यांचे ज्ञान करून देऊन जीवनाचे दिव्य 
व भव्य दर्शन घडविणे हाच उपदेशाचा हेतू होता. 
अर्जुन युद्धालाच आला होता. आयत्या वेळचे कार्पण्य 
श्रीकृष्णाने घालविले. 

प्रश्न २- मोह म्हणज काय ? 

उत्तर- बुद्धि कुंठित होणे; हे करू का ते करू असा 
गोंधळ होणे, मुह-वैचित्ये, 

प्रश्न ३:- गीतेतील युद्धविषयक विचार कालयाह्य 
झाले १ 

उत्तर- मुळीच नाही पांडवांप्रमाणे ज्या व्यक्ति, 
समाज व राष्ट्रावर अन्याय ब आक्रमणे होतील व जे 
युद्ध न व्हावे म्हणून अगदी पाच गावावर तडजोडीस 
सिद्ध होतील ब ज्यांना सुईच्या अग्रावस्ची मातीही 
युद्धाविना मिळणार नाही; ती माणसे, तो समाज व ते 
राष्ट्र युद्धाचाच मागे अवलंबितील. भारतातील राज- 
नीती ब युद्धविचार कालबाह्य झाली नसून ती अनंत 
काळ टिकणारी आहे. 

प्रश्न ४:- जीवनात युद्ध हे अटळ आहे काय ? 

उत्तर- व्यक्ति, समाज, ब राष्ट्र यांच्या जीवनात 
संघर्ष, प्रतिकार ब युद्ध ही अटळ आहेत. मानवीजीवन 
हे किडामुंगीचे जीवन नऱ्हे. मानबिंदु, अभिमानस्थाने, 
परंपरा, व नागर जीवन यावर आक्रमण होऊ लागले 
की संघष्रे, प्रतिकार व युद्ध हे अवश्य आहे. 

प्रश्न ५:- प्रेम, दया, वाटाघाटीने हृदयपालट 
हीतो! 

उत्तर- मुळीच नाही. घरगुती, कोडुंबिकसंत्रेधात 
प्रेम, दया, वाटाघाटींचा उपय्रोग होतो; राष्ट्रीजजीवनात 
मुळीच होत नाही, सुखासुखी, उगाच कोणी युद्ध 
करीत नाही, पाकिस्थानशी युद्ध टाळण्याचा यत्न 
१७ वेष झाला ब दोबटी युद्ध झालेच, हृदयपालट, 


वाटाघाटीचे प्रयोग भारतात निष्पाळ ठरले, युद्धामुळे 
काइमीरचा प्रश्न १९४७ साळी २ दिवसात सुटला 
असता तो १८ वषे झाली' तरी . संपत नाही. प्रेम, 
वाटाघाटी, हृद्यपालटापेक्षा एक घाव दोन तुकडे, 
तडकाफडकी निकाल हाच श्रेयस्कर आहे. 

प्रश्न ६:- भारतीय युद्ध न होते तर कोणाचेच नुक- 
सान न होता प्राणहानी टळली असती. 

उत्तर- भारतीय युद्ध न होते तर दुर्योंधनादि 
हे मत्त, उन्मत्त, प्रगत होऊन त्यांनी आकांत मांडला 
असता. रावण, दुर्योधन, कीचक, कंस, चाणूरादींना 
जर त्या त्या वेळी नष्ट केळे नसते तर त्यांनी आपल्या 
कुकर्माच्या सुधारलेल्या आवृत्या काढल्या असत्या. 
आसुरी वृत्ती अभिज्यालेप्रमाण मडकतच जाते युद्धामुळे 
प्रागहमानी, परिमित होते तर त्याउलट पाकिस्थान 
निर्मितीच्या वेळी अगदी फुकट ३१४ लाख माणसे 
मेळी व राष्ट्रिय संपत्तीची मोटी हानी झाली. साक्षात 
युद्धामुळे येवढी हानी झाली नसती, 

पक्ष ७:- आध्यात्मिक उत्तर्षांस युंद्द अवड्य आहें 
काय ! 
, उत्तर- युद्ध म्हणजे एक कहेव्य. प्रत्येक कर्तव्य हे 
इंश्वरापण घुद्धीने केल्यास ते चित्ततरुद्धिद्ारा आध्या- 
त्मिक उत्र्षास कारण होते तोच न्याय युद्ध या 
कतेब्याला लागू आहे. 

प्रश्न टः 
काय? 


उत्तर- अुन युद्धाच्या इच्छेनेच आला होता. तो 
बीर, लढवय्या, ब मर्द होता. त्याचा पिंड, त्याची 
पकती युद्धाचीच होती. म्हणूनच शोबटी श्रीकृष्ण 
नैजावतात की युद्ध नको म्हटलेस तरी तुझी प्रक्षती 
छुढा गप्प बसु देणार नाही, प्रकृतीच्या तडाख्याने 
जेतू युद्ध करणार ते स्वेच्छेने व विचाराने कर. एकदा 
सन्यात भरती झाली की इच्छा संपली. रणांगणावर 
खडे राहिल्याबर 1५1७ म्हटले की गोळीच घातली 
पाहिज, तेथे बिचार नाही. रिक्कूट भरती पूर्वी विचार 
करावा, युद्ध टाळण्याचे सवे प्रयत्न निष्कळ झाल्यावरच 
अडुन कुरक्षेत्राव! स्वेच्छेनेच युद्ाथ आला होता, 
तेथ त्याला कोणी धरून आणला नव्हता, 

प्र्न ९:- गीतेतील कतत्यप्रेर कारणे पटत नाहीत, 


7 इेष्छा नसताना युद्धास प्रवृत्त करावे 


५२ 


अनुक्रमणिका 


पत्नरग्यबहार 


उत्तर - आत्मा, अनांत्मा, जीवेश्वरसंबंध, जगताचा 
व्यवहार, कर्मंप्रक्रिया, पुनर्जन्म इत्यादि सर्व दृष्टीने 
अजुंनाळा कर्तव्य का करावे हे गीतेमध्ये तस्मात्‌ हे 
पद अनेक ठिकाणी घाढळून पटवून दिलेले आहे. 
कुरू कर्मेव तस्मात्‌ त्वे पूर्वे: पूवतरं कृतम्‌ ॥। 
तस्मात्‌ असक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । 
तस्मात्वमुनिष्ठ यशो लभस्व | 
अर्जुनाच्या भूमिकेशी जे समान भौमिक व समान- 
शील असतील त्याना गीतेतील सर्व विषय उत्तम 
समजेल, म्हणून ज्ञानेश्वरांनी प्रथमःच श्रोत्यांना कोपरखळी 
दिळी की अजुनाच्या ओळीळा वरसण्यायोग्य जे 
अधिकारी असतील, त्यानीच येथ असावे, इतरानी 
उगाच येथे गर्दी न करावी. 
प्रश्न १०५- अजुनाचा विषाद क्षणिक होता काय 
उत्तर - तो विबेकजन्य नव्हता; वैतागयुक्त होता, 
म्हणूनच तो स्वतः म्हणतो, कारपण्यदोषोपहत: स्वमावः ॥| 
कापेण्य म्हणजे मनोदौबल्य या दोषाने व्याप्त अर्जुन 
होता, त्याचा विषाद अगदी क्षणिक होता. 
प्रश्न १९:- श्रीकृष्णाने याचवेळी त्याला अहिंसा, 
भूतदया, प्रेम वगेरे शिकविणे इष्ट होते. 
उत्तर- ते रणांगण होते; कॉलिजचे व्यासपीठ नव्हते. 
तेथे १८ अक्षीहिणी तैन्य मरण मारणाच्या इंष्येने आले 
होते. त्यावेळी प्रवचन, व्याख्यानाचा प्रसंगच नव्हता. 
अ्ञुनाच्या डकांचे निरसन १०१५ मिनिटात झाळे व 
तो नष्टसंदेह होऊन युद्धास प्रव्रत्त झाला, येथे ७०० 
होकांची १ तासाभराची गीता सांगितठेली नाही, 
तर ती पुढे व्यासांनी केली आहे. 
प्रश्न १२:- श्रीकृष्णाने युद्धास प्रवृत्त करण्यास नको 
होते. 
उत्तर- तर काय सैन्यास घे, धनुष्य टाक, भीक 
माग असे सांगणे इष्ट होते. ते सव तो करू इच्छित 
होता; ते सांगण्याची गरज नव्हती. समजा जर अडुन 
युद्ध न करिता जाता तर त्याच्या फटफजीतीला अंत 


ष्र. 


नव्हता, दुर्योधनादि चंडाळांनी अवाच्य निंदा केली 
असती व ही तृतीय प्रकृतीची जात म्हणून जगात 
छीः थू केढी असती. मग कुठले भारत, कोठची गीता 
ब कोठची द गीतेची भूमिका रली जग एका उत्कृष्ट 
इतिहासग्रेथाला व तत्त्वज्ञानाच्या ग्रंथाला मुकळे असते. 

प्रश्न १३:- युद्धाचे शास्त्रीय विवेचन हवे होते. 

उत्तर- अजुंनाला ते सर्व माहीत होते. डिफेन्स 
अँकॅडमीमध्ये कृष्णाजुंन हे गुरुशिष्य नात्याने तेथे 
आले नव्हते. 

प्रश्न १४:- व्यक्तिस्वातंत्र्य, चातुर्वर्ण्य ब युद्ध. 

उत्तर- याविषयी लेखकांनी पुन्हा पुन्हा घोळवून 
लिहिलेले स्व 'निरथक आहे. कारण आज'* वर्ण- 
व्यवस्था नाही. ती पूर्वी मंत्रकाटामध्ये होती. आता 
आपण मंत्र व तंत्र काळ ओलांडून यंत्रकालामध्ये 
आलो आहो. कोणतीही समाजरचना सदोषच. असते. 
तथापि माणसाला कर्तव्य असते. ते त्याने सहज, 
स्वभावज;, ब स्वभावनियत पद्धतीने करावे एवढेच 
गीता सांगते. अजुनाच्या जागी अन्य कोणी असता तरी 
कृष्णाने त्याला प्राप्त कतंब्य करण्याचाच उपदेश केला 
असता. * तस्मात्‌ असक्तः सततं कार्य कमे समाचर? 
सदैव अनासक्त बुद्धीने निरहंकार वृत्तीने कतंव्य कर 
हाच मनुष्यमात्राला उपयुक्त असा संदेश आहे, 

प्रश्न १५:- खुनी मनुष्यही आत्म्याला :मारीत 
नाही, असे म्हणेल, 

उत्तर- उदाहरण चुकीचे. खून करणाऱ्याची वृत्ती 
वं युद्धाथ समोरासमोर ळढणाऱ्याच्या वृत्तीमध्ये. फार 
करक आहे. अजुन हा द्रोणादींच्या वघाल्या भीत. होता; 
पापाला भीत होता; त्याकरिता ते तत्त्वज्नान सांगितळे, 
श्री. खैरकर यांच्या लेखामध्ये याच तर्‍हेचे आणखी 
४1५ आक्षेप आहेत. पण विस्तारभयास्तव त्यांना 
उत्तरे दिळी नाहीत. वाचकांना श्वितावरून भाताची. 
परीक्षा करिता येईल असे म्हणून रजा घेतो; 

महादेवशास््री दिवेकर 


सार-संकलन 


पश्चिम आशियातील युद्ध 

इस्तायलच्या जीवनातील तो दिवस महत्त्वाचा 
ठरला!!! सकाळी ८ वाजता जेरुसलेमच्या दक्षिणेस 
युध्द खुंरू झाल्याची बातमी आकाशवाणीने दिली. 
युद्धातील पहिली गोळी इजिप्तने झाडली असेही 
दामपणे. सांगण्यात आले, ( इस्रायलमध्ये अजूनही 
तसेच प्रतिपादण्यात येते. ' नासेरने आपली काचेची 
हनुवटी; पुढे केली आहे हे आम्हाला तरी काय 
माहीत, असे इस्रायलच्या टँक कमांडरचे म्हणणे. ) 

११(बाजता दोन्ही बाजूच्या सैन्यात तुंबळ 
यद्ध जुंपले: कारण वर्षानुवर्षे दोन्ही बाजूंनी मार्‍याच्या 
जागाः हेरून ठेवल्या होत्या. जॉर्डनचे सैन्य याच 
वेळी' : टेल-एवीव्ह्कडे निघाले व त्यांनी संयुक्‍त 
राष्ट्रसंघाचे सैनिक रहात असलेली इमारत काबीज 
केली. सुवेझ आणीवाणीपेक्षाही हा प्रसंग जास्त गंभीर 
आहे.हे जेरसळेमच्या नागरिकांचे लक्षात येण्यास 
वेळ 'छागला नाही. ४ वाजता आपण जिकलो 
आहोत यांबद्दल ज्यूंना खात्री पटली. आपणं इतक्या 
तडकाफडकी जिकू असे मात्र त्यांना वाटले नव्हते, 
या विजयाच्या निमित्ताने होणार्‍या समारंभाचे वेळी 
लीन नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी करण्याचे ठरले. 
दींघांनी शपथा घेतल्या पंण मॉशे दयान फारच 
कौमॉत असल्यामुळे त्यांचा शपथविधी राहून गेला. 
इस्रायली जंतरल्सनी नम्रतेचा आव आणला तरी 
त्यांच्या 'तोफखान्याने जॉर्डनी संन्याची धूळधाण 
उडवली. ''संयुक्‍तराष्ट्संघाच्या सैनिकांना त्यांनीं 
मँक्‍त ।!केले. टेल-एवीव्हचे रस्ते लष्करी वहानांनी' 
गच्च भरले होते. आपण शत्रूंची ३७४ विंमाने 
पाडली: यांचा नेसेटॅमध्ये जमलेल्या राजकीय नेत्यांना 
सुगावा होता. संध्याकाळपर्यंत जुन्या जेरुसलेमला 
वेढा पडला. आगीचे लोळ सर्वत्र उठले. अरबांची 
परिस्थिती केविळवाणी' झाली. 


इस्रायलने आपल्या कुडाळ संघटणाचातुर्याने 
युद्ध जिकले. संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या एका प्रवकत्याचे 
म्हणण्याप्रमाणे इस्रायळची हवाई संरक्षण संघटणा 


1: 


जगात सर्वात उत्तम आहे. त्यांचेपेक्षा जास्त चांगली 
संघटणा आजतरी दुसरे कोणाजवळ नाही. तीच गोष्ट 
टँक व लष्करी गाड्यांची. आम्हाला अरवांना 
धडा शिकवावयाचा आहे; आणि त्याची आठवण 
१०२० वर्षात न बुजता जन्मभर राहील असा धडा 
शिकवावयाचा आहे, ” एवढेच इस्रायलचे म्हणणे. 
अडीच कोटी लोकांनी सर्व अरब जगाला एवढ्या 
थोड्या वेळात जिकणे म्हणजे सामान्य गोष्ट नाही. 
अमेरिका व ब्रिटन इस्रायळला मदत 
अशी ओरड नासेरने करण्यास सुरवात केली तेव्हाच 
इल्लायळची सरशी झाली हे सिद्ध झाले. इस्रायलचे 
हे यश त्यांचे डोक्‍यात जाईल का ? झंकाच आहे. 
कारण ज्यू लोक मोठे शांत डोक्याचे आहेत. एखोल 
यांचे णे त्यांना अरबी मुळूख नको आहे. 


कुरापतीचा 


गग आठवड्यात इस्रायलमध्ये असलेल्या 
परत्यकास त्या राष्ट्राचे प्रौढत्व जाणवल्याखेरीज 
राहिले नसेल, त्याचप्रमाणे त्यांचेतीळ राष्ट्रीयत्वा- 
मुळे निर्माण झालेली एकता व कार्यक्षमता यांची 
पण प्रचीती आली असेल. परंतु इल्लायळच्या 
अंतस्थ परिस्थितीबद्दळ छे कोणालाच शंका नव्हती. 
राजकीय परिस्थिती थोडीफार 


य नेतृत्वात बदल होण्याची 
शक्‍यता दिसून येते. तरुण पिढीने 
विचारात घ्यावी लागेल. 


, पण 
जगाच्या निदशंनास ती तकु सभ 
डो 'रैलायल 
८ डोळ्यास रै शकतो. आज 
ज्यू लोकांचा जगाला हेवा आहे? 
अरबांचे शवविच्छेदन 
या युद्धाची जबाबदारी 
अध्यक्ष नासेर यांनी 
देऊन लढाई करणे 


सार-संकलन 


युद्धापासून परावृत्त केळे होते. पण यावेळी मात्र 
त्याचा तोल सुटला त्यामुळे दोन वर्षापुर्वी अस्ति- 
त्वात नसलेले काहीतरी घडले असेल असे प्रत्येकास 
वाटणे साहजिकच आहे. नासेरला आपल्या शक्तीची 
व इस्रायलच्या प्रतिकाराची कल्पना आली नाही- ही 
चूक एखादा राष्ट्रीय नेता पचवू शकेल का ? 

नासेरले कितीही चुका केल्या असल्या तरी आज 
तरी अरव जगाला एकत्र बांधणारा दुसरा नेता 
दिसत नाही. आणि या पराजयानंतर तर सर्वाना 
एकत्र ठेवणाऱ्या नेत्याची फारच गरज आहे. आता- 
पर्यंत नासेरने हे काम चोख केले आहे. दुसरे म्हणजे 
इजिप्तमध्येसुद्धा आज नांसेरची जागा घेईल असा 
पुढारी दिसत नाही. गेली पंधरा वर्षे नासेरने 
इजिप्तला स्थैयं मिळवून दिले आहे. आणि या 
लढाईमुळे जर इजिप्तमध्ये अंतः:कलह निर्माण झाला 
तर नुसत्या इजिप्तच्या दृष्टीनेच नव्हे तर सर्व 
अखराष्ट्रांच्या दृष्टीने ती शोकांतिका होईल, सर्वे 
अरबराष्ट्रांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. 

या युद्धाचा अरवराष्ट्रांवर दूरगामी परिणाम 
होणार आहे. अरब ऐक्य विस्कळित होण्याचा फार 
मोठा संभव आहे, राजा हुसेन व त्याचे सैन्य जरी 
निकराने लढले असलें तरी जेरूसळेम पडले याचा 
परिणाम हुसेनला भोगावाच लागणार. हुसेनच्या 
डोक्‍्यासाठी टपलेले अरव थोडे नाहीत. आणि संकट- 
काळी व्यक्ति वा सम्‌दाय यांचेतील चांगुलपणा 
क्वचितच उफाळन येतो. सिरियन आघाडीवरील 
बातम्या फारशा स्पष्ट येत नसल्या तरी त्यांचा 
प्रतिकार वा चढाई फारक्षी परिणामकारक ठरली 
नाही हे स्पष्ट आहे. इराक युद्धभूमीपासून ठाव 
असल्यामळे त्यांचेवरील जवाबदारी मर्यादित होती. 
तरीसुद्धा त्यांचे वैमानिकदलावद्दल प्रश्‍न उपस्थित 
होईलच. सौदी अरेविया, कृवेत व सुदान ही राष्ट्र 
भात्र फारशी दोषास पात्र ठरणार नाहीत असे वाटते. 

अरवजगाची मतःस्थिती अत्यंत वाईट आहे. ते 
खूपच चिडलेले आहेत. ब्रिटत व अमेरिका याचेवर 
इस्रायळ इतकाच त्यांचा रोष आहे आणि तो 
नजीकच्या भविष्यात नाहीसा होईल अशी परिस्थिती 
नाही. अमेरिका व ब्रिटन यांनी इस्रायलच्या 
लष्कराला हवाई संरक्षण दिले. किवा नाही हा 


वादाचा प्रश्‍न असला तरी राजनैतिक दृष्ट्या त्यांचा 
इस्रायलला पूर्ण पाठिंवा होता हे स्पष्ट होतेः वं 
म्हणूनच अरवाचे .व त्यांचे संवंध सुधारणे फार 
कठीण होणार आहे. 
अमेरिकेचा थंडावा 

* आम्ही विचाराने, बोलण्यानं व कृतीने तटस्थ 
आहोत. ' असे अमेरिकन स्टेंट डिपारटमेंटने जाहीर 
केले. पहिल्या महायुद्धाचे वेळची अध्यक्ष विल्सनची 
हीच घोषणा होती याची अनेकांना आठवण झाली. 
अमेरिकेचे सहावे आरमार लढाईच्या .क्षेत्रापासून 
४०० मैलावर उभे होते. नेहमीप्रमाणे त्यांचेवर 
नजर ठेवणारे रद्यियन जहाज पण जवळपासत्तव 
होते. त्यामुळे अमेरिकेने इस्लायळला हवाई संरक्षण 
दिले यात तथ्य नाही हे कमितकमी ररियन्सना 
तरी माहीत आहे. ही दोत बडी राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय 
परिस्थितीतील आणीबाणीमुळे या वेळी एकत्र आली; 
ब्रेझनेव्ह्‌ व कोसिगीन यांचे सरकारला पहिल्यानेच 
अद्या आणीबाणीस तोंड द्यावे लागत आहे. कुशचेव्ह 
व केनेडी या जोडीने क्यूवाचा प्रश्‍न युद्ध होऊन 
देता सोडवला होता; आणि आता युद्ध झोले:तरी 
महायुद्ध टाळण्यात रशिया अमेरिकेला यद्य- मिळाले 
आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

इस्रायलच्या अस्तित्त्वास असलेला धोका अमे- 
रिका तटस्थ म्हणून पाहू शकत नव्हती, तर 
इस्रायळवरोबर वेर असून सुद्धा त्याचे अस्तित्त्व 
मानल्याखेरीज रशियाला गत्यंतर नव्हते. जॉन्सन 
कोसिंगीन यांचे याबावत बोलणे झाले हे निश्चित. 

अमेरिकेत अरखबांचे वद्दल प्रेम असलेले फारसें 
लोक नाहीत. त्याउलट अमेरिकेत जवळ जवळ ष७ 
लक्ष संघटित ज्यू आहेत. ते सुजिलित, 'रौजकोय 
दृष्ट्या जागरूक, सार्वजनिक कामात भाग घेणोरे वं 
सढळ हाताने पैसा खर्चे करणारे आहेत. त्यांचा 
बहुतांशी डेमोक्रॅटिक पक्षाला पाठिंबा असतो त्यामुळे 
राजकीयदृष्ट्या इस्रायलवद्दल तटस्थतेचे.. धोरण 
स्वीकारणे अमेरिकेला जड जाते. 
ब्रिटनचे मनोगत 

ब्रिटिश सरकारने दोघापैकी कोणाचीही वाजू नं 
घेण्याचा व संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या साहाय्याने युद्ध 


५५ 


नवभारत 


तहकुबी घडवून आणण्याचा निर्णय ताबडतोब 
घेतला. पालेमेंटमध्ये या युद्धावद्दल अनेक मतप्रणाली 
अस्तित्त्वात आहेत व अखांची वाजू घेणारे व 
ज्यूंना पाठिवा देणारे सभासद सभागृहाच्या दोन्ही 
बाजूंना सापडतात. वैयक्तिकरीत्या ब्राऊन अरबांचे 
बाजूला असून विल्सन इस्रायलच्या बाजूला आहेत 
असे बोलले जाते. परंतु त्यातही जो कमजोर असेल 
त्याची बाजू घ्यावी असे काही ब्रिटिश खासदारांना 
वाटते व त्यामुळे अरवांचे बाजूला अनेक मते वळत 
आहेत असे वाटते. परंतु येनकेनप्रकारे युद्ध थांववणेच 
ब्रिटनला योग्य वाटत होते. 


केळ्याच्या सालीवरील रशिया 


युद्धात पडावे की न पडावे यावद्दळ सुरवातीला 
क्रेमलीनमध्ये गंभीर चर्चा सुरू झाली. ब्रिटिश व अमे- 
रिकन हवाई संरक्षणाच्या अफवा म्हणजे रशियाला 
आव्हान होते. परंतु क्रेमलीनने इजिप्तची सूचना 
बाजूला सारून युद्धवहकुबीस पाठिवा दिला. त्यामुळे 
रशियाच्या दृष्टीने पश्‍चिम आशियात अनेक नवे प्रश्‍न 
निर्माण झाले. नासेरने युद्धभूमीवर घालवलेली पत 
राजनैतिक पातळीवर परत मिळविणे जरूर झाले 
आहे. तर दुसरे दाजूस इजिप्त व सिरिया येथे 
अस्तित्त्वात असलेल्या रज्ियाला पाठिवा देणार्‍या 
राजवटी टिकवून धरण्याची जरूरी निर्माण झाली 
आहे. स्टालीनच्या मृत्यूपर्यंत हा मुलूख अँग्लो 
अमेरिकन वर्चेस्वाखाली होता. ती परिस्थिती गेल्या 
पंधरा वर्षात बदलली आहे. इस्रायळ सिरियावर 
हल्ला करील असे त्यांना कदाचित्‌ वाटलेही असेल. 
अकावाचे आखात बंद करण्याच्या इजिप्तच्या कल्प- 
नेला त्यांनी पाठिंबा दिळा असेल वा नसेल पण या 
सर्व प्रकरणात रश्षियाळा स्वारस्य होते येवढे 
नक्की. 

अकाबाचे आखात बंद करणे म्हणजे इस्रायलला 
नामशेष करणे नव्हते. इस्रायलचे अस्तित्त्व टिकवून 
धरणे रश्ियाळा फायद्याचे आहे. माणुसकीच्या 
तत्त्वावर नव्हे तर अरबजग व अमेरिका यांतीळ 
भांडणाचे कारण म्हणून इस्रायलचे अस्तित्त्व त्यांना 
टिकवावयाचे आहे. त्याचप्रमाणे इस्लायळला हात 
लावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा युरोपवर म्ह्णजे 


५६ 


पर्यायाने युरोपिअन कम्युनिस्ट पक्षावर परिणाम 
होईल हे रज्षिया ओळखून आहे. त्यातच इस्रायलचा 
खरोखरच पराजय होत आहे असे वाटल्यास अमेरिका 
नक्की युद्धात पडेल अश्शी रशियाची खात्री होती. 
नासेरला जर या युद्धात प्रतिष्ठेपुरताही जय 
मिळाला असता तर या आघाडीखेरीज व्हिएट- 
नामची आघाडीही महत्त्वाची आहे असे अमेरिकेला 
वजावण्याचा मोका रशियाला मिळाला असता. 


परंतु इस्रायलच्या विद्यतवेगी आक्रमणाने व 
विद्वेषत: त्यांच्या विमानदलाच्या तडाख्याने रशि- 
याचे सर्व आडाखे चुकीचे ठरले. युद्धात भाग न 
घेण्याचे तर त्यांनी ठरविळेंच पण तावडतोव युद्ध- 
तहकुबी झाली पाहिजे म्हणून घोषणा केली. 
रक्नियाने शांततेच्या वाजूने कौल दिला आहे. परंतु 
राजनैतिक पातळीवर झालेल्या पराजयाचा वचपा 
काढण्याचा ते प्रयत्न करतील असे दिसत आहे. 
अमेरिकेलाही आपण जास्त ओढून धरण्यात अर्थ 
नाही हे समजले आहे. दोन बडी राष्ट्रे समझोता 
करण्यास तयार असल्यामुळे लवकरच त्यासाठी 
परिषद भरेल असे वाटते. आणि इस्रायलच्या 
अस्तित्वाने निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्‍नावर खुली 
चर्चा होईल असे वाटते. व्हिएटनामी युद्ध चालू 
नसते तर सर्वे काही ठीकठाक झाले असते असे 
म्हणावयास पण जागा झाली असती. 


परंतु रक्षियाचे हात आज भरलेले आहेत. त्यांचे 
धोरणास अरबांचा पाठिंबा मिळाला नाही. उलट 
मॉस्कोतील अरब वकिलांनी रकश्षियाला जाव विचार- 
प्यास सुरवात केली तर चीनी वकीलाने इजिप्तमध्ये 
त्या धोरणाचा निपेध केला. आपले धोरण सरते- 
शेवटी अरवांच्या कल्याणाचे आहे ही गोष्ट पटवून 
देणे रशियाला भाग पडत आहे, दुसरे बाजूस व्हिएट- 
नामचे युद्ध चालू असतानाच अमेरिकेशी वाटाघाटी 
करण्यास त्यांना तयार व्हावे लागणार आहे. 
थोडक्यात म्हणजे पचिम आशियातील रशियाचे 
प्रन गुंतागुंतीचे होत आहेत. 
इस्रायळचे लष्करी संघटण 

युद्धाला तोंड पडले आणि इस्रायलची सर्वे शवित 
कामास लागली. ' १९५६ पेक्षाही जलद गतीने 


सार-संकंलन 


लष्करी संघटणे अस्तित्त्वात आले. दोन लक्ष 
सैनिकांना तावडतोव. बोलावण्यात आले. चोवीस 
तासाचे आत प्रत्येकजण आपआपल्या तुकडीत 
सामील झाला. या सर्वांचे मागे अनेक वर्षाचे संघटण 
व चातुर्य होते हे सांगणे नकोच. प्रत्येक इस्रायली 
माणसास आपण कोणत्या तुकडीतील सैनिक आहोत 
हे माहीत आहे. त्याचप्रमाणे आपण हजर होताना 
काय सामान वरोवर न्यावयाचे याचीही त्याला 
माहिती आहे. पहिल्य़ाप्रथम दळणवळणाला प्राधान्य 
देण्यात आले, सर्व सोटारी व वसेस लष्कराच्या 
दिमतीस दाखल झाल्या. अधिकार्‍यांना टेलिफोन- 
वरूनच बोलावण्यात आले, प्रत्येकाला आपल्या 
हाताखालची माणसे संघटित करण्यास सांगण्यात 
आले; कारण ही माणसे त्यांच्या परिचयाची 
होती. प्रत्येकाला एक वर्षे लष्करीशिक्षण सक्‍तीचे 
आहे. रिझर्व सेना जेर्सलेममध्ये काही तासांच्या 
अवधीतच मोक्याच्या ठिकाणी येऊन दाखल 
झाली. 


वाहेरच्या अनेक लोकांना वाटत होते की इस्रायल 
लढाईत थोडे दिवसच टिकाव धरू शकेल. 
पटकन संपणारे युद्ध इस्रायलच्या पथ्यावर असले 
तरी लांवणार्‍या लढाईला अरबांचे पेक्षा त्यांनी 
जास्त दिवस टिकाव धरला असता हे नक्की. 
त्यांची सर्व संघटना लांबवर चालणारे युद्ध लक्षात 
ठेवून केलेली आहे. या युद्धात वोलावण्यात आलेले 
दोन लक्ष लोक म्हणजे रिझर्व सेनेचा चौथा हिस्सा 
होय. जरूरीच्या धंद्यातील लोकांना वोलावण्यात 
आलेच नाही. निर्यात व्यापारी संघटणेतील अधिका- 
रीही वोलावण्यात आले नव्हते. उत्पादनाला या 
लढाईने थोडासुद्धा धक्का पोचला नाही. 


अन्नधान्यात इस्नायल स्वयंपूर्ण आहे. गेल्यावर्षी 


फक्त ३६ मिल्यिन डॉलसंचे अन्न आयात हिजयात 
आले. म्हणजे दर डोईस दर साळ फक्‍त १ 


डॉलसंचे अन्न. तेलाचे वाबतीत पण त्यांची परिस्थिती 


चांगली होती. ते हेफा या एकाच पाईप 
ळी होती. इल्याट ते हे म व 


लाइन मध्ये १० दिवसांचे तेल शिल्लक 
साठे पण भरलेले होते. आता तर कसलीच पंचाईत 


नाही. 


न, भा. ८ 


मध्य आशियाचे अर्थशास्त्र 
राष्ट्रीय उत्पन्न 
राष्ट्र लोकसंख्या एकूण राष्ट्रीय एकूण दर- 
( दशलक्ष ) उत्पन्न ( पौंड ) डोई उत्पन्न 


इजिप्त ३०१ १३६ बिलियन ५१ पौंड 
हिरक ८'३ ०.६३ ,, ७५ पौंड 
सौदीअरेविया ६६ ०'पू४  ,, ८र पौंड 
सिर्या षद पकड श्र ६० पौंड 
इस्रायल २६ १.२८. ._, इॅटट पौंड 
जॉडन २०. ९१६ , ८० पौंड 


तेळ ही अरव राष्ट्रांच्या अर्थशास्त्राची गुरु- 
किल्ली आहे. ब्रिटनचे ७२ टक्के तेल या देशांतून 
य्रेते. कुवेत, लिवरीया व॒ इराक हे मुख्यत्त्वेकरून तेल 
उत्पादनाचे देश आहेत. 
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पौंडी गंगाजळी 
होय. युद्धामुळे त्रिटतचे या वावतीत जास्त नुकसान 
होणार असले तरी अखव राष्ट्रांना पण झळ लागल्या- 
खेरीज रहाणार नाही. युरोपिअन राष्ट्रांच्या दृष्टीने 
अरब वाजारपेठ महत्त्वाची आहे. व त्यातही ब्रिटनचा 
वाटा मोठा आहे. वहुतेक सर्व अरब राष्ट्रे तेलाचे 
भरपूर उत्पादन करीत असली तरी ती मागस 
राष्ट्रातच गणली जातात. त्या उलट इस्रायल सवे 
दृष्टीने आधुनिक व औद्योगिक दृष्ट्यां पुढारलेले 
राष्ट्र आहे. 
-दि इकॉनौमिस्ट लंडन, १०.जून १९६७ 


ऐक्याच्या शोधात 


गेली कित्येक वर्षे जागतिक कम्युनिस्टांची शिखर- 
परिषद भरविण्याच्या खटपटीत सोविएट नेते. 
गुंतलेळे आहेत. तथापि अजून शिखराच्या दिशेने 
त्यांची मुळीच प्रगती झाळेली नाही. स्टेजवरून मुळीच 
न हालता “ जातो मी, जातो मी ” असे पुनःपुनः 
आळविणार्‍या नटासारखीच ही अवस्था आहे. 
बरेच दिवस होऊ घातलेल्या या शिखरपरिषदेच्या 
दिशेने, गेल्या महिन्याच्या अखेरीस पूर्वे व परिचिम 
युरोपमधील २४ कम्युनिस्ट पक्षांची कार्लोवी वेरीची 
परिषद हा मधला टप्पा ठरेलशी' अपेक्षा होती; 
तथापि ती परिषदं संपताच सोविएट नेते आपल्या 
उद्दिष्टांपासून पूर्वी इतकेच दूर असल्याचे स्पष्ठ 


ष्‌ 


नवभारत 


झाले. नंतर जगात सवंत्र कम्युनिस्टांनी ऐक्याचा 
निदर्शक म्हणून “ मे दिन ” साजरा केला. तथापि 
त्यांचे जागतिक आंदोलन गेल्या कित्येक वर्षांपासून 
अप्रगल्भच राहिले आहे. येत्या सहा महिन्यात सोवि- 
एट राज्यक्रांतीचा पन्नासावा वर्धापन दिन साजरा 
व्हायचा आहे; तथापि त्या समारंभाला जोडून 
शिखरपरिषद भरू शकेल अशी चिन्हे मात्र फारशी 
दिसत नाहीत. 


एक काळ असा होता की जागतिक कम्युनिस्ट 
पक्षांना स्टालीन हवे तसे वळण देई. तथापि आता 
परिस्थिती पुष्कळच वदलली आहे. युरोपमधील 
कम्युनिस्ट पक्षांची परिषद भरविणे हाच आता 
सोविएट नेत्यांना मोठा विजय वोटतो. महत्वाच्या 
कम्युनिस्ट पक्षांपैकी केवळ युगोस्लाव्ह व रुमानियन 
पक्षांनीच या परिषदेवर बहिष्कार घातला होता. 
इतर काही पक्षांना, विशेषतः इटालियन पक्षाला 
परिषदेत चीनविषयी कसलीही चर्चा होणार नाही 
असे आश्‍वासन देऊन उपस्थित राखण्यात आले 
होते. आणि मुख्य युरोपीय प्रश्‍न म्हणजे जर्मनीचा. 
त्यावाबत रशियन पक्षाची भूमिका “ दादागिरीची 
नव्हती. पूर्वे युरोपीय पक्षांच्या भूमिकात मेळ 
घालण्यासाठी मध्यस्थाचे काम तो करीत होता. 


नव्या पश्‍चिम जर्मन सरकारने रुमानियाशी राज- 
नैतिक संवंध प्रस्थापित करून जो राजकीय विजय 
मिळविला त्याने हेर उलब्रिच प्रमाणेच पोलंडचे 
गोमुल्कापण घावरून गेळे. व आपल्या धोरणाला 
झेकोस्लाव्हाकिया व रशिया यांचा पाठिंबा मिळ- 
विण्याचा त्यांनी कसून प्रयत्न केला, कालोंबी वेरी 
येथील परिषदेनंतर वॉनश्ली संवंध जोडण्याचे प्रयत्न 
इतर पूर्वे युरोपिअन राष्ट्रांनी केले नाहीत. हंगेरी व 
बल्गेरिया यांना रुमानियाचे नेतृत्त्व स्वीकारण्या- 
पासून परावृत्त करण्यात रशियाला यक्ष मिळाले 
आहे असे वाटते. यावरूनही रल्षियाचा कम्युनिस्ट 
जगातील प्रभाव कसा मंदावत आहे हे स्पष्ट होते. 


मॉस्कोने पूर्व युरोपातील आपल्या. धोरणात 
शक्‍तिपेक्षा आर्जवाचा उपयोग केल्यास वॉर्सा करारा- 
तीळ राष्ट्रसमूहातीळ राष्ट्रांपेकी फक्‍त रुमानिया 
तेवढा वेगळा पडेल. त्याच मार्गाने इटली व फ्रान्स- 


ष्ट 


मधील कम्युनिस्टांशी मॉस्कोला समझोता करता 
येईल, कारण हे दोन प्रचंड कम्युनिस्ट पक्ष रक्षियाच्या 
संपूर्ण कावृत रहाणे अशक्यच आहे. गॉलिझमचा पुर- 
स्कार करणारा फ़ेंच कम्युनिस्ट पक्ष ब्रेझिनॉन्ह व 
कोसिजीन योंवेकरता आपले पंख कापणार नाही हे 
स्पष्ट झालेले आहे. परंतु भांडवलशाही जगावरोवर 
सहजीवन जगण्याच्या तत्त्वाला पाठ्चिमात्त्य कम्यु- 
निस्ट पक्षाचा विरोध नाही. ते पक्ष लोकशाही समाज- 
वादी पक्षांशी सहकार्य करण्याचा प्रयत्त अनेक 
ठिकाणी करीत आहेत. 

आदिया व लॅटीन अभेरिका या दोन भूखंडात 
मात्र क्रांतिकारक मार्गांचा अवलंव करून सत्ता 
कावीज करण्याची शक्‍यता आज कम्युनिस्ट पक्षांना 
दिसत आहे. आणि म्हणूनच याच प्रदेशातून 


-स्टालीनच्या कारकीर्दीत कधीही न उडणारे खटके 


मॉस्को व तेथील स्थानिक कम्युनिस्ट पक्ष यात उडत 
आहेत. आजच्या सोव्हिएट नेत्यांना या परिस्थितीशी 
जुळते घेणे भाग पडत आहे' क्युबन क्रान्तीत 
नाहीसा झालेला हिरो चे गुव्हारा याच्या नावाने 
प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संदेशावरून परिस्थिती 
स्पष्ट होत आहे. या संदेशात « जगातील नागाव- 
लेल्या सर्व राष्ट्रांना अमेरिकन साम्राज्यशाहीशी 
जगव्यापी युद्ध पुकारण्याचे आव्हान देण्यात आलेले 
आहे. अगणित व्हिएटनामना तोंड देण्याची अमेरि- 
केची ताकद नाही असेही त्यात स्पष्ट म्हटले आहे. 
या संदेक्याचा गभितार्थ एकच आहे व तो म्हणजे 
“ व्हिएटनाममध्ये अमेरि केशी लढा देऊन त्याचवेळी 
जिनिव्हात शांततेची वोल्णी चाळू करणे वरोवर 
नाही. ' या दुतोंडीपणाचा आरोप चौनने क्ुश्‍चेव्ह 
व त्यांचे वारसदार यांवर वारंवार केलेळा आहे. 

साम्राज्यशाही विरोधी लढ्यात पेकिगच आपली 


नाही असा सोव्हिएट 
/ “ व्हिएटनामी जनतेला मदत 
समाजवादी राष्ट्रे एकत्र आली 
साम्राज्य्ाहीचा पराभव कितीतरी 


छवकर झाला असता ” असे उद्‌गार मे दिनाच्या 
सचलनाचे दिवशी सोव्हिएट संरक्षणमंत्री मारल 
ग्रचको यांनी काढले. पेकिगच्या . राजकीय 
ह्टवादीपणामुळे रशियाला 


व्हिएटनामला मदत 


सार-संकलन 


करीत असतानाच वाशिग्टनशी चांगले संबंध ठेवता 
आले आहेत. व्हिएटनामचे युद्ध जोरात सुरू 
झाल्यावर तरी रशिया व चीन एकत्र यावयास 
पाहिजे होते. परंतु या दोन राष्ट्रातील झगडा आता 
नुसता तत्त्वाचाच राहिलेला नाही. व्हिएटनाममध्ये 
पेटणारे युद्ध म्हणजे रशियाशी संवंध तोडण्याचा 
मोका असे तरी पेकिंगला वाटत असले पाहिजे किवा 
जागतिक . कम्युनिस्टांच्या दृष्टीत रशिया म्हणजे 
अभेरिकेचे हस्तक आहेत असे सिद्ध करण्याची ही 
संधी आहे. 

एकवेळ एकसंघ असलेली जागतिक कम्युनिस्ट 
चळवळ पुन्हा सांधण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नात दोन 
बाजूने अडथळे उत्पन्न केळे. जात आहेत. एका 
बाजूस नव्याने स्वतंत्र झाळेले पदिचिम युरोपातील 
कम्युनिस्ट पक्ष चीनला एकमुखाने दोषी ठरविण्यास 
तयार नाहीत. कारण तसे केल्याने भविष्यात 
दुसऱ्या एखाद्या वंडखोर कम्युनिस्ट पक्षावहूल 
निर्णय घेण्यास ते उदाहरण म्हणून वापरले 
जाण्याची शक्‍यता निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे 
त्यांच्या स्थानिक अनुयायांची या गोष्टीस संमती 
मिळेळूच अश्लीही खात्री त्यांना देता येणार नाही, 
इटलीतील कम्युनिस्ट पक्षाच्या सभासदांनी या 
प्रश्‍नावर पक्ष विभागला जाण्याची शक्‍यता स्पष्ट 
केलीच आहे. दुसर्‍या बाजूस आशिआयी कम्यु- 
निस्टपक्षांच्या विचारास प्राधान्य देणे आज जरूर 
आहे. जोपर्यंत व्हिएटनाम प्रकरण चालू आहे व 
रशिया व अमेरिका यांचेतील समझोत्याचे दृश्य 
आशिआयी जनतेच्या डोळ्यासमोर आहे तोपर्यंत 
पेकिंगने केलेळे दोषारोप खोडून काढणे रशियाला 
अशक्‍य होणार आहे. म्हणून कम्युनिस्ट शिखर- 
परिषदेला हनोईने मान्यता दिल्याखेरीज बहुसंख्य 
आशिआयी पक्ष त्यात भाग घेणार नाहीत. आणि 
हनोईने कधीकाळी अशी मान्यता दिली तरी ती 
ब्रेळ आजची नाही हे नक्की. 

आतापर्यंत रशियन नेते कुंपणावर. बसण्याची 
कसरत करीत आहेत. काही रशियन नेत्यांना तरी 
क्रूूचेव्हची बाजू घेऊन आधिक व सामाजिक 
विकासाकडे जास्त लक्ष द्यावेसे वाटते. त्याच प्रमाणे 
कम्युनिस्ट युरोपची एक सामायिक बाजारपेठ 


५९ 


अनुक्रमणिका 


निर्माण, करण्याकडे पण त्यांचा कळ झुकत आहे. 
परंतु या मार्गात काही अंज्षी तरी अमेरिका व 
प. युरोप यांचे सहकार्याची जरूरी वाटेल व त्याची 
किमत म्हणून “ राष्ट्रीय विमोचन  लढ्यांना देण्यात 
येणारा पाठिवा कमी करावा लागेल. हां मार्ग 
आक्रमण्याचा निर्णय जर रशियन नेत्यांनी घेतला 
तर ते सुधारणावादी कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलच्या 
दृष्टीने वाटचाल करतील व पेकिंग म्हणजे जातिवंत 
क्रान्तिकारकांची मक्का बनेल. परंतु आपल्या 
क्नान्तीच्या पन्नासाव्या वाढदिवशी हा निणेय अंमलात 
आणण्यास सुरवात करून आपल्या जन्मसिद्ध हवकां- 
वर पाणी सोडणे रशियन नेत्यांना सोपे जाणार नाही. 
व्हिएटनाममधील युद्ध जर आणखी पेटले तर 
शिखर परिषद बोलावण्याची उत्सुकता मावळून 
जाईल. पहिल्याने त्यांना आपसात विचारविनिमय 
करून ठाम निर्णय घ्यावा लागेल. त्यानंतरच 
आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीचा पाठिंबा ते 
मिळवू शकतील. कार्लोंवी वेरीपासून मास्को 
* बहोत दूर आहे. ' व सहा महिन्याचा कालावधी 
फार अल्प ठरणार आहे. धुळीने माखलेला भूतकाळ 
घासून पुसून स्वच्छ करून स्वच्छ व लख्ख भवि- 

ष्याची वाट दाखवण्यास तो अपुरा आहे. 
-दि इकॉनॉमिस्ट, ६ मे १९६७ 


थांयलंडचे स्वावलंबन 


“ माझे काम खूप विज्याल, आज्यादायी व साहसी 
आहे. विशेषतः आता बर्‍याच गोष्टी आमच्या 
सारख्या होत असल्यामुळे मला ते खूप आवडते” असे 
उद्‌गार थायलंडमधील एका बड्या सरकारी मुलकी 
अधिकार्‍याने चांगल्या जेवणानंतर तृप्त झाल्यावर 
काढले. कदाचित जगातील कोणत्याही राष्ट्रातील 
उच्च दर्जाचा चांगला सरकारी नोकर असे उद्‌गार 
काढू शकेल. परंतु फारच थोड्या राष्ट्ांच्या वाटेत 
थायलंडसारखे धोके अस्तित्वात असतील किवो 
क्वचितच राष्ट्रांना भविष्यकाळ इतका अश्यादायी 
वाटत असेल. 

अतिपूर्वेकडील दोन' फार मोठ्या दुर्दैवी घटनांमुळे 
थायलंड आथिक विकासाच्या मार्गास लागला. 
पहिली म्हणजे व्हिएटनाममधील युद्ध. श्रीमंत राष्ट्रे 


नवभारत 


मूख आहेत. युद्ध चाळू 'असल्याखेरीज ती राष्ट्र 
आपल्या मित्रराष्ट्रांना खरी मदत देत नाहीत. 
थायलंड सध्या अमेरिकन युद्धातील आघाडीचा 
लष्करी तळ आहे. त्यामुळे लष्कराच्या पाठोपाठ 
अमेरिकेतील उत्कृष्ट मुलकी इंजिनि्ञआरग व 
तंत्रविद्या थायलंडमध्ये अवतीण होत आहे. तर 
दुसरे बाजूस विनलष्करी मदत म्हणून अमेरिकन 
फौन्डेशन्स व विश्‍वविद्यालये, जागतिक बँक, विकास 
मदत गट ही सवे प्रकारची मदत थायलंडमध्ये 
ओतीत आहेत. भांडवलशाही जगाची थायलंडला 
मदत देण्याची अविश्रांत खटपट चालू आहे. रस्ते, 
धरण व झाळा याकरता भरपूर पैसे व तंत्रज्ञ 
मिळत आहेत. पादिचमात्त्य धर्तीच्या ग्राहकोपयोगी 
वस्तूंची भली मोठी बाजारपेठ थायलंडमध्ये तयार 
होत आहे, त्यामुळे स्थानिक भांडवळाला तेजी 
आली असून उद्योगधंद्यांची वाढ होण्यास मदत 
होत आहे. 


अतिपूर्वेकडील दुसरीं दुर्दैवी घटना म्हणजे त्यां 
प्रदेशातील भात उत्पन्न करणार्‍या व म्हणून थाय- 
लंडशी चुरशीचा सामना देणार्‍या राष्टांचा अध:पात 
होय. आज भात निर्यात करणारा थायलंड हा जगा- 
तील पहिल्या नंवरचा देश आहे ( दुसरा नंबर अमे- 
रिकेचा आहे. ) इतर राष्ट्रातील उत्पादन कमी होत 
असता थायलंडचे उत्पन्न मात्र हळू हळू वाढत आहे. 
निर्यात मात्र. झपाट्याने वाढली आहे आणि भाताच्या 
किमती त्यापेक्षाही जास्त झपाट्याने वाढल्या आहेत. 


परदेशी व्यापाराचा ताळेबंद थायलंडला, अजन 
पुरता साधला नसला तरी सरकारी व खाजगी मांड- 
वलाच्या मदतीने थायलंडने आपला देवघेवीचा ताळे- 
बंद चांगला साधला आहे. परकीय चलनाचे साठे 
एक वर्षाची आयात करण्यास पुरेसे आहेत. परंतु 
लोकसंख्या मात्र दरवर्षी ३ टक्‍क्‍यांनी वाढत आहे. 
( भारतापेक्षा जास्त झपाट्याने ) परंतु उत्पादन 
दरसाल ७ टक्क्यांनी वाढत असून ते आणखी ज्ञपा- 
ट्याने वाढण्याची पण शक्‍यता आहे. त्यामुळे थायलंड 
म्हणजे जगातील एक ' यक्ोगाथा आहे असे दिसते. 

थायलंड हे फ़रान्सयेवढे राष्ट्र असून 


त्यांची 
छोकसंख्या ३*२ कोटी आहे. आग्नेय भारि 


शयाच्या 


मुख्य भूमीवरील हा सर्वात मोठा देश असून मागस 
राष्ट्रांनी आक्रमिलेल्या दोन पायर्‍या त्याने गाळल्या 
आहेत. एक म्हणजे वसाहती राज्य व दुसरे म्हणजे 
लोकशाही स्थापनेचा प्रयत्न. थायलंडने मध्ययुगीन 
राजेझाहीपासून एकदम लष्करी हुकूमशाही राजवटी- 
पर्यंत उडी मारली आहे. यावर्षी थायलंडला राज्य- 
घटना मिळणार आहे. पुढच्यावर्षी कदाचित्‌ निवड- 
गुकासुद्धा होतील. तोपर्यंत थाई सरकार काय 
करणार आहे याचा विचार केला म्हणजे पुरे आहे. 


थाई जनतेला काय वाटते याचा विचार करण्याची 
जरूरी नाही. 


अमेरिकन वॉम्वसंना थायळंडने तळ वांधून दिला 
आहे त्याचबरोबर अनेक कुटाळ गप्पांनापण जागा 
दिली आहे. आता ते अमेरिकेला एक लष्करी तुकडी 
उुखणार आहेत. हे कृत्य मात्र थायलंडच्या आता- 
पर्यंतच्या वतंनाशी सुसंगत नाही. आतापर्यंत ज्या 
आजू आपला फायदा असेल त्या बाजूला ते 
झुकत असत. थाई लोक सधन बनत आहेत हे मात्र 
निविवाद. तेथील दारिद्य रस्त्यावर येण्याइतके 
विदारक खासच नाही. 


थाई लोक स्वप्नाळू असल्यामुळे त्यांचे हातून 
कट्पट कामे होणे अशकय आहे असे काहींना वाटते. 
त्याच प्रमाणे ते कट्टर बुद्धधर्मी असल्यामुळे कम्यु- 
निस्टही होणार नाहीत असेही या लोकांना वाटते; 
पण या गोष्टी अशक्‍य नाहीत. आज अमेरिकेच्या 
बाजूला राहुन थाई राष्ट्र आपली समृद्धी निठरचित 


करीत आहेत. दुसर्‍या वाजूला जाऊन मात्र सध्या 


तरी काहीच आज्ञा नाही. 
भाताचे उत्पन्न उत्तम 

थायलंडची आधिक व्यवस्था फक्‍त भाताच्या 
उत्पादनावर अवलंबून आहे. १० पैकी ८ थाई 
नागरिक शेतीवर जगतात व १० शेतकऱ्यांपैकी 
८ शेतकरी भात पिकवतात. मका, रवर, ज्यूट, 
मासळी, टोपिओका व साखर ही इतर उत्पन्नाची 


साधने होत. फक्त भातावर अवलंबून न रहाण्याची 
थायलंडची धडपड चालू आहे. स! 


ध्या त्यांना जागतिक 
डाजारात कोणी प्रतिस्पर्धी नाही. व भाताच्या 
किमती भरमसाट 


मज वाढल्याने थाई व्यापारी व शेतकरी 
दोबांनाही भरपूर पैसे मिळत आहेत. 


६० 


सार- संकलन 


अलिकडे भातक्ेतीवरील मजुरांना कारखान्यातील 
नोकऱ्यांचे नवे आमिष निर्माण होत आहे. त्याच 
वरोवर परकीय मदतीच्या साहाय्याने पाटवंधारे व 
दळणवळणाची साधने सुधारत असल्याने भातरेती- 
तील उत्पन्न जादा मजूर न लावता वाढविणे शक्‍य 
झाले आहे. उत्तरेकडील वैराण मुलखात सुद्धा पाट 
वंधार्‍यांचे योगाने शेती सुधारण्याची शक्‍यता निर्माण 
झाली आहे. या सर्व संधीचा योग्य फायदा घेण्यास 
थायलंडला उत्कृष्ट मॅनेजमेंटची गरज आहे. 


परंतु ज्या राष्ट्रातील शासनाधिकारी भ्रष्ट व 
कामचुकार आहेत तेथे चांगली मॅनेजमेंट अस्तित्त्वात 
येणे कठीण आहे. ब्रह्मदेश व कंबोडिया येथील दोती 
समाजवादी तत्त्वावर करण्याच्या प्रयोगातील घोके 
थायलंडने फार जवळून पाहिले आहेत. थायलंडमधील 
शेती संपूर्णपणे भांडवलशाही पद्धतीवर केली जात 
आहे. खरे म्हणजे येथे कोणती पद्धती अवलंबून 
आहे हे सरकारी अधिकार्‍यांना सुद्धा फारसे माहीत 
नाही. शेतकरी व व्यापारी यांचे परस्पर संबंध 
आथिकदृष्ट्या कसे आहेत हेही सांगणे कठीण आहे. 
तरी सुद्धा भरपूर भात बाजारात येत आहे. शेतकरी 
आपआपल्या शेतावर एकाकी जीवन जगत असतात. 
ते कोणत्याही सरकारच्या मदतीच्या व नियंत्रणाच्या 
कक्षेवाहेर जगतात. 


बाजारपेठेत थाई सरकार जरूर तेवढाच 
हस्तक्षेप करते. त्यांनी ठरवलेले कमितकमी दर 
फारसे पाळले जात नाहीत. गेल्यावर्षी आंतरराष्ट्रीय 
बाजारात भाताचे भाव इतके कडाडले की त्यामुळे 
राष्ट्रीय बाजारपेठेवर त्याचा भयंकर परिणाम 
झाला. उद्योगधंद्यातील मजूरांचे पगार व मुलकी 
अधिकाऱयांचे पगार यावर झालेल्या दुष्परिणामाने 
घाबरून जाऊन भाताची निर्यात थांबवावी असा 
निर्णय थाई सरकारने घेतला. या कोंडीतून मागे 
कंसा काढावा याचा विचार चालू असून राष्ट्रीय 
किमती वाढू न देता निर्यात वाढविण्यास किमतीवर 
नियंत्रणे घालण्यासाठी एका मंडाळाचे 
झालीं आहे. या मंडळाला या महत्त्वाच्या 
बाजारपेठेवर नियंत्रण धालणे सोपे जाणार नाही. 


घरच्या व बाहेरच्या सामान्य नागरि 


निर्यात-..£ 


र्काच्या आवा-शी 


क्यात भाताच्या किमती आणाव्यात हेही एक 
मंडळांचे उद्दिष्ट आहे. परंतु भरपुर उत्पादन करावे 
व ते विकावे म्हणजे आग्नेय आशियातील सर्वे प्रश्‍न 
सुटतील असे थाई लोकांना वाटते. 


वाढीची दु:खे 

राष्ट्रातील तीन चतुर्थांश उत्पादन शेतावर काम 
न करणार्‍या २० टक्के लोकांच्या हातात आहे. 
पाटबंधारे व सुघारलेळी दळणवळणाची साधने 
शेतमाल बाजारात भरपूर प्रमाणात देण्यास मदत 
करतात. ट्रॅक्‍टरच्या साहाय्याने शेतावरील दोन 
महिन्याचे काम दोन दिवसात करता येते. आधुनिक 
औद्योगिक अर्थव्यवस्थेची पाश्‍वेभूमी आज थायलंड- 
मध्ये तयार आहे. 


मोठ्या शहरातून औद्योगीकरणाची पहाट स्पष्ट 
दिसत आहे. ठिकठिकाणी लहान लहान कारखाने 
निघत आहेत. सामान्य माणूस यंत्रे वापरण्याचे 
शिक्षण घेत आहे. ट्र्स व मोटारी जुळवण्याचे 
सात कारखाने अस्तित्वात आले असून मोटार 
कारखाना सुरू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. 
सध्या माध्यमिक उद्योगधंद्यावर जोर आहे' कच्चे 
टिन निर्यात करण्याचे बंद होऊन अमेरिकन मार्ग- 
द्शनाखाळी टिन स्वच्छ करण्याचा कारखाना 
देशात सुरू करण्यात आला आहे. कांच, तेल, कागद 
व सिमेंट यांच्या उत्पादनास सुरवात झाली आहे. 
लोखंडाच्या मोडीपासून शुद्ध लोखंड तयार करण्याचे 
एक दोन कारखाने सुरू झालें असून पोलादाचा 
कारखाना लवकरच निघेल असे वाटते. आपल्याला 
लागणार्‍या खताचे उत्पादन करून तेल शुद्धीकरणाचा 
कारखाना पण लवकरच निघण्याची शक्‍यता आहे. 

कसबी कामगारांचा तुटवडा असला तरी साधे 
मजूर पाहिजे तेवढे मिळू शकतात. मजूर संघटणा 
अस्तित्त्वात नाहीत व मजूरीचे दरही फार कमी 
आहेत; परंतु अमेरिकन लष्कराचा किवा त्यांच्या 
कारखान्यात नोकरी करणार्‍या मजूरांचा पगार 
चांगला असून तोच मालक म्हणून मानण्यात येतो. 
या सवे बदलात काही धोके स्पष्ट आहेत. 
1 सुस्त व आळशी समाजात बेचैनी वाढत आहे तर 
'आळझी व शांत पण स्थिर अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ 


६१ 


अनुक्रमणिका 


नवभा 


होण्याची शक्‍यता निर्माण ज्ञोाही आहे. आथिक 
विकासाच्या मार्गात भांडवल किवा कच्च्या मालाची' 
कमतरता उभी नसून माणसे उभी आहेत. वँकाँक 
हे एकच एक भले मोठे बंदर सदैव गच्च भरलेले 
असते कारण तेथील माळ चटकन हालतच नाही. 
रस्त्यावरील वहानांची तीच परिस्थिती. सर्वत्र 
ढिलाई व आळस. झाळा बांधायला पैसे आहेत तर 
शिक्षक नाहीत. शेतकऱयांना नव्या पद्धती शिकवणारे 
तज्ञ नाहीत. अद्षा सारख्या अनेक गोष्टींमुळे विका- 
साच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत आहेत. 
कारभार कोणाचा ? 

हे वर्ष म्हणजे थायलंडच्या दुसर्‍या पष्ठवापिक 
योजनेचे पहिले वर्षे आहे. त्यात २५०० मिलियन 
डॉल्स खर्च होणार असून ४०० मिलियन डॉलर्स 
परकीय मदत म्हणून व २५० मिलियन डॉल्स लष्करी 
मदत म्हणून मिळणार आहेत. सरकारी यंत्रणा हा 
सर्वे कारभार करण्यास असमर्थ आहे. स्व अर्थ- 
व्यवस्था खाजगी हातात आहे. येथील उच्च श्रेणीचे- 
झासनाधिकारी श्रीमंत घराण्यातील असून परदे- 
झातून शिक्षण घेऊन आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचेत 
सचोटी सापडते. त्यांच्या कचेऱ्या एअर कंडिशन्ड 
असून देशाचे उज्वळ भवितव्य त्यांना दिसत असते. 
परंतु त्यानंतरचे सर्व सरकारी नोकर भ्रष्ट आहेत. 
त्यांची संख्या जरूरीपेक्षा दुप्पट असून यांचे पगार 
अत्यंत कमी आहेत. पोलिस किवा प्राथमिक शिक्षक 
यांचा पगार महिन्यास अवघा २२॥ डॉलर्स आहे. या 
सर्वांचा परिणाम म्हणून लांचलुचपत भरपुर व सवंत्र 
आढळते मंत्र्यापासून सर्वांनाच पैसे खाण्याची सवय 
झालेली आहे. एखाद्या मोठ्या अधिकार्‍याने पैसे 
खाल्ले याबद्दल कोणाला काहीच वाटत नाही. त्या 
गोष्टीचा बोलबाला झाल्यास मात्र आइचर्य वाटते. 
खालच्या तळातील अधिकार्‍यात तर लांचलुचपत 
इतकी बोकाळली आहे की त्यामुळे राज्ययंत्रणेस 
धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 
याला एकच उपाय आहे व तो म्हणजे पगारवाढ. 
परंतु सरकारी नोकरांची संख्या इतकी भरमसाट 
वाढली आहे की ती कमी केल्याखेरीज पगारवाढ 
केल्यास वाढलेल्या खर्चाचा भार अथंव्यवस्था सोसू 
शकणार नाही. 


भारत 


खरे म्हणजे या सर्वावर एकच बिनतोड उपाय' 
आहे व तो म्हणंजे शिक्षण होय. चार वपे सक्‍तीचे' 
शिक्षण नावाला आहे, दरसाल या वयाच्या एक लक्ष 
वालकांची विद्यार्थीसंख्येत मर पडत आहे. शिक्षकांचा 
अमाव आहे. असलेल्या शिक्षकांना इंग्रजी येत नाही. 
काहीच येत नाही. त्यांना उत्तम श्रिक्षण देणे म्हणजेच 
थायलडला मदत. करणे होय, असे दिसत आहे. 
अस्तित्वात असलेल्या तिन्ही विश्‍वविद्याल्यांची 
परिस्थिती शोचनीय आहे. दहा दहा वर्षापुर्वीच्या 
नोटस्‌ वरून प्राध्यापक शिकवत 
व पीस 


चावण्याची पराकाष्ठा करीत 
आहेत. १ 


लष्करी सामुग्री व मदत 


गल्या वर्षी थायलंडची आयात ४० टक्‍क्‍यांनी 


वाढली. परंतु बिनलष्करी मालाची मात्र 
हाच न आयात मात्र १३ 


जवळ जवळ 

तची त डोल रूपाने मदत थायलंडमध्ये 
त आहे. त्यातील ६० 

आहे. त्याशिवार, लष्करी मदत 


यथे ३५००० अमेरिकन लष्कर 


वाशी दरसाल भरपुर पैसा 
*या सर्वाना लागणार्‍या ग्राह्कोप- 
कराव्या लागतात. या मालावरील 
थाईसरकार गोळा करीत 
त असते. 
डथुटी आहेच. 


थाईअथंव्यवस्थे 


सार-संकळन 


दिली तर थायलंडच्या अथंव्यवस्थेस पुष्कळच पुष्टी 
मिळेल. विमानतळाजवळ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन 
सेंटर वांधण्यात येत आहे. 


अमेरिकन लष्कराला, दळणवळण सुधारण्यास 
उद्युत करणे सोपे आहे. जेथे म्हणून कम्युनिस्ट 
गडवड करीत असतील तेथे खर्चाचा विचार न करता 
अमेरिकन्स रस्ते बांधतात हे थाईसरकारने पुरते 
ओळखले आहे. 


थायलंडमध्ये आग्नेय आशियातील इतर देशातील 
नागरिक पण पुष्कळ आहेत. त्या सर्वात महत्त्वाचा 
गट म्हणजे ३० लक्ष चीनी लोकांचा होय. यातील 
अर्धे चिनी बँकाकमध्ये असून बाकीचे इतर शह्रा- 
तून आहेत. ते थाईनागरिकात लग्ने करून व बुद्ध 
धर्मे स्वीकारून मिळून जाण्याचा प्रयत्न करीत 
आहेत. थायलंडमधील व्यापार बर्‍याच प्रमाणात 
त्यांचे हातात आहे. 


थायलंडच्या सरहद्दीवरील अमेरिकन वचेस्वाचे 
रिपोटस्‌ खरे मानणे परकीय माणसास जड जाते. 
कम्युनिझमने संत्रस्त केलेल्या राष्ट्रास अमेरिकन 
मदतीने ऊजितावस्था येऊ शकते हे माहीत असलेल्या 
लोकांनीच त्या अफवा उठवण्याची शक्‍यता आहे, 


प्रादेशिक स्वप्न 

थायलंड हे नेहमीच स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्ति- 
त््वात राहिले. एका बाजूला व्रह्मदेशाची ब्रिटिश 
वसाहत व दुसरे बाजूस इंडोचायनाची फ्रेंच वसाहत. 
त्याच्या सीमा वांशिकतेने ठरल्यासारख्या दिसत 
आहेत. परंतु आथिक सीमा मात्र त्यांच्याशी जुळत 
नाहीत. या राष्ट्राला इतर राष्ट्रांशी सहकार्य 
करण्याची. इच्छा आहे. थायलंड सिआटोचे फौंडर 
मेंबर आहे; कोलंबोयोजनेचा फायदा त्याने उठवला 
आहे व संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या आथिक कमिक्षनचे ते 
आशिया व आतिपूर्वेकेडील केंद्र आहे परतु ते 
शेजाऱ्यांशी भांडणाचे प्रसंग टाळतात- त्यांना गप्पा 
मारायला बोलावतात. त्यांच्या स्वप्नाळू स्थिती 
मागे आशिआई व्यवहारात जपानची बरोबरी 


करण्याचे स्वप्न नसेलच असे मात्र सांगता येत नाही. 
-दि इकॉ्नॉमिस्ट, ६ मे १९६७. 


६३ 


दोन. चित्रे 


ब्रिटनमध्ये वंशद्वेष पहिल्यापासूनच भरपूर आहे. 
अलिकडे जवळजवळ सव्वासहा लाख निर्वासितांच्या 
आगमनाने हा द्वेष वाढीस लागलेला दिसत आहे. 
काळ्याकुडु आफ्रिकी निग्नोपासूत, कॉफीच्या 
रंगाच्या जमेकन नागरिकांना वा आर्यवंज्षीय पाकि- 
स्तानी नागरिकांना ' काळा आदमी ' ही संज्ञा दिली' 
जाते. फार काय सायप्रस व ग्रीस येथील नागरि- 
कांनासुद्धा तीच संज्ञा लावण्यात येते. आणि 
साहजिकच या सर्वांचेशी वागण्यात तुसडेपणा येतो. 
दोन वर्षापूर्वी ब्रिटिशपालंमेंटने हॉटेल्स, रेस्टोरॉ, 
नाटय व सिनेमागृहे व सार्वजनिक वाहतुकीची साधने 
यातील वंशभेद नष्ट करण्याचा कायदा काहीसा 
नाइलाजानेच पसार केला. त्याची अंमलबजावणी 
होणे जवळजवळ अशक्यच आहे. तो कायदा 
मोडल्याबद्दहद दोन वर्षात कोणासही शिक्षा 
झालेली नाही. या कायद्याचा रहाती घरे किवा 
नोकर्‍या यावर काहीही परिणाम झालेला नसून 
ब्रिटनमध्ये स्थायिक होऊ पहाणाऱ्या निर्वासितांच्या 
वाटेतील ती फार मोठी अडचण आहे. 


गेल्या आठवड्यात विल्सन सरकारने काळ्या 
निर्वासितांच्या जीवनावर प्रकाशन टाकणारा १४१ 
पानी रिपोटं प्रसिद्ध केला. त्यावरून ३६ टवके 
निर्वासितांनी नोकर्‍्यातील भेदभाव अनुभवल्याचे 
समजते. अर्ध्यापेक्षा अधिक लोकांना मोटारीचा विमा 
उतरवणे कठीण होत असून जास्त पैसे भरल्यासच 
ते शक्‍य होत आहे. घरदार करून राहू इच्चि- 
णारांना रिकामी घरे मिळणे दुरापास्त झाले आहे. 

विशेषतः कसबी निर्वासितांना नोकर्‍या मिळणे 
जड जात आहे. वेस्ट इंडीज सुतारांबरोबर गोरे 
सुतार काम करण्यास तयार नाहीत, तर गॅस पाइप 
दुरुस्त करणार्‍या पाकिस्तानी कामगाराला गोर्‍या 
घरातून प्रवेश नाही. काही ठिकाणी “ काळा 
आदमी ' नोकरीस नको म्हणून स्पष्ट सांगितले 
जाते. 

रेस रिलेशन बोर्डाने मिळवलेली माहिती यापेक्षा 
वेगळी असणे शक्‍य नाही. गजूर सरकार वंद्भेद 
कमी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. गेल्या 


क 2: १४:02: आाही 
“करखगंघल चिज 


व ८] 
"-पफबुशम करक, 
"चस कपत 


नवभारत 


दहा वर्षात वंशभेद नष्ट करण्याकरता पालंमेंटच्या 
बैठकीत कमीतकमी दहा बिलावर चर्चा झाली पण 
ती सर्व फेटाळली गेली. अजूनही वातावरण सुधार- 
ण्याची चिन्हे नाहीत. नोकऱर्‍्यातीळ वंशभेद कमी 
करण्याकरता बोलावलेल्या मजूर पुढाऱ्यांच्या परि- 
षदेवर संपूर्ण वहिष्कार घालण्यात आला. 
अमेरिकन विश्वविद्याल्ये 

अनेक निग्नो कुटुंबातून आपल्या मुलांना अमे- 
रिकेतील उत्तमोत्तम विश्‍वविद्यालयातून प्रनेश 
मिळेल की नाही याबद्दल चिता व्यक्त केली जात. 
आहे. परंतु आज तरी हायस्कूल मधून उत्तम तऱ्हेने 
पास होणार्‍या निग्नो मुलांचा भाव वाढला आहे. 
अम्हस्टे विद्यापीठाचे प्रवेशाधिकारी श्री. युजेन 
विल्सन यांचे म्हणण्याप्रमाणे ' एक वेळ प्रवेश 
मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची गुणांची सरासरी किती 
आहे यावर विद्यापीठाची प्रतिष्ठा अवलंवून होती. 
त्यानंतर काही काळ मेरीट शिष्यवृत्त्या मिळविणार्‍या 
विद्यार्थ्याच्या संख्येवर ती अवलंबून होती आज मात्र 
विद्यापीठात किती निग्रो विद्यार्थी प्रवेश घेतात 
यावर ती अवलंबून आहे. 

पाच वर्षापुर्वी येळविद्यापीठात फक्त १२ निग्रो 
विद्यार्थी होते आज त्यांची संख्या ४० आहे. कोलं- 
बियात दोन वर्षात निग्नोंची संख्या १६ वरून ५६ 
वर गेळी आहे. तर शिकागो विद्यापीठात ती १० 
वरून ७५ वर गेली आहे. हारवड॑ विद्यापीठात 
विद्यार्थ्याची वांशिक गणती करण्याची पद्धती नाही 
तरी तेथेही आज १६० पेक्षा जास्त निग्नो विद्यार्थी 
शिकत आहेत. स्टॅनफोर्ड मानसशास्त्रज्ञ श्री. अँलन 
यांचे म्हणण्याप्रमाणे आज हुशार निग्रो विद्यार्थ्यांना 
उत्तम फुटबॉल खेळाडू इतकाच भाव आहे. 
सुरवातीची साशंकता 

श्रिकागोच्या सर्व निग्रो हायस्कूलमध्ये जेव्हा 


९ 
हुशार विद्यार्थ्यांवदळची चौकशी विद्यापीठांनी सुरू 


६४ 


केली तेव्हा ' आपले स्वप्न साकार ' झाल्याचा 
आनंद तेथील विद्यार्थ्यांना झाला. जवळ जवळ 
३०० केलिजेस मधन चौकशी वा प्रवेशपत्रिका काही 
हुशार विद्यार्थ्याकडे आल्या. ४०७ विद्यार्थ्याच्या 
वर्गात चौथा आलेल्या जॉर्ज लेन या विद्यार्थ्याने 
शिकागो, नार्थवेस्टन॑ लोयोला व प्निन्स्टन या 
विद्यापीठांकडे प्रवेशाकरता अर्ज भरले. त्याला 
प्रिन्स्टल खेरीज सर्वांचा होकार आला. त्याने 
श्रिकागो विद्यापीठाच्या वैद्यकीय काँलेजात प्रवेवा 
केला असून त्याला नॅशनळ मेरिटशिष्यवृत्ति व 
इडिनॉइस स्टेट शिष्यवृत्ती मिळून सालिना २५०० 
डॉल्स मिळणार आहेत. याचे सर्वे श्रेय तो आपल्या 
शिक्षकांना देतो. कारण पाकंर हायस्कूळ मधील 
शिक्षकांनी प्रथमश्रेणीच्या तीस विद्यार्थ्याचे वर 
कसून मेहनत करून त्यांना विश्‍वविद्यालयीन 
शिक्षणासाठी तयार केले. अशा अनेक विद्यार्थ्यांची 
उदाहरणे आज अमेरिकेत सापडत आहेत. अभ्यासा- 
तील हुझारी व खेळातील प्रावीण्य या दोन गुणांवर 
आज निग्नो मुले ' संपणे मानव ' ( हया 
181) ) वनण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 


तात्कालिक निग्नोकरण 


सध्या अमेरिकन विद्यापीठांना निग्नोकरण कर- 
ण्याची घाई झालेली दिसते. अनेक शाळा कॉलेजे 
आपले निग्नोविरोधी धोरण अल्पकाळात वदलून 
टाकण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहेत. अनेक संस्थांना 
आपले निग्नोकरण करीत असताना समाजातील 
निग्नोंचे स्थान सुधारण्याची इच्छा आहे. काँल्रेजातील 
निग्रो विद्यार्थ्यांचे अस्तित्व तेथील वातावरणांत 
थोडीबहुत वास्तवता निर्माण करते. असेही अनेकांना 
वाटते. मोठमोठ्या हवेतील गप्पांचा व रिकाम्या 
ध्येयवादाचा कंटाळा आलेला आहे. 


टाइम, २९ एप्रिळ १९६७ 


नवभारत 


शिर २923: ०२७००२(_-<च७ ७ 
द्ध यद्य 03001: ट्या | 


/ 
(9शयर्चा 2009श" (:व| 


र 
ि1ग्राट्ि. 
१ 
र 
/ 


[ काकाप्राबिटाा25 0 पि३ट्टणा ग लाडाला 0819 
€९ब्च9185 टपाठि"पा?_२ १02 (0191 5(व्यातचा०51] 


0 


फाषळा'तत्रा त०्प86, 3'त ००, 
ऊं 7. ॥. एत, 


१ 
| 
१ 
| 
/ 
र 
१ 
| | 
अ र 

१ 

| 


ठाणा : 0 फयड04 छा ] [ एम०बड8: 264440/256240 


१ 
१ 


५२९. €२२००/२९.--<६२२०/०९.-६२८--<६२₹:५.-<६₹ 


२९2त. ४०. 8. 5177 नथरभाएत 


ही 
शै | १, च | ४ । | ग 
,; णात्का्ाप्ओा|5 । 
य 1 
१ 0010110 । 
भं व 
र; 
1 ह 
षभ न षा 
पय शार, ११ 
१) . गि !8, एकगाड, ही नध 
उश्त &॥] 8615, ग'ह1ला€2 $प्राि शड, शा 
भं (च, 86 गालात, 1९01 11115 &ट, री ग 
र र 
। र 
पर ह; 
शे १0 
धी ग4॥ 46 द 4८१॥४, १ 
» | 1) 
शे २३त0910115115 १३.१0 एर, 1.1त., 9 
र आ उपणां]वपा टु, 3811 87०6, शष 
र षु > 
भ 8091845 1. ह. 
व म 
| 


